मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


आव्हानक्षम नि आव्हानाप्रिय : 
रा. ग. जाधव 


दायक ल टस डलय 


आमची अमेरिकेची यात्रा: 
(दैनंदिनी) 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्री जोशी 


सरकती योजना: 
बिश्राम रा. गद्रे 


समाजवादाचे भवितव्य : प्रस्तावना 
ब. भ. कर्णिक 


विकास संस्थेद्वारे 


पंगणकीकत (“>या च 
संगणकीकृत 


6-4 (42424) 492००42 22 2८222 


हड 


- : जिल्ह्यातील अग्रेसर बँक: - 
(> (री ७७ 
रा ह सन्‌ व्य्यृ | क्क 
सातारा [ज्ल्हा सध्यंबवता ब 
> ॥। न्न त्त [ं [| 
प्रधान काथोलय, दिबाजी सर्कळ, सातारा 
५7४४४४० ५१७४४४> 7.९७ ८70 7"७%७४7२०"५२/७० ॥"७५%४० "२७४० ) न 
| ढं न ५ - सांपत्तिक स्थिती: - डु 
ी र ग 
९ खेळते भांडवल ., . . रूपये २९ कोटी ९० लाख / 
|, 4 च. हू ७०. ७ धुके 
है ठेवा , , ., . रुपये १५ कांटा ३४ लाख 
र कर्ज , . ., . रुपये १४ काटी ८६ लाख ट 
(06"%/४८”/०२ (५.५७ ० ९...» ०९%? *...9..०_ ०» (३ १..८५००७५ * ७...>८/«. *, * ०..>50*«_ * ८372” / ४ य... भै 
जिल्ह्यातील एकूण ५९ छाळांधाफेत दादरी व ग्रामीण 
जनतेची अविरत सेवा करीत आहे, 
ऱज्रक्< 
& ठेवीला विमा योजना 
& ठेवीवर भरघोस व्याज 
४ ळछोकमंगळ 
४ आवतेक 
४ & पेन्दान योजना 
४ व यासारख्या अनेक ठेव योजना 


६ जिव्हाळ्याची व तत्परत्तेची सेवा 
४ सवे प्रकारचे बॅकिंग व्यवहार 


खुख्य कायालय - ( सातारा ) , राजवाडा शाखा (सातारा ) , 
कराड, फलटण, मायणी, पांचगणी, दहिवडी यथे 
सेफ डिपॉझिर लॉकरची सोय 


व्यं, ज्ञा. भोसले ब्रि, बा. पाटील 
व्यवत्यापूक उपाध्पक्ष 


[ ४" ८0:42 ४" 00: ४0४०) 0५५८-०१ ४-१ 0:22 ४-१ ४-१ (0-... 600:.2 000...) ८00५-...१ ४00०. ४-0 ४४४०-८१) 0 ०-7 ४0४५७१ 670०. 6 0-0 6000... 6000... 60004... 2 मयी 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई, संचालित मासिक 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य, संस्कृती मंडळ प्रस्कृत 


वभा र्त वषे एकतिसावेः अंक दसरा 
न्‌ ] नोव्हंबर, १९७७ 


अध्यक्ष व विश्वस्त 6 ळी > १ 
तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी दवाळी अक 2>0९* 
र“ ह. ४ 
संपादकीय संस्कृती आणि माणुसकी 
आमची अमेरिकेची यात्रा १ मे. पु. रेगे 
केतीथे द्व जज 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्ात्ली जोशी ह समाजवादाचे भवितव्य! प्रस्तावना 
पु. भा. भावे : आव्हानक्षम नि आव्हानप्रिय ८ घर. भ, कर्णिक 
रा. ग. जाधव परी हणा 
ग्रेथ- परीक्षण : 
सरकती योजना १५ क जे. क॑ ठुळनंगी 
,.ग. जाधव, अ. र. १ 
विश्राम रा. गद्रे क शत चय की 
डु ढे मे. पुं. रेगे, अ. ना. ठाकूर 
स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना २० 
हसाया बर्लिन; अनु. मे. पु. रेगे पत्रव्यवहार : 
विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध ३१ 
र. गो. लागू सार- संकलन : 
संपाद्क-मंडळ 


वि. म. बेडेकर, मे. पु. रेगे (का. सं. ), 

वसंत स. जोशी, रा. ग. जाधव, अ. ना. ठाकूर, 

सु. र. देशपांडे, अ. र. कुलकणीं, रंगनाथशास्त्री जोशी, 
रा. पु. कोल्हटकर, भा. ग. सुर्वे ( निमंत्रक ). 


पत्रव्यवहार : 

संपादकीय : भा. ग. सुर्वे 
प्राक्षपाठशाळा मंडळ, वाई. ४१२८०३ 
उप्वस्थापकीय : पां. गो. आपटे, 
व्यवस्थापक “ नवभारत ? मासिक 
९/० प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


वार्षिक वगणी १८ रु. अंकास र. २ 
( शासनाने पुरविलेल्या स्वस्त कागदातून प्रस्तुतचा अंक सिद्ध झाला आहे ). 


अनुक्रमणिका 


४२ 


४८ 


ष्र 


ष्र 


नवभारत 


लेखक परिचय !: 


तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी: विद्वान, विचारवंत, 
लेखक व विदवकोशाचे प्रमुख संपादक. 

रा. ग. जाधव : मराठी समीक्षक, मराठीचे माजी 
प्राध्यापक व विश्वकोशाच्या मानव्यविद्या कक्षेचे 
प्रभारी विभाग संपादक. 


विधाम रा. गद्रे: विश्वकोशाचे एक संपादक. 

सर इसाया बालिन : ऑक्सफडं विद्यापीठात 
'राजकीय तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक व * काले मार्क्स ', 
£ द हेज हॉग ऑड द फॉक्स , “द एज ऑफ 
एन्लाइटनमेव्ट , “ फोर एसेज ऑन लिबर्टी ' इ. 
-ग्रंथांचे लेखक. 


नोव्हेंबर १९७७ 


र. गो. लागू : टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ 
फंडामेंटल रिर्चस ह्या संस्थेच्या डॉ. होमी भाभा 
विज्ञान शिक्षण केंद्रात संशोधन करीत आहेत. 

मे. पुं. रेगे : तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, कीर्ती 
कॉलेज मुंबई, विचारवंत व लेखक. 

ब. भ. कणिक : डॉयरेक्टर, लेबर एज्युकेशन 
सव्हिस. | 

म. र. कुलकर्णी : मराठी कथाकार व विदव- 
कोशाचे एक' संपादक. 


अ. ना, ठाकूर : विश्‍वकोशाचे एक संपादक. 


र्‍ऱर्‍-::-:र्‍र्‍र्‍ऱर्‍च्कन्च्चाऱचच्च्कासपमा*ामान“ा--“----०-------. 
कामकाजा 


* नवभारत च्या संपादक मंडळातील एक संपादक श्री. सु. र. 
सादर केलेला “ यादव स्कल्प्चर : वेस्टने महाराष्ट्र- इ. स. १००० ते १४०० 
नुकताच मान्य करून त्यांना पीएच्‌. डी. दिली. डॉ. म. 


देशपांडे यांनी पुणे विद्यापीठाकडे 
२ हा प्रबंध विद्यापीठाने 
श्री, माटे, प्रपाठक, प्राचीन भारतीय संस्कृती 


विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे यांनी त्यांना ह्या संशोधनात मार्गदर्शन केले. नवभारत तफ श्री. देशपांडे 


यांचे हादिक अभिनंदन ! 


म्न्ममप्म्मिणिणाणा्ण्ग्ण्१ण्१णम1र्‍२र्‍मम््स्र्।नन- यन 


£ वि 
१! रिक 


संपादकीय-- 
भारताचे बदलणारे राजकीय चित्र: 


दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला या अवधीत भारताचा राजकीय चित्रपट झपाट्याने बदलू 
लागला आहे. दोन वर्षापूर्वी संसदीय लोक्याही भारतात स्थिरावली आहे, असे वाटत होते. परंतु काही 
अपेक्षित व अनपेक्षित राजकीय घटना घडल्या आणि १९७५ मध्ये संसदीय लोकशाहीचा अग्निरथ 
मार्गच्युत झाला. त्यानंतर गेल्या मार्चमधील निवडणुकीनंतर संसदीय लोकशाहीचा अग्निरथ पुन: 
मार्गस्थ झाला. मार्क्सवादी परिभाषेत सांगावयाचे म्हणजे एक ' बूर्शर्वा ' म्हणजे भांडवल्शाही पक्ष केंद्र 
सत्तेवरून खाली आला आणि दुसरा वूर्श्वा पक्ष सत्तेवर आला. काँग्रेस आणि जनता पक्ष हे दोन्हीही 
समाजवादाची भाषा बोलत असले तरी वरील परिभापेप्रमाणे बूर्श्वा पक्षच आहेत. गेल्या जुलमध्ये उत्तर 
भारतातील प्रादेशिक राज्यां 'मध्ये अशीच सत्तेची उलथापालथ झाली. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे 
पंजाबमध्ये अकाली दलाचे म्हणजे एका प्रादेशिक पक्षाचे प्रभुत्व स्थापन झाले आणि पश्चिम बंगालमध्ये 
डावा पक्ष माक्‍संवादी पक्षाचे नेतृत्व पतकरून राज्यावर आला. 


डावा पक्ष प्रदेशराज्यावर येणे ही घटना १९५९ च्या सुमाराला केरळमध्ये घडली; परंतु त्या 
समयी काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि इतर बहुतेक राज्यांमध्ये बळकटपणे सत्ताधीश म्हणून नांदत होता. 
म्हणून केरळमध्ये डाव्या पक्षास त्याने पदच्युत करून राष्ट्रपतींची राजवट सुरू केली. आता मात्र परिचिम 
बंगालमध्ये डाव्या पक्षाला पदच्युत होण्याचे भय नाही. याची कारणे दोन : (१) केंद्रीय लोकसभेच्या 
निवडणुकीत जनता पक्षाला मावसंवादी पक्षाचे संपूर्ण सहकार्य मिळाले आणि (२) प्रादेशिक 
निवडणुकीत मार्क्सवादी पक्षाला जनता पक्षाची ताटस्थ्यपूणे सहानुभूती लाभली. त्यामुळेच पडचिम 
वंगालमध्ये डाव्या पक्षाला पदच्युत होण्याचे भय राहिले नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, 
भारताच्या राजकीय ध्येयवादाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. 


हे भुवीकरण ( पोलरायझेशन ) अधिक बळकट होणाऱ्या मार्गात काही अडचणी आहित. 
मुख्य अडचण म्हणजे आथिक कार्यक्रमाबद्दल्ची. माक्‍संवादाचा आथिक कायंक्रम वूर्स्वा पक्षांच्या आथिक 
कार्यक्रमापेक्षा मूल्तःच वेगळा असतो. प्रदेशराज्यांचे आणि केंद्रराज्याचे असे भिन्नभिन्न विषय 
भारताच्या संविधानानुसार ठरलेले आहेत. त्याचप्रमाणे प्रदेशराज्यांच्या विषयासंबंधी करावयाच्या 
कार्यक्रमाला केंद्र सरकार विशिष्ट मार्गदर्शन करू शकते. सर्व आथिक कार्यक्रम ठरविण्याचे संपुर्ण 
स्वातंत्र्य प्रदेशराज्यांना नाही. उदा., यांत्रिक उद्योगधंद्याच्या उभारणीकरता केंद्राची संमती व आथिक 
साहाय्य प्राप्त व्हावे लागते. या वाबतीत पड्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी राज्याला अनेक मर्यादा 
पाळाव्या लागणार आहेत. शेतकी या विषयाच्या बाबतीत प्रदेशराज्यांना भरपुर स्वातंत्र्य आहे; 
त्यामुळे उत्तर हिंदुस्थानातील शेतमजूर, शेती स्वत: कसणारा दोतकरी आणि स्वतः न कसणारा शहेतमालक 
वांचे प्रश्‍न हाताळण्यात माजी केंद्र शासन व प्रादेशिक शासने अपयशी ठरली आहेत. उत्तर हिंदुस्थानची 
शेतजमीन उत्कृष्ट सुपीक आहे; परंतु पंजाब व हरियाणा सोडल्यास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 
ओरिसा, आसाम आणि प. बंगाल या प्रदेशांमध्ये शेत कसणारा आणि झेतमालक म्हणजे कुळक 
यांच्या संबंधांवावतीत विशेष प्रगतिकारक व विमोचक काययक्रम अंमलात न आल्यामुळे शेतीच्या 
उत्पन्नाची विशेष वाढ झाली नाही किवा शेत कसणाऱयांचे आणि कछेतमजुरांचे जीवनमान वाढले 
नाही. या बावतीत मार्क्सवादी शासनाला पुष्कळच काये करता येण्यासारखे आहे; परंतु तेवढी बाजू 
वगळल्यास मार्क्सवादी शासनाला केंद्राच्याच तोंडाकडे पाहावे लागत आहे. त्याचा परिणाम मार्क्सेवादी 
पक्षामध्ये केंद्रावद्दल अविश्‍वास उत्पन्न होणे याशिवाय दुसरे काही नाही. 

मार्क्सवादी पक्षाला प्रदेशराज्यांची स्वायत्तता वाढविणे, हाच एक स्वत:चा वेगळा कार्यक्रम 
अंमलात आणण्याचा मार्ग दिसतो. प्रांतिक स्वायत्तत्ता व्यापक प्रमाणात वाढवावी, अशी मागणी 
तमिळनाड्मधील द्रविड मुन्नेत्र कळघम्‌ याने प्रथमपासून आणि .नवा अण्णा दुराई द्रविड मुक्षेत्र 


हिर ८-5. अडी श्् 


"करखगघरचिछन? 


र्‌ ूः 8 
“रढडटषणातथदधन : : 
-चंफबश शवषय 
"चक्क 


२ नवभारत - नोव्हेंबर. १९३७ 


कळघम्‌ याने आलीकडे केली आहे. तमिळनाडूमधील प्रादेशिक पक्षाची अक्ली मागणी फार जुनी आहे. 
जम्म्‌ “गाण काइमीर राज्यांचीही अशी पहिल्यापासुनची मागणी आहे. भारतातील इतर प्रदेशराज्यांपेक्षा 
या राज्याची प्रांतिक स्वायत्तता अधिक व्यापक आणि वेगळी आहे, तरी तेवढ्यावर तेथील मुस्लिम 
बहुमत समाधान मातत नाही. इतर अनेक प्रदेशराज्यांमध्ये काही प्रादेशिक पक्ष आहेत. उदा., 
महाराष्ट्रातील शेतकरी कामकरी पक्ष होय. ही प्रांतिक स्वायत्ततेची 'मागणी, येत्या मार्चमधील प्रादेशिक 
राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस वा जनता पक्ष पक्क्या बहुमताने निवडून न आल्यास, 
वाढीला लागणार आहे. कारण असा संभव दिसतो, की महाराष्ट्रासारख्या प्रादेशिक राज्यांमध्ये अनेक 
पक्षांच्या मिळून बनलेल्या आघाड्यांचे राज्य होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. जनता पक्षदेखील 
अजून खराख्रा एकजीव पक्ष झाला आहे असे मानता येत नाही. अश्या स्थितीत प्रदेश्षराज्यांच्या प्रांतिक 
स्वायत्ततेच्या मागणीला अधिक प्रभावी स्वरूप येण्याची फार शक्‍यता आहे. शिखांचा पंजाब, माक्‍सं- 
वाद्यांचा प. बंगाल आणि तामिळनाडूतील अण्णा दुराई द्रविड मुन्नेत्र कळघम्‌ यांचे संगनमत होऊन 
आणि जम्मू व काइमीर राज्याचे पाठबळ मिळवून प्रांतिक अधिक स्वायत्ततेच्या मागणीला खूपच जोर 
चढेल, असे दिसते. 

यावर श्री. व. भ. कणिकांसारखे काही राजकीय विचारवंत असें म्हणतात, की भारतातील 
प्रांतिक राज्ये अधिक स्वायत्त झाली, तर त्यात काय बिघडले ; उलट चांगले होईल; लोकशाही अधिक 
बळकट होईल. केंद्रसत्तेच्या मेहेरबानीने राजकीय सत्ता चालविण्यापेक्षा प्रादेशिक छोकमताच्या प्रभावा- 
खाली आणि जाणीवपूर्वक दिलेल्या लोकमताच्या पाठिंब्याने राज्य चालविल्याने खरेखुरे लोकनेतृत्व 
सत्तेच्या स्थानी तयार होत असते; आणि जनतेच्या मागण्यांना अधिक मूर्त रूप देणे, वचनपूर्ती करणे 
आवश्यक ठरते. सत्ताधारी गट लोकमताला चांगला प्रामाणिकपणे जवावदार होतो. त्यामुळे भारताचे 
हे प्रचंड राज्य लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक समर्थ होईल, म्हणून प्रादेशिक अधिक स्वायत्ततेला घावरू 
नका; तिचे स्वागत करा. या म्हणण्यावर एकच महत्त्वाचा प्रश्‍न शिल्लक राहतो. तो म्हणजे प्रादेशिक 
राज्ये फुटून स्वतंत्र होण्याचा धोका होय. यावर वरील विचारवंतांचे असे उत्तर आहे, की संरक्षण 
आणि विदेश-राजकारण-व्यवहार ही खाती केंद्र सत्तेच्याच आधीन असल्यामुळे विभजनाचे भय राहात 
नाही. दुसरे असे, की भारताची रेल्वे, विमान इ० वाहतूक व दळणवळणाची वीजपुरवठा इत्यादी 
साधने या गोष्टी केंद्रसत्तेच्याच आधीन आहेत. तिसरे असे, की आधिक दृष्ट्या कोणतेही प्रादेशिक 
राज्य गेल्या दीडशे-दोनहे वर्षांतील अर्थकारणामुळे जोडली जाऊन परस्परावलंबी झाली आहेत. 
त्याचप्रमाणे, कोणतेही प्रादेशिक राज्य आथिक दृष्ट्या अनेक बावतीत स्वयंपुर्ण राहू शकत नाही. अशा 
स्थितीत प्रादेशिक विभजनाचे भय हृदयाशी बाळगण्याचे कारण नाही. | 

समजा, काही कारणास्तव काही प्रादेशिक राज्ये काही अकल्पित कारणास्तव फूटन स्वतंत्र 
झाली म्हणून काय बिघडले ? असेही काही मुक्‍त मनाचे विचारवंत म्हणतात. भारतात नेपाळ 
आणि भूतान ही राज्ये निराळीच आहेत. त्यांपैकी नेपाळ प्रगतिपथावर येत आहे. भारतातील. बरीच 
प्रादेशिक राज्ये युरोपातील मोठ्या व मध्यम राष्ट्रांइतकी . मोठी आहेत. युरोपियन राष्ट्रे वेगवेगळी 
असूनही, ती संस्कृतीच्या उच्च स्तरावर नांदत आहेत. तशीच भारतातील प्रादेशिक राज्ये आधिक 
सांस्कृतिक प्रगती करू शकतील, अश्या अवस्थेप्रत. पोचली आहेत. स्वतंत्र राज्य म्हणून त्यातील नागरीक 
विकासाच्या स्पर्धेमध्ये महृत्त्वाकांक्षी बनून आजच्या पेक्षा अधिक उत्साहाने प्रगतीच्या मार्गाचे आक्रमण 


करू शकतील असेही मानण्यास हरकत नसावी, असा हा भारतीय राजकीय भावी चलत चित्रपटाचा 
अर्थ होऊ शकतो ह. 


____ “नवभारत'च्या सये ' चर्गणीदारांस, जाहिरासदारास 10. जाहिरातदारांस घ हि. ा 


ही दिवाळी व नवे वर्ष सुखोत्कषकारक जावो! "णी प सखोतकेतारकजादो!, की तचिंतकांस 


हार्दिक अभिनंदन ! 


ख्यातकीते मराठी 
कंथाकॉंर पुरुषोत्तम 
भॉस्कर भावे हे पुण येथे 
ह्या महिन्यात भरणाऱ्या 


कथा, कादंबरी, नाटक 
आदी साहित्यप्रकार 
भाव्यांनी हाताळलेले 
असले, तरी मुख्यतः 


बाव न्नाव्या महाराष्ट्र कथाकार म्हणूनच मराठी 
साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष साहित्यसृष्टीत ते [प्रसिद्ध 


पद भूषवीत आहेत. 

: नवभारत 'तफे आम्ही , 
त्यांचे मन:पुर्वक अभि- 

नंदन करतो. 


आहेत. (फ़ुकट' ही त्यांची 
. पहिली कथा १९३ १. 
साली ' किर्लोस्कर मध्ये 
प्रसिद्ध झाली आणि त्या- 
नंतर विपुल कथालेखन 
करून त्यांनी स्वतःचे असे 
समृद्ध कथाविश्‍व घडविले 
जन्म झाला, मुंबई विद्या- “पहिला.पाऊस', 'स्वप्तः, 
पीठाचे ते बी. ए., एल्‌- क. *सतरावे वर्ष', 'हिमानी', 
एल्‌. बी. आहेत. न ी “फुलवा', 'आवर्त' आदी 
त्यांच्या सत्तावीस कथासंग्रहांतुत ह्या कथाविश्वाचे दशन घडते. उत्कट भावानुभवांना तितक्‍याच 
सामर्थ्याने पेलणारी प्रभावी, काव्यात्म भाषा हे भाव्यांच्या कथांलेखनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय. 
त्यांचे हे वैशिष्ट्य त्यांच्या अन्य लेखनातूनही प्रकट झालेले आहे. भाव्यांनी विविध विषयांवर कथा 
लिहिलेल्या असल्या, तरी कथाकार म्हणून त्यांच्या सामर्थ्याचा वि्षेष विलोभनीय असा आविष्कार 
त्यांच्या प्रेमकथांतुन झालेला आहे. प्रेमभावनेची वेगवेगळी अंगे त्यांनी आपल्या कथांतून सुक्ष्मतचे भान न 
सोडता अगदी सहजपणे उजळलेली आहेत. “ अकुलिंना', ' वर्षाव ! ह्यांसारख्या त्यांच्या कादंबर्‍यांचाही' 
बोलबाला झाला. ' विषकन्या ', ' स्वामिनी ' आणि ' महाराणी पद्मिनी ह्या त्यांच्या काही उल्लेखनीय 
नाट्यकृती. कथालेखन करीत असताना भावे काही काळ पत्रकारीही करीत होते. ' सावधान *? आणि 
* आदेश? ह्या दोन पत्रांतुन त्यांनी राजकोय-सांस्कृतिक स्वरूपाचे विपुल लेखन झुंजारपणे केलेले आहे. 
त्यातील काही * रक्‍त आणि अश्रू ' ह्या नावाने संगृहीत झालेले आहे. 


जीवनाकडे एक निश्चित दृष्टिकोण घेऊन पाहणारे भावे हे एक साहित्यिक आहेत आणि 
त्यातूनच काही अपरिवर्तनीय अशा श्रद्धा त्यांनी जोपासलेल्या आहेत. त्यांचे स्पष्टास्पष्ट प्रतिबिंब 
त्यांच्या लेखनात अपरिहार्यपणे पडलेले दिसते. लेखनाबाहेरील जगातही ह्या श्रद्धांचा उच्चार ते अत्यंत 
नि:संकोचपणे आणि ठामपणे करतात. ह्या श्रद्धा वादग्रस्त ठरू शकतील; ठरल्याही आहेत; परंतु भावे 
ह्यांनी आपली लेखणी आणि वाणी आपल्या प्रकृतीशी पूर्णत: प्रामाणिक राहून वापरली असल्यामुळे 
त्यांच्या लेखनात आणि भाषणांतही जिवंतपणाचा एक वेगळाच प्रत्यय आल्यावाचून राहत नाही. आपल्या 
लेखनाने आणि व्यक्तिमत्त्वाने मराठी साहित्यसृष्टीवर स्वतःचा एक स्वतंत्र ठसा उमटविणाऱ्या 
साहित्यिकांपैकी भावे हे एक प्रमुख साहित्यिक होत. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान 
त्यांना लाभला ह्याबद्दल आम्हाला फार आनंद वाटतो. 


3 


धुळे येथे १२ एप्रिल 
१९१० रोजी भाव्यांचा 


उदक 
ज्य दट, पश 


स्की ठा 


अनुक्रमणिका पनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


००००००००००००००रर०२०००००२०र००>००००००००२००२००००००००२००००००००००००००००० 
सूचना | 
* नवभारत ' डिसेंबर १९७७चा अंक ' प्रा. गोबघेन पारीख स्मृति-विदेषांक ' म्हणून प्रसिद्ध 
होईल. 
या अंकात -- 


% तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्रो जोशी % डॉ. रवोद्र सबनीस ४ भ्रोमती डॉ. इंदुपती पारोख 
% प्रा. अ. भि. शाहू ३ श्री. पु. ल. देशपांडे & श्री. गोविद तळवलकर $ प्रा. नी. वि. सोवनी 


$ प्रा. से. पुं. रेग & प्रा, श्रीमती चं. दलाया % श्री. व. भ, कणिक प्रभृतींचे विशेष लेख 
असतील. 


"""का, संपादक 


४७०७७७७७७७ ००%७.७-.०५/९०७७ ळर ळळळठळ ळळळळ ४७०७ ळळरळळठतठरु ७७कळर्6 
रा श् '७%७%७-०७ळरु ७० ळर ळर €*-० ळ-& 


तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्री जोशी 


७१५ 470) च. ह 


आमची अप्ोरेकची यात्रा 


दिनी) 


( दैनंदिनी 


( ऑक्टोबर ७७च्या ' नवभारत'मध्ये ह्या दैनंदिनीचा पहिला भाग प्रसिद्ध झाला हा दुसरा भाग. ) 


ता. २४ जून, १९७७ : आज श्री. राम 
कोल्ह्टकरांचे वाईहून विस्तृत पत्र आले. पुणे येथील 
एका सहकारी गृहमंडळाच्या अध्यक्षाने आम्हा 
अनेक सदस्यांचे पैसे ६ वर्षांपूर्वी घेऊन फसवले 
त्याकरिता न्यायाल्याकडे फिर्याद आम्ही गुदरली 
त्यासंबंधी आणि विश्वकोश, धर्मकोश, हातकागद 
निर्माण केंद्र, साहित्य संस्कृति मंडळ यांच्यासंबंधी 
व्यवस्थित वृत्त त्यात आले. 

आज इंदू व सौ. सती दिवसभर संध्याकाळच्या 
कार्यक्रमाकरिता झटत होत्या. कारण आज संध्याकाळी 
चि. मधुकरकडे कॉकटेलपार्टी राम व विजय यांच्या 
ग्रॅज्युएशननिमित्त झाली. टेवलावर पुष्पपात्रे सज- 
विली. त्यावर सुरेख पेले ठेवले, बिअरचे कॅन ठेवले. 
त्या टेबलावर एक मोठे अर्धगोल काचपात्र इंदूने 
स्कॉच, जिन, वर्मूर्थ व त्यात एकदीड किलो आइ- 
स्क्रीम मिसळून ठेवले. काही मंडळी मांसाहारी व 
काही थोडे शाकाहारी या पार्टीला होती. इंदूने 
बटाटा-मटार सामोसे तळून टेबलावर भरून ठेवले 
होते. प्रत्येकेनण आपणास पाहिजे ते पेय पेल्यात 
भरून घेत होता. कॉकटेलला बर्‍याच स्त्रियांनी हात 
न लावता निराळ्या प्रकारची गोड लागलेली 
मद्येच संपविली. ४०-४५ भारतीय व अमेरिकन 
स्त्रीपुरुष त्यात उपस्थित होते. ८१२ पर्यंत कार्य- 
क्रम चालू होता. काहींनी या मुलांना देणग्याही 
दिल्या. ईस्टमन, कौशल, शर्मा इत्यादी जोडप्यांनी 
माझ्याशी काही प्रश्‍नांवर चर्चा केली. कौशल पति- 
पत्नींचा मुख्य प्रश्‍न होता की, या अमेरिकेत भारतीय 
सुशिक्षित कुटुंबे अनेक वर्षे कायम विसा किवा 
नागरिकत्व. स्वीकारून घरे बांधून राहिली आहेत. 

न. भा. १ 


त्यांच्या मुलांच्या धामिक शिक्षणाचे काय करावे ? 
येथे सर्वत्र ख्त्रिचिन धर्माचे वातावरण. ख्त्रिश्‍चन 
मुलामुलींत मिसळून आमची मुले राहतात; प्रसंगी 
ख्तरिचिन चर्चमध्येही ख्तरिचिन सवंगड्यांबरोबर 
रविवारी प्राथनेस उपस्थित राहतात. परंतु हिंदू 
धर्माचे प्रत्यक्ष आचरण कसे शिकवावे ? मी म्हणालो, 
मला याचे उत्तर एकदम सुचत नाही. यावर 
कौशल म्हणाले की, सामान्य धोरण आपण सांगू 
शकाल. प्रत्यक्ष कार्यक्रम एकदम सांगणे कठीण, हे 
खरे. मी सांगण्यास सुरुवात केली. स्त्रिश्‍चन, यहुदी, 
इस्लाम इत्यादी जागतिक धर्म एका विशिष्ट प्रेषिता- 
वर निष्ठा ठेवतात; त्या धर्माबाहेरचे अन्य मानव- 
प्राणी खऱ्या धर्मापासुत दुरावळे आहेत; आपल्या 
धर्माचा स्वीकार ( धर्मांतर ) केल्याशिवाय त्यांना 
सद्गती प्राप्त होणार नाही; अशी त्यांची प्रखर श्रद्धा 
आहे. हिंदू धर्माचे तसे नाही. हिंदू धर्म हा एकच असा 
जागतिक धर्मे आहे की त्याच्या धार्मिक तत्त्वज्ञाना- 
प्रमाणे इतर धर्माचे सर्वच मानव आपआपल्या 
निष्ठेने सद्गतीस प्राप्त होतात; ईश्‍वराची किंवा 
सिद्धाची वा देहाभिमानापासून मुक्‍त संताची जे 
अनन्यभावे भक्‍ती करतात, त्यांचे आदेश मात- 
तात, त्यांना सद्गती आहेच. हा सिद्धांत आपल्या 
मुलामुलींना शिकवा व वेद, उपनिषद, भगवद्‌गीता 
आणि मध्ययुगीन ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, 
तुलसीदास, दक्षिणी अलवार संत इत्यादिकांचीः 
अत्यंत निवडक वचने, ₹लोक, स्तोत्रे, पदे म्हणवून 
घ्यावी. इतर धर्मांतील चांगली अन्य धर्माशी 
अविरुद्ध वचनेसुद्धा शिकवावी. नीतिपर, शौयेपर 
उत्कृष्ट अशा जागतिक उच्च धर्मातील' पौराणिक 


ह: 


२ नवभारत 


कथाही ऐकवाव्या. ध्यान व॒ भजन कोटुंबिक 
समुदायाने वा एकाएकाने एकांतात करावे. प्राणि- 
मात्रावर दया व विश्‍वमंत्री हे हिंदु, बौद्ध व जैन 
धर्मातील तत्त्व मूलभूत धर्म म्हणून शिकवावा व 
हाच खरा धर्म होय. परलोक व पुनर्जन्म ही तत्त्वे 
काल्पनिक आहेत. त्याच देवता, कथा व पुराणे. 
या माझ्य़ा सांगण्यावर कौशल म्हणाले की, सर्व- 
धर्मसमभाव हे हिंदु-बौद्ध धर्मांचे तत्त्व यहुदी, 
स्प्रिश्‍चन व इस्लाम धर्मांना मान्य नाही. म्हणजे 
विग्रह अटळ ठरतो. मी उत्तर दिले को, “या नव्या 
यांत्रिक युगात जागतिक एकात्मक मानवसमाज 
निर्माण होत आहे, त्याशिवाय मानवाचे पृथ्वीवरील 
अस्तित्वच धोक्यात येईल. आशिया, युरोप, अमे- 
रिका व आफ्रिका ही खंडे व त्यांतील राष्ट्रे राज- 
कीय व आथिक दृष्टीने एकमेकांशी निगडित होत 
आहेत. म्हणून म. गांधींचे सर्वधर्मसमानत्व हे नव्या 
जागतिक परिस्थितीमुळेच मान्य करणे भाग झाले 
आहे. 7 
“ सामान्य हिंद्र माणसाला इतका उच्च 
कोण असणे कठीण आहे, हे मात्र खरे, त्याचे 
सामाजिक जीवन पिढ्यानपिढ्या अगदी संकुचित 
जाति-पोटजातींच्या कोंडीत कोंडलेले. त्यातून तो 
युरोप-अमेरिकेसारख्या संपूर्ण वेगळ्या जगात अगदी 
परका असतो व कुटुंबासह जगण्याचा प्रयत्न करतो. 
एकलकोंडेपणाच्या दडपणातून निसटण्याकरता 
स्वाभाविकपणे धडपडतो. स्वतःचा खोल धार्मिक 
संस्कार व अगदी परक्या परंतु उच्च आधूनिक 
संस्कृतीच्या ख्तिश्‍चन धर्मी समाजाशी आलेला संपक 
यांच्या कचाटीत सापडलेला असतो. येथे जन्मलेली 
स्वतःची मुलेबाळे या समाजाशी तद्रूप होण्याचा 
प्रयत्न स्वाभाविकपणेच करताना स्वतःचा धर्म 
गमावून बसण्याचे भय व खंत मनाला जाचते. 
भयातून व खेदातून धमंसंगीतच बाहेर काढू शकते. 
सर्वे धर्मांना संगीताची जोड असतेच. स्त्रिश्‍चन धर्माचे 
चर्चसंगीत प्रसिद्ध आहे. परंतु भारतीय संगीतात 
हिंदू धर्म सामावला आहे. परिचिमी संगीताचा प्रभाव 
हिंदी संगीतावर पडत आहे. त्याप्रमाणे भारतीय 
संगीताची शैली व स्वर, ताना व मेणा आता 
पाचात्त्य संगीतावर नकळत प्रभाव करीत आहेत. हे 
श्लामिक भारतीय संगीत, उच्च दृष्टिकोण असो नसो, 


दृष्टि- 


नोव्हेंबर १९७७ 


मनाला प्रसन्न व उल्हसित करते-भारतीय भजन हे 
पश्चिमी जगातील भारतीयांचे धामिक जीवन 
सुरक्षित ठेवीलच, ? 

ता. २६ जून, १९७७ : एसेक्सजंक्शनला १ जुलै 
पर्यंत राहावयाचे ठरले होते. आज वेत बदलला. 
एसेक्सजंक्शन- बिटन ( वर्माट राज्य ) हून 
चि. सौ. मालतीच्या मोटारीने दुपारी १२९ वाजता 
तिच्या राहत्या गावी फिज्लकिल (न्यूयॉक राज्य )ला 
जावयास निघालो. येथून अडीचशे मेलापेक्षा अधिक 
अंतरावरचा हा गाव; न्यूयॉकेएक्सप्रेस रोडने 
मुरलीधरपंतांनी मोटार हाकली व साडेपाच तासात 
प्रवास पूर्ण केला. भोवताली शेकडो गावे मार्गाच्या 
दुतर्फा रानावनात छोट्या छोट्या डोंगरांच्या 
परिसरात व उतरणीवर पसरून वसलेली दिसली. 
सध्या वसंतक्रतू; रूक्षता कोठेही नाही. ल्हानमोठी' 
सरोवरे, झरे, प्रदीघे पाट, नद्या ही जलसंपत्ती या 
वनांचे अखंड वेभव. प्रत्येक गावातील घरे एकमेकां- 
म. भोवती सुरेख उद्याने. 
दोन गावांच्या मध्यंतरीची व भोवताल्ची वनराजी 
व वाढविलेली. ओक, 
शिखरांपर्यंत वल्लींनी 


२-४ घोडे हळूहळू हिंडत असलेले, गुरांच्या वैरणीचे 


मधून मधून डोक्यावर आडवे 
पूळ व त्यावरून मोटारी धावत असलेल्या पाहिल्या. 
झा १ ०-१५ मंलांवरच्या टप्प्यांवर मोटेले व 
हाटळे खांद्यपेयांनी भरलेली; एका ठिकाणी उतरून 
आम्ही सर्वांनी आइसक्रीम घेतले. 


1 ६ वाजता संध्याकाळी पोचलो. 


मुरलीधरपंत रसायनविज्ञानाचे 


आमची आमेरिकेची यात्रा डै 


बुटक्या वृक्षांची का असावी ? 'त्यांनी प्रश्‍न विचारला. 
मी म्हटले : “ सह्याद्रीच्या परिचम रांगेवर वारा 
जोरदार वाहतो; विशेषतः मे महि न्यापासुन, हे याचे 
महत्त्वाचे कारण असावे; मुळांपाशी खडकही जवळ 
आहे. वृक्षांची जातही मोठ्यावृक्षांची नाही.” 
यावर मुरलीधरपंत म्हणाले, “ जुन्या वृक्षराजीच्या 
ठिकाणी नवी मोठ्या वृक्षांची लागवड करावी ”. 
“ महाराष्ट्राचे जंगलखाते महाबळेश्‍वरची वनराजी 
मोठ्या प्रमाणात खच्ची करण्यात चांगले यशस्वी 
झाले आहे; त्यामुळे काही वर्षांत महावळेइवरला 
कच्छच्या रणाचे व वैराणभूमीचे रूपही येईल, यात 
शंका नाही. परंतु नवे भव्य वनश्रीरोपण जंगल- 
खात्यास साधले नाही,” मी म्हणालो. मुरलीधरपंत 
पुढे म्हणाले, त्यावरही थोडे संशोधन करून उपाय 
निघू शकतो, सहज निघेल. मीच सांगतो उपाय. 
अमेरिकेतले यशस्वीं प्रयोग मी पाहिले आहेत, त्यावर 
वाचले आहे. कोणत्या वृक्षवल्लींना हवापाणी जमीन 
मानवते हे पहावे. ते विरळविरळ थोडक्याजागेत 
आणि वाऱ्याचा मारा बसणार नाही व हजारो वर्षे 
निसर्गाने खतावलेली महावळेश्‍वरची माती वाहून 
जाणार नाही इतक्याच परिसरात नव्या वृक्षवल्लींची 
लावणी मूळच्या वृक्षांच्या सान्निध्यात हवा प्रकाश 
खेळेल एवढ्या जागेत करावी. तरच महाबळेश्‍वरचे 
ब्रह्मारण्य जगेल व भरभराटीस येईल. 

नंतर मुरलीधरपंतांनी महाराष्ट्राच्या शेती 
विकासाबद्दल एक मुद्दा सुचविला की. शेती स्वतः 
कसणाऱर्‍यांची विनाप्रास वसती स्वतःच्या शेतात 
होईल, अशी शेतजमिनीच्या कायद्यात सुधारणा 
त्वरित व्हावी. कायद्याची अडचण यासंबंधात फार 
येते ती दूर करावी. वाईची जी मंडळी शेतात घरे 
करून राहतात, उदा. माळी मंडळो; त्यांची शेती 
इतरांपेक्षा अधिक भरभराटीस येते; हे मला माहीत 
आहे. 

ता. २७ जून, १९७७ : आजचा दिवस माझा 
धर्मशास्त्र वाचन-चितनात गेला. टिपणे लिहिली. 
संध्याकाळी दोन मैल भोवतालचा सुंदर प्रदेश पहात 
सहल केली. वाईस पत्र लिहिले. संध्याकाळी श्री. 
शरद गुप्ते व सौ. आशा गुप्ते पतिपत्नी भोजनाचे 
निमंत्रणास आली. दोघेही उच्चपदवी विभूषित; 
गुप्ते मूळचे बडोद्याचे, आशाबाई जबलपूरच्या; 


शरदरावांची भव्य शरीरयष्टी; आज्याबाई लहान 
चण व सडपातळ; येथे भारतीय कुटुंबे सुमारे 
६५०; आशा ह्या बॅडमिटन मध्ये अत्यंत पटू. या 
दोघांनी अमेरिकन नागरिकता मिळविली आहे. 
भारतीय बुद्धिजीवी उच्च विद्याविभूषित मंडळीनी 
भारताची नागरिकता सोडून या परक्या संस्कृतीच्या 
जगाशी तन्मय व्हावे, ही गोष्ट मन अस्वस्थ करते. 
परंतु उपयोग काय ? त्यांना स्वतःची व येथे 
जन्माला आलेल्या पुढील पिढीची भवितव्यता येथेच 
ठीक व सुरक्षित दिसते. महाभारतात म्हटले आहे 
: स्वदेशो यत्र जीवति ' जेथे जीवन तोच स्वदेश, 
राष्ट्रवाद मागे पडतो; मानवतावाद पुढे येतो. 

ता. २८ जून, १९७७: येथील सवे वृत्तपत्रांत 
अजून निकक्‍्सनचे वॉटरगेट संपले नाही; वारंवार 
येतेच आहे. राष्ट्रपती काटेरबद्दलच्या विलक्षण 
आदरास व प्रेमास भरती आलेली अजून ओसरत 
नाही. निक्सन व काटंर हे ध्येयवादी आदर्शाची 
दोन टोके. निक्सन उच्च नैतिक मूल्यांना पायदळी 
तुडविणारा पक्का व्यवहारी व काटंर शुद्ध ध्येयवादी, 
अमेरिकन जनतेची मने नागडा व्यवहारवाद व 
शुद्ध उदात्त ध्येयवाद यांच्या दृंद्रात गेली दोनशे वषे 
सापडली आहित. कार्टरच्या ध्येयवादी आंतरराष्ट्रीय 
व जागतिक राजकारणाने त्यांना का्टरमध्ये पहिल्या 
जागतिक महायुद्धाच्या अखेरीस पुढे आलेल्या 
राष्ट्रपतीचे प्रतिबिब दिसते. परंतु ध्येयवादावरोबर 
प्रत्यक्ष व्यवहार किती यशस्वीपणे पार पाडता येतो, 
ही कसोटीही राष्ट्रपतीला नागरिक सतत लावत 
असतात. 

लोकशाही राज्यपद्धती ग्रामनगरसंस्थांमध्ये गेली 
चारशे वर्षे दृढमूल झाली आहे; प्रत्येक नागरिकाला 
शास्त्र बाळगण्याचा हक्‍क आहे. दोनशे वर्षांची 
राजकीय क्रांती या मूलगामी लोकशाहीची परिणती 
होय. अमेरिकेतील सामान्य नागरिकाला लोकशाही 
जीवनपद्धतीचे बाळकडू अनेक शतके मिळाले आहे; 
त्याचे राजकीय, आथिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक 
जीवनाची मूल्ये मानवी स्वातंत्र्याच्या व सामाजिक 
न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारलेली आहेत. जो जो 
गरिबीच्या पातळीवर जगणारा नागरिक स्त्रीपुर्ष 
आहे, त्याची सर्व जबाबदारी राज्यसंस्थेने घेतली 
असुन ती प्रत्यक्ष कार्यवाहीत पूर्णपणे गेली. ४० वष 


क्रि 'नबभारत 


आणली आहे. ख्झवेल्ट राष्ट्रपती झाल्यानंतर येथील 
मुक्‍त भांडवल्शाहीचे दिवस संपले. शिक्षण व आथिक 
जीवन यांसंबंधी येथील गरीव नागरिकाची सर्वे 
जबाबदारी शासनच सांभाळते. ते त्यामुळे ध्येयवादी 
व॒ मानवतावादी राष्ट्रपतीला उचलून - धरतात 
आणि नीती अनीतीचे सोयरसुतक नसलेल्या राष्ट्र 
पतीला खाली ओढतात. भारताच्या नागरिकांनीही 
अक्या प्रकारची झलक नुकतीच दाखविली आहे. 
परंतु हुकुमशाहीचा गाभा असलेल्या ४२ व्या 
संविधान दुरुस्तीला तिलांजळी मिळण्यावरच 
भारताच्या नागरिकाची गुलामी की स्वतंत्रता याचा 
अखेरचा निर्णय अवलंबून आहे. 

येथे ६ टक्के नागरिक वेकार भत्त्यावर जगत 
आहेत. गरिबीची जी पातळी ग्रेथे ठरली आहे, 
म्हणजे १ हजार डॉलर माणशी उत्पन्न, त्याच्या- 
पेक्षा अधिक वेकारभत्ता मिळतो. काळा-गोरा 
पक्षपात ही वांशिक समस्या सोडविण्यात येथील 
केंद्र सरकार व वरिष्ठ न्यायालय ही पिढ्यान- 
पिढ्या यत्नश्षील आहे. गोर्‍यांची विद्याल्ये निराळी 
व काळ्यांची विद्यालये निराळी; विद्यार्थ्यांना नेणे- 
आणणे करणार्‍या बसा निराळा; हॉटेले निराळी; 
इत्यादी सर्व भेदभाव व पक्षपात द्ंविणार्‍्या गोष्टी 
कायद्याने संपूर्ण बंद होऊन २०-२५ वये झाली, 
परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाहीत अडचणी येतातच; 
काळ्यांच्या आथिक व सांस्कृतिक जीवनाची पातळी 
फार खालची आहे. त्याबद्दलही आंदोलनांपाठीमागून 
आंदोलने सुरू आहेत. गोर्‍या नागरिकांपैकी ६० 
टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिकांचा समानता व एकी- 
करण यास पाठिंबा आहे. येथील नभोवाणी, दूर- 
दर्शन, लहानमोठी शेकडो वृत्तपत्रे व नियतकालिके 
समानता व एकीकरण यांच्या प्रचारात कसूर 
करीत नाहीत. तरी समानतेचे ध्येय दृष्टिपथात आले 
असले, तरी वस्तुस्थितीपासुन फार मोठ्या अंतरा- 
वरच त्याचे दर्शन होते. अवघड प्रचंड पहाडाच्या 
पायथ्यापासून शिखराचे दन व्हावे तसे. 

राष्ट्रपती कार्टरने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात 
मानवी हक्कांचा मूलभूत धोरण म्हणून पुरस्कार 
चालविला आहे. गेळी ४०-५० वर्षे ह्या धोरणाची 
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात पिछेहाट झाली 
होती. त्यामुळे ध्येयांच्या स्वप्नात रमणारा अवास्तव- 


नोव्हेंबर १९७५ 


वादी आपला राष्ट्रपी आहे को काय, अश्लीही 
शंका अनेक अभेरिकन राजकारणी मुत्सदही व्यक्‍त 
करू लागले आहेत. काहीना वाटते की, कार्टरना 
अमेरिकेच्या सैनिक, आथिक व तंत्ररवैज्ञानिक 
सामर्थ्य़ांबद्दल पूर्ण विदवास आहे. त्यामुळे सोविएट 
रशिया व त्याची अंकित पूर्वयुरोपची राष्ट्रे 
यांच्याच नागरिक हक्कांची गळचेपी चाललेली कमी 
करण्यास रशियाला भाग पाडायचे आहे. वरील 
सामर्थ्ये रक्िय्रापेक्षा कितीतरी पटीने मोठी असली, 
तरी खड्या सैनिकी शक्‍तीत रशिया अमेरिकेच्या 
पुढे आहे; म्हणून काही राजकारणी कारटरला 
अवास्तववादी म्हणू लागले आहेत. भारताच्या 
केंद्रशासनाने गेल्या ३० वर्षांत अभेरिकेकडून फार 
मोठे आथिक अनुदान मिळविले; इतके की ते 
जगातील इतर राष्ट्रांकडून मिळालेल्या अन्‌दाना- 
पेक्षा कितीतरी पटीने मोठे आहे. तरी भारताचे 
सत्ताधारी रशियाच्या हुकुमशाहीची मनधरणी व 
अमेरिकेची उपेक्षा करीत राहिले. अजूनही तेच 
धोरण चालू ठेवल्यास भारताच्या प्रगतीची गती 
अधिक मंदावेळ यात शंका नाही. 

येथे वृत्तपत्रांत व नियतकालिकांत लैंगिक प्रश्‍नाची 
सर्वांगीण चर्चा चाळू असते. समलिंगी संभोगाचे 
समर्थन करणारी वाजू पुरुषांप्रमाणे स्त्रियाही 
मांडताता दिसतात, अविवाहितांचे केंगिक संबंध 
ही येथील सर्वे सामाजिक स्तरांवर पसरलेली गोष्ट 
आहे. अविवाहितांच्या लेगिक संबंधाना अपरिहार्य 
म्हणून उघड विरोध दिसत नाही. विवाहितांचा 
विवाहबाह्य संबंध निष्टसंमत व विधिसंमत नसला, 
तरी एखाददुसर्‍्याचा संमतीदाखळल लेखही प्रसिद्ध 
होत असतो. उदा. एका स्तंभलेखिकेने पुकिप्सी 
शहरात प्रसिद्ध होणाऱ्या एका साप्ताहिकात गेल्या 
आठवड्यात एक हकीकत दिली आहे. एका मोठ्या 
शासकोय कार्यालयातील व्यवस्थापकाच्या सेक्रेटरी 
पा महिळेची ती हकीकत आहे. ती अशी : 
ग काचे मन विचलित होऊन तो भोग- 
शंकेला झाला; प्रणययाचना केली; ती म्हणाली 
विचार करावा लागेल. तिने पतीस विचारले. पतीने 
उल्ट विचारले की, तात्पुरता प्रश्‍न की कायमचा ? 
क सांगितळे की तो कोणाज्ञीच कायम राहू 
६/स्छत नाही, संमती न दिल्यास त्याच्या कार्य. 


उड 
र क कट, तल 


-करखखगघनचिघनसज, 


मराठीचा विका 


आमची आमेरिकेची यात्रा षु 


क्षमतेवर परिणाम होईलसे दिसते. 'पतीने संमती 
दिली. त्यानंतर या पतिपत्नींचा संसार अधिक 
सुखाचा चाललेला आहे. ” परंतु मला हे कल्पित 
वाटले. या देशात काडीमोडाचे प्रकार फार वाढले 
आहेत असे म्हणतात. परंतु कायमच्या स्थिर 
संसाराच्या आकडेवारीवरून २५ टक्क्यांपेक्षा काडी- 
मोडीचे प्रकार अधिक नाहीत. लग्नानंतरच्या 
१०-१२ वर्षांच्या आतच बरेचसे काडीमोडीचे 
प्रसंग घडतात, पुढे हे प्रमाण खूप घटते. ही स्वातंत्र्य- 
प्रधान संस्कृती आहे; त्यामुळे स्वेराचार हा त्याचा 
आतुषंगिक परिणाम आहे. ही गोष्ट मात्र या 
संदर्भात ध्यानात धरावी लागते की, पतिपत्नी प्रेम 
व बालक-वात्सल्य यांचा फार मोठा महिमा या 
संस्कृतीत दिसतो. या संयुक्‍त संस्थानांच्या अत्यंत 
सुधारलेल्या अमेरिकेत म्हणजे उत्तर अमेरिकेत 
संतति-नियमन फार मोठ्या प्रमाणात रूढ झाले 
आहे. त्याबद्दलच्या प्रचाराची गरजच उरली नाही. 
प्रजावाढीचे प्रमाण जवळ जवळ शून्यावर आले 
असल्यामुळे वृद्ध स्त्रीपुरुषांचे प्रमाण वाढू लागले 
आहे. कार्यक्षमतेच्या उमेदीच्या वयोगटाची संख्या 
घटेल को काय, असाही प्रश्‍न चर्चेला क्वचित येऊ 
लागला आहे. कार्यक्षम वयोगटात शेकडा ५ टक्‍के 
बेकारीचा प्रश्‍न उत्पन्न झाला आहे. तो येथील 
राजकारणातली एक महत्त्वाची डोकेदुखी झाला आहे. 
हाच शेकडा ६ टक्के प्रमाणातला प्रश्‍न पश्चिम 
जर्मनीत नुकताच उत्पन्न झाल्यामुळे तेथील राष्ट्र- 
पतीचे आसन अस्थिर बनले आहे. प्रजावाढीचा प्रश्‍न 
कोणतीही राज्यपद्धती असलेल्या राष्ट्रातील वरिष्ठ 
सत्ताधाऱ्यांचे सिंहासन हादरून टाकणाराच आता 
झाला आहे; हे लोकशाही राज्यांनी तर विसरून 
चालणार नाही. जेथे लोकशाही नाही, तेथेही हा 
प्रश्‍न बिकट झाल्यास राज्यक्तांतीही अटळ ठरेल. 
भकेलेल्या जनतेच्या डोळ्यांतील क्रोधाग्नीत राज्ये 
भस्मसात होतात, असे भीष्मांनी युधिष्ठिराला 
श्ांतिपर्वात सांगितले आहे. | 

२९ जन, १९७७: आज संध्याकाळी मुंबईजव- 
ळीळ गणेशपुरीच्या मुक्‍तानंदाचे शिष्य व प्रचारक 
डॉ. विजेसिंग ( अमेरिकेत राहिलेले आंतरराष्ट्रोय 
कीर्तीचे संख्याशास्त्रज्ञ ) व त्यांच्या अमेरिकन पत्नी 
विवेका ( मूळचे अमेरिकन नाव रिबेका ) यांनी 


मला येथून ४० मँलांवर न्यूवर्ग शहराजवळील 
हॅरिमन महाविद्यालयाच्या वसतीगृहात ३ आठवडे 
चाललेल्या योगशिबिरात नेले. सौ. विवेका कुकू 
लावतात; गळ्यात तुळशीची माळ घालतात. ज्या 
कार्यात पडतात त्यात रात्रंदिवस खपतात. त्यांनी 
हिंदू धर्माची दीक्षा घेतली आहे. मुंबईजवळील 
गणेशपुरीतील ब्रह्मीभूत स्वामी नित्यानंदांचे शिष्य 
मुक्‍तानंद याच्या सिद्धयोगधामातफ हे योगशिबिर 
भरविले आहे. सुमारे दोनशे अमेरिकन स्त्रीपुरुष 
येथे जमलेले आहेत. अमेरिकेत या पंथात ४-प 
हजार गोऱ्या अमेरिकनांचा भरणा झालेला आहे. 
त्यात काहीनी संन्यासदीक्षा घेतली आहे. संध्याकाळी 
५ पासून साडेनऊपर्यंतचा कार्यक्रम मी पाहिला. 
जवळजवळ निम्मे पुरुष व निम्म्या महिला. बहुतेक 
२०-५० च्या वयोगटातले. शिविरात यावेळी मंत्र- 
माहात्म्याने मोठी रस्त्रक्रिया यशस्वीरीतीने कशी पार 
पडते, यावरील एका रुग्णमहिलेच्या विस्तृत पत्राचे 
अर्धा तास वाचन झाले. * ओम्‌ नम:शिवाय ' मंत्राचा 
सामुदायिक जप सुरू झाला. यावेळी पाच तंबोरे 
महिलांनी लावलेले; हार्मोनियम व पखवाजही 
त्याबरोबर चालू; तरुण महिला व पुरुष उच्च- 
स्वरांत मंत्रोच्चार करीत होते; त्यांना बाकीचे 
साधक साथ देत होते. अर्धातास मंत्रघोष झाल्यावर 
अर्धा तास डोळे मिटून ध्यान सुरू झाले, यावेळी 
काही तरुण स्त्रीपुरुष अंगात आल्यासारखे घुमू 
लागले. काहीनी योगमुद्रा-आसन घालून जमिनीवर 
डोके टेकले व तसेच ते स्थिरावले, दोनतीन तरुण 
मान व सबंध अंग जोरात घुसळून जोरात भस्त्रिका 
करू लागले. काही सताड आडवे पडले. या सभा- 
मंडपात प्रणवाचा उच्चार घोंगावत होता. अर्धा 
तास ध्यान झाल्यावर मध्यभागी असलेल्या उच्च 
मखमली सिहासनावरील स्वामी मुक्‍तानंदांच्या 
तसबिरीची आरती झाली. ७-८ वाजता भोजन 
झाले. साधकांनी मद्य व मांसाहार वज्ये करून 
शाकाहाराचे व्रत स्वीकारले आहे; ही गोष्ट यावेळी 
विजेसिंगांनी मला सांगितली, भोजनोत्तर साडेआठ 
ते साडेनऊ महिम्नस्तोत्र व इतर काही संस्कृत, हिदी 
व मराठी पदे सामुदायिक रीतीने म्हणण्यात आली, 
संस्कृतच्या उच्चारपद्धतीत ऱहस्वाचे दीर्घ बरेच 
वेळा होते. संयुक्‍त व्यंजनांच्या अगोदरच्या ऱ्हस्व 


"यव वि म, "यच! 


2ढइ 
क्फड 


व नवभारत 


स्वरावर आवश्‍यक असलेले गुरुत्व न येता ढिले 
उच्न्चार होत होते. संस्कृत उच्चार नीट घटविलेले 
शिक्षक न मिळाल्यामुळेच हे प्रमाद होत आहेत हे 
माझ्या ध्यानात आले. उच्चार करणाऱ्यांची वाणी 
स्वच्छ होती. 
रात्री हे सर्व पाहिल्यावर मी विजेसिगांच्या 
मोटारीने परत मुरलीधरपंतांच्या घरी आलो. 
वरीलप्रमाणे वर्णन केले, त्यावर मुरलीधरपंत 
म्हणाले : आबा, अमेरिकन संस्कृती ही आविष्कार- 
प्रधान ( एक्स्प्रेसिव ) आहे. म्हणून हा असा 
प्रकार दिसला. आपल्या भारतीय भजनात असे 
फारसे घुमणे, ओरडणे, वगरे दिसत नाही; कारण 
सामाजिक दडपण फार ! आपल्या लोकात येथल्या- 
पेक्षा मनोरोगी अधिकच सापडतील. येथील समा- 
जात आपल्या सारखे दडपण कमी, म्हणून मनो- 
रोगीही कमी ! 
: या अमेरिकेत हिंदू धर्मंपंथाचा प्रसार करणारे 
अनेक योगी, साधुसंत गेली काही वर्षे येत आहेत. 
त्यांचे बस्तान बरे बसलेले दिसते. योगविद्येचा 
मंहिमा पंथाबाहेरच्या अमेरिकन विद्वानांनाही पटू 
लागल्याची उदाहरणे वरीच दिसतात. ट्रान्से- 
न्डेटल मेडिटेशन किवा उन्मनध्यानयोग या विषया- 
वरील व्याख्यानसत्र आय्‌बीएम्‌ या एका अमेरिके- 
तील वरिष्ठ उद्योगसंस्थेच्या व्यवस्थापकांकरिता 
आयोजित केल्याचे मला या संस्थेतील काही वरिष्ठ 
अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यात दोघे माझे साक्षात्‌ 
नात्याचे आहेत, मुलगा व जावई. ट्रान्सेन्डेटल 
मेंडिटेशनच्या एका अमेरिकेत प्रकाशित पुस्तकाच्या 
मखपष्ठावर असे म्हटले आहे की, या ध्यानयोगाला 
ईश्वर, धर्म व तत्त्वज्ञान यांची आवश्यकता नाही. 
भारतीय संप्रदाय, बौद्ध, सुफी इत्यादी 
स्त्रिश्‍चनेतर व यहुदीतर सर्वे संप्रदायांपैकी ह्रेकृष्ण 
संप्रदायाचा प्रभाव अलीकडे उत्तर अमेरिकेत अधिक 
वाढत आहे. उत्तर अमेरिकेतील राज्यपद्धती 
धमंस्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर आधारलेली असल्यामुळे 
स्त्रिश्‍चन धर्माबाहेरच्या आंतरराष्ट्रीय धर्मांना येथे 
वाव व मोकळीक मिळाली आहे. ज्या हिंदू धर्मीय 
संभदायांमध्ये व्यक्तिपुजक प्रवृत्ती आहे त्यास मात्र 
एंक मोठा धोका दिसतो. विद्यमान जिवंत व्यक्‍तीला 
देव मानून पूजा करण्याने संप्रदायाची विटंबना होऊन 


नोव्हेंबर १९७७ 


समाजात छीथ्‌ होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार 
नाही. व्यक्ती जिवंत आहे तोपर्यंत, ती व्यक्‍ती 
कितीही अध्यात्मात प्रगत झालेली असली तरी, 
ती केव्हा पतन पावेल याचा नेम नसतो. कठोप- 
निषदात म्हटले आहे : हा मार्ग म्हणजे वस्तर्‍याची 
लखलखित कठोर धार आहे; हा मार्ग दुरत्यय पार 
पडण्यास कठीण आहे. 

ता. ३० जून, १९७७ : फिशकिल : सकाळी आठ 
वाजता प्रातः:काळचे सगळे आन्हिक उरकले. आज 
आकाश निरभ्र; सूर्यप्रकाशाने सर्व प्रदेश उजळून 
निघालेला; कालच पावसाच्या जोरदार सरींनी प्रदेश 
न्हाऊन निघालेला असल्यामुळे भोवतालची गगनचृंवी 
वृक्षांनी भरळेली वने वसंतत्रद्धत्‌ असल्यामुळे तरारली. 
तेथून ३९ मैलांवरील आंवोस्टी सरोवराभोवती 
फिरण्याकरिता मुरलीधरपंतांनी आपली मोटार 
बाहेर काढली. सरोवरापासुन ४ मैल अलीकडेच 
मोटार ठेवून पुढील ४ मैलांचा डोंगर चढणीचा 
प्रवास आम्ही दोघांनी पायी केला. रस्त्याच्या 
दोन्ही बाजूला वृक्षवल्लींनी भरलेल्या जंगलाची 
शोभा पहात चालत होतो. जांभळ्या वेरीच्या 
दाट झुडपांनी वृक्षांच्या मध्यंतरीची जमीन 
आच्छादिलेली, जांभळ्या बेरींवर फिकट गुलावी 
झुपकेदार फुलांचा मोहर बहरलेला; डोंगर 
माथ्यावरचे हे सरोवर. एक मैल लांब व काही 
ठिकाणी कमीतकमी १२ झे फूट व काही ठिकाणी 
जास्तीत जास्त ३ हजार फूट रंद. ५ फुटांपासुन 
सुमारे दीडशे फुटांपर्यंत खोल असलेला हा जलाशय 
भोवतालच्या हिरव्या घनदाट वृक्षांची छाया 
प्रतिबिबित झालेला दुरून हिरवा-निळा दिसला. 
काळया, निळया व पांढुरक्‍्या चुनखडीच्या उंच 
प्रस्तरांनी बनलेल्या डोंगरांच्या मध्यभागी असलेली 
दानमोठी शेकडो सरोवरे उत्तर अमेरिकेत आहेत. 
काहींची लांबी शंभर ते साडेतीनशे मैलांपर्यंत आहे. 
अशी ही सुंदर व भव्य सरोवरे क्ली निर्माण 
झाली ? मी मुरलीधरपंतांना विचारले. 


« “ सबंध 
उत्तर अमेरिका सुमारे १० कोटी वर्षांपुर्वी पुर्ण 
बर्फाच्छादित होती. ते बफ वितळून वनस्पतीच्या 
व प्राण्यांच्या जाती हळूहळू निर्माण झाल्या. मऊ 
सपाट जमिनीवर व पर्वतमथ प्रदेशात बर्फाच्या 
धसरणार्‍या प्रचंड राशींनी लांबलचक भगदाडे व 

क डी 
सरि तथदधन 


आमची आमेरिकेची यात्रा छं 


आ जो. -) क ब, 


खोलगट भाग जेथे जेथे तयार झाले होते, तेथे तेथे 
सरोवरे व नद्या तयार झाल्या. खडकाळ टणक 
प्रस्तरांचे भाग डोंगराळ झाले. उत्तर अमेरिकेतील 
काही महानद्या ह्या पूर्वीच्या बफनद्याच होत. ” 
मुरलीधरपंतांनी भूविज्ञानाच्या आधारे अशी बरीच 
माहिती दिली. 


आम्ही उंचावरच्या पांढऱ्या कातळावर वसुन 
निरीक्षण व चर्चा करीत न्याहारी केली. पुनः परत 


17, एपच0ा'ळा, 319, णा ता८52्ट ३०चत 
पप, 50115.3%- 52. 


॥प्०४प 1९०. 534940 & 26004 


(०2. अहे >>. अड > अड 1-> अमळ > > 2 अ -> आक: आ -> > अहे” 


शट 
क्क 
2 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
-- 8960१०77४8 ४७ -- 
१ 
१ 
१ 
१ 
र 


चार मैल अधिक वेगाने म्हणजे ५४ मिनिटात 
मोटार जेथे ठेवली तेथे येऊन मोटारीने फिशकिलला 
पाउण तासात १२ वाजता पोचलो. न्यूयाक संस्था- 
नात “ किल? हे उपपद असलेली गावे पुष्कळ 
आहेत. * किल' उपपदाचा अर्थ मुरलीधरपंतांना' 
विचारला. “ किल ह्या शब्दाचा रेड इंडियन भाषेत 
निर्झर असा अथे आहे, ” मुरलीधरपंत म्हणाले. 


( अपुण ) 


"व्या "व्वा याज ता य या प्त चज याज ला यता जा "या च 


र्तर ५&>०७५८८०८००८७ १: नगा 
॥॥1/5. /.. /२, ८/॥/.4 7//..4 «& ८७0. 


7₹॥०॥१६८॥२5५ & ८0२11२५९८1 017२5 


रि2टऊा1810॥1 (२०]९८टा, 5511131, ८णाटा'8(€, २०0, 
छठा102825 & ()क्चणाड. 


1)॥0॥ 1)81॥ 710120, 
(॥18501.1'9 7011101 ) 


'', 8, ४, वाटाव, 


क ४८22. “>. “>. र्‍थ2-0. वड ट-यळ, व्या: <ज££2:2७७. ळी 2.0, याय. ५७०: च “यी: ह 2:22. जड: यह: 


रा. ग. जाधव 


पु. भा. भावे : आव्हानक्षम नि आव्हानश्रिय 


पु. भा. भावे यांच्या कथा वाचत असताना एक 
गोष्ट सतत जाणवत राहते. ती म्हणजे, एका विमुक्त 
वत्तीने ते कथाविषय हाताळत असतात. कथेची 
सुरुवात त्यांनी कोठेही नि कशीही केलेली असली, 
तरी तिच्या मागे लेखकाचा एक उत्स्फूते उमाळा 
आहे, यांचा प्रत्यय येत राहतो. त्यांची कुर 2 
उमाळ्याने अवतरते. एखादा वक्ता श्रोत्यांना 
पुर्णपणे विश्वासात घेतो नि अनुकूल प्रतिसादाची 
खात्री पटताच ज्या आत्मविश्वासाने नि वक्तृत्व 
मक्‍्तपणे रंगत जाते, तश्ीच स्थिती भाव्यांच्या 
कथेची असते. कथाविषयात भावे अगदी न 9 
रंगन जातात. आपण कथा लिहीत आहोत, ी 
काही संकेत आहेत, तिचे काही व कचा 
आहेत, काही निर्बंध आहेत इत्यादी गे याह 
ठेवण्याची गरज त्यांना जाणवत नाही. मु 
निरीक्षण, मुक्‍त निवेदन, मुक्‍त आत्माविष्कार, मुक्त 
यां च्या हव्यासा- 
प्रतिपादन यांसारख्या नाना य हा हव्यासा- 
साठीच त्यांच्या ' ओला दिवस, पालिळळे का 
यांसारख्या कितीतरी कॉ (?) पि ल्या 
दिसतात. कथाविषयाशी त्यांच्या सगळया अंत:शक्‍ती 
एकरूप होतात; अवघे व्यक्तिमत्त्व समरस होते. 
आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला कथेच्या ओघात मुक्त 
विहार करण्यास संधी लाभली आहे, तिच्या रूपाने 
ज्याची आपण जणू वाट पाहत होतो, ते मवात 
समोर ठाकले आहे, याचा एक मनस्वी आनंद 
त्यांच्या कथेतून गोंदविला जातो. आत्मप्रकटीकरणा- 
साठी अधीर झालेल्या या व्यक्तिमत्त्वाला कथा- 
माध्यमात जणू हवेहवेसे वाटणारे सर्वस्व सापडले 
आहे, असे वाटत राहते. त्या व्यक्तिमत्त्वाचे बोलके 
नि बडबडे असे एकमेव माध्यम म्हणजे कथा असे 
प्रकर्षाने जाणवते. कथेच्या जगात असा मनस्वीपणे 
रेंगून गेलेला हा साहित्यिक आहे. 


याचा अनुभव वाचकाला पदोपदी येतो: 
भाव्यांची पहिली * फुकट ' नावाची कथा १९२ १ 
साली प्रकाशित झाली. ' किर्लोस्कर खवर मध्ये 
आलेल्या प्रस्तुत कथेत गगनवाडीचे भोळेभावडे 
लोक एका “ ढवळ्या ? साहेवाच्या उपद्‌व्यापामुळे 
चहावाज वनतात, सिगरेटी ओढू लागतात; कारण 
ढवळ्या साहेवाने त्यांना प्रारंभी “ फुकट ' चहा 
दिलेला असतो. या साहेवी प्रभावामुळे मुळची 
अश्राप गगनवाडी फुकटात बळी जाते; तिला 
“ढवळे ' रूप लाभते. भाव्यांच्या या पहिल्याच 
कथेत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक प्रकारचे आव्हान 
दिले गेले, गगतवाडीची सनातन परंपरा भ्रष्ट 
करणारी नवी आंग्ल संस्कृती हे ते आव्हान होते. 
भाव्यांनी वयाच्या १५ व्या वर्षापासूनच कथा- 
लेखनास प्रारंभ केला आणि ऐन संस्कारक्षम अज्ञा 
वयातच त्यांच्या आव्हानप्रिय व्यक्तिमत्त्वाची कथा- 
माध्यमाशी चपखल निरगाठ बसली, या पहिल्या 
कथेनंतर भाव्यांनी अनेक कथा लिहिल्या व त्यांचे 
पंचवीसहून अधिक कथासंग्रहु प्रसिद्ध झाले. 


पण 
त्यांची प्रत्येक कथा ही त्यांच्या 


व्यक्तिमत्त्वाला 
दिल्या गेलेल्या आव्हानातुनच निर्माण झाली आहे, 


असे दिसून येईल. देशासाठी फाशी जाणाऱया ऐन 
पंचविशीतील तरुणाच्या आत्म्याला मुक्‍तीचे आव्हान 
मिळते. देवदूत त्याला मुक्तीचे कवाड बंद करतो; 
कारण स्वदेशाच्या मायावी पाशात 

गुंतून पडलेला असतो. मग मुवतीच्या शे 
आत्म्याचा विश्‍वसंचार सुरू होतो. 

कथेत भाव्यांना या भारतीय मनाल 
असणाऱ्या . मुक्तीचे आव्ह 
प्रभावी गद्यकाव्य ते लि 
असे गृहीत 
ते या कथेत 


तो आत्मा 
होधार्थे त्या 
“मुक्‍ति'या 
ला परिचित 
हाने लाभते आणि एक 
हून जातात. ही कथा आहे 
धरून, पण एका स्वैरसुंदर कल्पकतेने, 
एक भव्य कल्पनाचित्र सादर करतात. 


पु. भा, भावे : आव्हानक्षम नि आव्हानप्रिय ९ 


आपल्या वहुंश्रुत व्यासंगाचा, आपल्या सगळ्या 
मानसिक सामर्थ्याचा, कमाविलेल्या भाषाशेलीचा, 
जपलेल्या जीवनश्रद्धांचा अगदी निरंकुश स्वच्छंद 
आविष्कार ते विलक्षण समर्थपणे या कथेत करून 
जातात. 

भाव्यांची ही आव्हानप्रियता “ ध्यास ' नावाच्या 
दुसऱ्या एका कथेत नमुनेदारपणे लक्षात येते. या 
कथेत निसर्गाच्या जनन-जीवन-मरण या अटळ 
चक्ताचाच वेध घेण्याचा एका वेड्याचा ध्यास रूपास 
आणलेला आहे. आयुष्याचे हे विराट प्रश्‍नचिन्ह, 
अनंत जगल्नाथ ब्रह्मे ! हे नावही सुचक आहे. हा 
जगावेगळा. तरुण आत्महत्या करून सोडविण्याचा 
प्रयत्न करतो. या मूलभूत अश्या जीवनक्रमाचे 
आव्हान अटीतटीच्या ओजस्वी युक्‍्तिवादांनी, भाव- 
रम्य कल्पकता नि काव्यात्म अक्षा उत्कट निवेदनाने 
या कथेतून अवनरले आहे. य़ा आविर्भावाला कथा 
म्हणावयाचे, ते भाव्यांच्य़ा कथाविपयक मुक्‍त 
भूमिकेची सोय म्हणूनच. एरव्ही हे सुदर तात्त्विक 
नाट्यमय गद्य मराठी काव्यात्म तात्त्विक गद्याचा 
एक परिणामकारक नमुना ठेरेल. 

६ ६्य़ास' मधील अनंत जगन्नाथ ब्रह्मे हा, खरे 
तर, भाव्यांच्याच स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
प्रतिनिधी आहे. जन्म, जरा, मरण नि पुनजेनन, 
पुनर्जेरण, पुनर्मरण यांत भिरभिरणार्‍या सृष्टिक्रमाचे 
रहस्य उकलण्याचा ध्यास हा  भाव्यांच्याच 
व्यक्तिमत्त्वाचा ध्यास आहे. एका टिपिकल भारतीय 
मनोवृत्तीचा हा सनातन ध्यास तितक्‍याच टिपिकल 
अक्या भारतीय संस्कारांनी घडलेल्या मनाने रूपास 
आणलेला आहे. वट्रेंड रसेलने एका ठिकाणी 
डॉस्टोव्हस्कीवद्दल मोठे मार्मिक उद्गार काढले 
आहेत. त्याच्या कादंबऱ्त्रांतील पात्रे नि प्रसंग फक्‍त 
अस्सळ रंशिपन मतच निर्माण करू शकेल, असे 
रसेलने म्हटले आहे. भाव्यांच्या ' मुक्‍्ति', ' ध्यास ' 
ग्रा कथा वाचत असताना असेच काहीसे मनात 
घेऊन जाते. भारतीय परंपरेत वाढलेल्ग्रा प्रत्येक 
व्यक्‍तीला आयुष्यात एकदा तरी मुक्तीची, मोक्षाची 
तोब्रोत्कट चाहूल लागून जाते. दृश्य जगाच्या या 
मायापाशापलीकडे उभ्या असलेल्या परब्रह्माचे 
आवतण त्याला अस्वस्थ करूत जाते. अनंत 
जगन्नाथ ब्रह्मे या माणसासारखे. जगावेगळे वेड 

न.भा. २ 


.त्याला चक्रावून जाते. वेड्या ध्यासाने जगून 


गेळेल्या लोकविलक्षण साधुसंतांची, अवल्िया- 
गोसाव्यांची एक अतूट परंपरा त्याच्या आगेमागे 
उभी राहून त्याला खुणावत राहते. म्हणूनच 
भारतीय हिंदू मनालाच मुक्तीच्या व ध्यासाच्या 
अश्या उड्डाणझेपी घेता येतील, असे वाटत राहते. 
त्यातूत एक ओपनिपदिक तत्त्वदृष्टी दिसून येते. 
ज्या आध्यात्मिक आदर्शाचा वेध घेण्याचा भव्योदात्त 
प्रमत्त भारतीय परंपरेने केला होता, त्या प्रयत्नाचेच 
आधूनिक काळातील एक रूप त्या कथांतून जाणवत 
राहते. शिवरामपंत परांजप्यांच्या ' काळा ' वरील 
लेखाची आठवण इथे मनाला स्पर्शून जाते. 

अशी चिरंतनाची आव्हाने स्वीकारत जाणाऱया 
भारतीय मनाने लौकिकाच्या जगातील पा्थिवतेची 
आव्हानेही गांभीर्यपुवंक आढथतेने स्वीकारली. 
रामराज्यात काय किवा कुरुक्षेत्रावर काय, मान- 
व्याच्या गुणदोषांचे जे चढउतार निर्माण झाले, त्या 
चढउतारांवर पदचिमी सिसिफसची मिथ्‌ इथे कधी 
निर्माण झाली नाही. इथे लोकिकाचाही एक कणखर 
पण सहृदय असा विवेक उभा राहिला. इथे मनाची 
दमछाक झाली नाही. ' फेल्युअर ऑफ नव्हे ' इथे 
आला नाही. माणसाचे सुख नि दुःख, यश नि 
अपयश, आद्या आणि निराज्ञा यांचा तोल सावर- 
ण्याचा प्रयत्न इथे झाला, त्यात कधी कचखाऊपणा 
आला नाही. भाव्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अशा परं- 
परेचे वारे आहे. त्यामुळे लौकिकाची माणसामाण- 
सांना डिवचणारी आव्हाने एक प्रकारच्या निकोप 
निर्भयतेने नि हळुवार सहूदयतेने रंगविताना ते 
विददोष तन्मय होतात. त्यांच्या ' दुःख ' नावाच्या 
कथेत मेजर कणिक व त्याचा झाळामित्र चौगुले 
यांची सुखदुःखे उभी केली आहेत. आयुष्यात विफल, 
अयशस्वी झालेल्या चौगलेची आयुष्यातील सुखा- 
बद्दलची संवेदनाच बधीर होते. त्याला फक्त दु:खाचे 
नि अपयशाचेच संवेदन पोचू शकते. चौगुलेला 
नायकपद देण्यास दुसरा कोणताही नवकथाकार 
तत्परतेने तयार झाला असता. पण भाव्यांनी मेजर 
कणिकला उभे करून चौगुलेच्या बधीर 'संवेदनेला 
एका बाजूने हृदयद्रावक तर बनविले आहेच, 
पण' दुसर्‍या बाजूने जीवनातील यश, सुख यांचे 
उमदे चित्रही उभे करून त्याला .सावरून .प्ररले 


ह. 0 डी 


23:02 
-कखगघर चिज” 
क. -क 1। ज्र कळ ४] 


संगणकीकृत 


१८ 


आहे. जीवनावरील व त्याच्या समृद्धशीलतेवरील 
आपला विश्‍वास, मेजर कणिकच्या खूपाने 
जीवनाच्या अगदी विफल ख्पासमोर उभा 
करून भाव्यांनी या अनुभवाचे आव्हान तडीला 
नेले आहे. मानवी जीविताचे सार्थक होऊ 
शकते, या दृढ श्रद्धेच्या वळावर भाव्यांनी 
लौकिकाच्या एका कडव्या आक्रमणाला दुसर्‍या 
एका कथेत मोठ्या मामिकपणे परतवून लावले 
आहे. “सार्थक! ही ती कथा होय. स्वरूपकुमार 
ऊफ महादेव हा सकंशीत मोटारसायकलचा धाडसी 
खेळ करणारा माणूस. सकंशीची वाताहत होते 
नि हा महादेव भटके गरिबीचे जिणे गावोगावी 
खेळ करीत जगत असतो. मृत्यूच्या सीमेवरील तो 
पाच मिनिटांचा खेळ हेच त्याच्या आयुष्याचे एकमेव 
सार्थक. या पाच मिनिटांसाठी व या पाच मिनिटांवर 
तो जगत असतो. बाकीचे मुर्दाड जिणे त्यासाठी 
सहन करतो. तारुण्याची नव्हाळी बेछूट वर्तनाने 
दीर्घकाल जपत जाणार्‍या बाबूरावांना काळाची 
जरणक्रिया थोपविता येत नाही. ते थकतात, 
म्हातारपणाने पराभूत होतात आणि मग एका 
बकुळीच्या वेणीकडे अश्रुभरल्या डोळ्यांनी पाहात 
पश्‍चात्तापदग्ध होतात. * काळ, काम आणि वेग? 
या कथेतील ही बकुळीची वेणी एके काळी 
वावूरावांनी उद्ामपणे नाकारलेल्या एका उपवर 
मलीची असते. भावे नकळत या कथेला पारंपरिक 
कुटुंबमूल्याचे वळण देतात. तारुण्य लांबववणारा 
ययातीही भारतीय परंपरेत होताच, पण तोही 
शेवटी विरक्‍तीला शरण जातोच. या परंपरेत 
अनेक वसंतक्र्तूंनंतर मरणारा हंस मात्र निर्माण 
'झालेला नाही. ' पाषाण? कथेतील नायक खरा 
दगड आहे. स्वार्थाशिवाय दुसरे कसलेच मूल्य त्याने 
मानलेले नसते. एका मुलीलाही तो निलंज्जपणे 
फसवितो. या माणसाला त्याच्या तोंडावर थुंकणारा 
माणुसकी असलेला माणूस भाव्यांनी भेटविला आहे. 
लौकिकाच्या फसवणुकीने, लबाडीने भरलेल्या जगात 
भाव्यांचा एक नायक मात्र हतवुद्ध झालेला दिसतो. 
लोकिकाचें हे € फाटलेले आकाश ? कसे सांधायचे ? 
लोौकिकाचे आव्हान ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. 
त्या प्रक्रियेत कधी कधी “* फाटलेले आकाश? व 
त्याचो अगतिकताही निर्माण होतेच, भाव्यांच्या 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९५७ 


आव्हानक्षम वृत्तीतील जिवंतपणाच त्यातून ध्वनित 
होतो. 

न्याय आणि अन्याय, पाप आणि पुण्य, संयम 
आणि संमोह, मूतिपुजन व मूतिभंजन, तारुण्य आणि 
वार्धेक्य, सुख आणि दु:ख यासारख्या हंद्वांचा 
गुंता उकलण्याचा ध्यास भाव्यांनी घेतलेला 
आहे. त्यांच्या अनेक कथा या विविध प्रकारच्या 
दंद्रांची परिभाषा स्वीकारून स्पष्ट करता येतात, 
जीवनातील ही दृंद्रे भाव्यांना ज्या ज्या अंनृंभरवा- 
तून आव्हान देतात, ते ते अनुभव ते कथांतून 
मनस्वीपणे रंगविण्याचा प्रयत्न करतात. * न्यांयमूर्ती' 
या कथेत न्यायमूर्ती शहाणे यांनी वामन देशपांडे 
या सालस तरुणाला वायकोच्या व तिच्या प्रिय 
केराच्या खुनावद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावलेली 
असते. घरात नि दारात हा । न्याय! अप्रिय ठर- 
छेला असतो. मग न्यायमूर्ती शहाण्यांच्या बाळूपणा- 
तील गुन्ह्यांची, त्यांच्या एका क्षणी चंचल झालेल्या 
एन्हाभ्रवण मनाची चित्रे या कथेत उभी केली जातात. 


न्यायदानाच्या आधुनिक प्रणालीतील मूल्भूत मानवी 
उणिवेवरच कथाकार भाष्य व्‌ 


त्याऐवजी मात्र नवा देवच पुढे आला. परंपरेचा 


विध्वंस करीत जाताना शेवटी नवा देवही परंपरे- 


फसवणूक करतात, याचे 
१ या कथेत केलेले आढळते. 

भाव्यांच्या कथांतील आव्हानात्मक ठेवणीचे मर्म 
त्यांच्या या नेव्याजुन्याच्या संघर्षात आहे. या बाब- 
तीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात जे अतितरल संवेदनकेंद्र 
आहे, त्यात त्या आव्हानात्मक पवित्र्याचे र्‌ह्स्य 
आहे. याची कितीतरी गमके त्यांच्या कथांतून 
आढळून येतात. त्यांच्या अनेक कथांचे आरंभ हे 
वाचकाला उदहेशून केलेल्या निवेदनांनी झालेले 
आहेत. उदा., 'फूलवा! या कथेचा. प्रारंभ असा आहे: 


क कअ वड 
22 305 
डठणतकद 2 


अणत४ळररवडअ 


पु. भा. भावे : आव्हानक्षम नि आव्हानम्रिय 


“ शरीराची भूक ' हा शब्दप्रयोग तुम्ही ऐकलाच 
असेल ! हा आजकालचा फार लोकप्रिय शब्द आहे. 
* शरीराची भूक म्हणजे नुसती “पोटाची भूक” 
एवढंच तुम्ही समजत असाल, तर तुम्ही फार भोळे 
आहात ! पुरोगामी वाडमय तुम्ही वाचलेले नाही ! 
एवढंच काय, पण नागपूरच्या आठवडी हाटातही 
तुम्ही कधी गेलेले नाही ! ” त्यांच्या कथांतील 
अनेक पात्रे जी भाषा, जी वावदुकता, जे 
युक्तिवाद वापरतात, त्यातून लेखकाचे अस्तित्व 
स्वच्छपणे जाणवते. त्यांच्या कथेतील प्रसंगांची 
जी रचना केलेली असते, तीही एका विशिष्ट 
दिशेने कथेचा आशय अर्थपुर्ण करण्यासाठीच असते. 
लेखकाला काहीतरी पटवून द्यावयाचे आहे, 
याची जाणीव त्यांच्या अनेक कथा देत राहतात. 
त्यांच्या कथांत अनेकदा विचार विशद करण्या- 
साठी दाखला द्यावा, तसे अनुभव उभे केलेले 
असतात. अनुभवाला एका विशिष्ट वळणाने ते 
रूपास आणतात, जीवनविषयक अनुभवांची पुन- 
निर्मिती करण्यापेक्षा त्यांना भाष्यक्षमता आणण्याचा 
प्रयत्त भावे करताना दिसतात. ते निर्माते म्हणून 
कथाक्षेत्रात वावरताना जेवढे रमतात; त्यापेक्षा 
अधिक तन्मयतेने ते एक जीवनभाष्यकार म्हणून 
रंगतात, त्यांच्या कथा हृदयाला हलवून सोडत 
नाहीत असे नाही; पण त्या विचारशक्‍तीला अधिक 
आवाहून करतात. न्याय व अन्याय, पाप व पुण्य, 
परंपरा व नवता यांसारख्या संकल्पनांचा संघर्ष ते 
वाचकांच्या मनात उभा करतात; पण तो मूलतः 
वादात्मक प्रकृतीचा असतो. जीविताच्या निविवाद 
रहस्याजवळ वाचकाला हताशपणे उभे करण्याकडे 
त्याचा कल नसतो. 

भाव्यांच्या अनेक कथांतून माणसाची मनस्वी 
दुःखे, व्यथा, आत्मवंचना, अगतिकता यांचे चित्रण 
आलेले आहे. पण ही दुःखमयता जीवनातील 
खेळाचाच एक भाग म्हणून ते स्वीकारताना दिसतात, 
झाव्यांच्या जीवनकालात देशात व जगात अनेक 
उलथापालथी होत गेल्या. स्वातंत्र्याचे आंदोलन, 
देशाचे स्वातंत्र्य व फाळणी, स्वातंत्र्योत्तर भारता- 
तील दुःखदेन्याचे अवतार यांसारख्या व्यापक 
इतिहासघटनांचे ते मनस्वी साक्षीदार होते. 
नवमतवाद, पुरोगामित्व, गांधीवाद, मार्क्सवाद, 


अनुक्रमणिका लद 


११ 


समाजवाद, हिंदुत्व यांसारख्या जीवनप्रणालींच्या' 
खळाळून जाणार्‍या प्रवाहांत त्यांचे विवेकी मन 
ओले झाले होते. वृत्तपत्रकाराचा पेक्षा हा वतंमा- 
नाच्या प्रवाहाशी जिवंत नाते राखणारा असतो. 
हा पेश्ा व हे नाते भाव्यांनी सांभाळले होते. दुसरे 
महायुद्ध व महायुद्धोत्तर जीवनमूल्यांचा संघर्ष 
त्यांनी जाणलेला होता. या सगळ्या कमालीच्या 
पडझडीच्या कालखंडात भाव्यांनी नैराश्‍य, वैफल्य, 
निरथेकता यांची रूपे अवतीभवती आकारास येत 
असताना पाहिली होती. पण ते स्वतः त्याचे साक्षी 
असले, तरी सहभागी नव्हते. लौकिकाच्या या 
बुडणाऱ्या गल्बतावर उभे असताही, त्यांना ते 
गलबत बुडत आहे, असे निर्वाणीचे वैफल्य कधी 
जाणवले नाही. * बिनचेहेर्‍याची संध्याकाळ, ' 
* किडलेली माणसे, ' ' उद्ध्वस्त विश्‍व, ' * कोक- 
रांच्या कथा * यांच्या वैफल्यग्रस्त जगात ते शिरले 
नाहीत. यासाठी ज्या आत्मबलाची गरज होती, 
ती त्यांना भारतीय परंपरेच्या अक्षय जीवनकोश्ा- 
तुन भागविता आली. उपनिषदांची, रामकृष्णांची, 
संत-महात्म्यांची लौकिकाला सावरणारी, प्रल्यातही 
पुनर्जन्म साजरी करणारी, निराशेचाही आज्ञावादी 
अर्थ करणारी परंपरा त्यांच्या आत्मबलास परिपोषक 
ठरली. भारतीय संस्कृतीत आविर्भूत झालेला जीवन- 
विषयक गंभीर आढथताएणं दृष्टिकोन भाव्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा कणा आहे. या कण्यात मोडण्या- 
सारखे, वाकण्यासारखे काही नाही. शेकडो वर्षांच्या 
वादळी चक्रनेमिक्रमात तो कणा ताठच राहिला, 
अशी त्यांची श्रद्धा आहे. म्हणून भावे हे सतत ताठच 
राहिले; त्यांच्या जीवनात नि त्यांच्या कथासाहि- 
त्यातही ! 

भाव्यांना आवडणाऱ्या परिभाषेत बोलावयाचे, 
तर ते हिंदुत्ववादी आहेत. आणि हिंदुत्वाइतका 
पीडित वाद गेल्या शतकापासून आजतागायत दुसरा 
कोणताही नाही, असे म्हणावयास हरकत नाही, 
याचे एक अगदी उघड कारण म्हणजे हिंदुत्वाला 
प्रदीघं इतिहास आहे, त्या इतिहासातील काही 
भलेबुरे संचित वारसा म्हणून त्याला अटळपणे प्राप्त 
झाले आहे, आणि प्रत्येक बदलत्या कालखंडात 
त्याला स्वाभाविकपणेच काही आव्हाने मिळत गेली 
आहेत. आद्य शंकराचार्ये, मध्ययुगीन संत, आधुनिक 


"उवपड्या...." 
"डर 2 कळी 


यव चिछजनचज' 
रंखगघुन चज) 
वडटयातववचता. न धन 


रत्न 
६ 


१२ 


* काळातील सुधारक, विवेकानंद नि म. गांधी 
यांसारखे नवे भाष्यकार या सर्वांनी * हिंदुत्वाला 
. दिली गेलेली काळाची आव्हाने आपापल्या परीने 
झेलण्याची पराकाष्ठा केली आहे. आधुनिक काळात 
हिंदुत्वाला दोन फार मोठी आव्हाने दिली गेली. 
त्यांपैकी एक आव्हान पळ्चिमी संस्कृतीचे व दुसरे 
ब्रिटिश हिंदुस्थानातील मुस्ल्मि "राष्ट्रवादाचे. 
यांपैकी पश्चिमी संस्क्रतीचे आव्हान हे अधिक 
व्यापक व सर्वेकष ठरले नि मुस्लिम राष्ट्रवादाचे 
आव्हान हे अधिक राजकोय स्वरूपाचे ठरले. 
हिदुस्थातची फाळणी परिणामतः घडून आली. 
भाव्यांना हेही आव्हान पश्चिमी संस्क्रतीच्या आव्हा- 
नासारखेच सर्वकष सांस्कृतिक वाटन राहिले आहे. 
भाव्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने ही दोन्ही आव्हाने सतत 
व सर्वस्वाने वागविली आहेत. हिंदुत्वाचे ते पुरस्कत 
आहेत, समर्थक आहेत, प्रतिपादक आहेत, म्हणूनच 
भाव्यांच्य़ा साहित्याबद्दल एक कायमचे कुतूहल मनाला 
जागवत राहते. स्वतःला हिंदू म्हणवून घेणारे एक 
सर्जनशील मानस या आधूनिक वातावरणात कसे 
वावरते, भवतालाशी कसे समरस होते, संघर्षशील 
बनते, आपल्या जीवनविषयक जाणिवांना कसा 
अकार व अर्थवत्ता देते आणि स्वतःच्या हिंदू 
जीवननिप्ठेचे कसे सार्थक शोधते, यांसारखे कितीतरी 
प्रश्‍न भाव्यांच्या साहित्याचा विचार करताना 
मनात गर्दी करतात. आधुनिक काळात स्वतःला 
आढथतेने गांधीवादी, माक्‍संवादी, समाजवादी 
किवा अस्तित्ववादी म्हणवून घेणारे लेखक आहेत 
व होते. पण स्वतःला तेवढयाच आढथतेते 
हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारा निर्भय प्रांजळपणा 
भाव्यांनीच दाखविलेला आहे. हे दृश्य अयूर्व आहे 
व म्हणून त्याची अपूर्वाई विशेष जाणवते. 
भाव्यांच्या हिंटू जीवननिष्ठेनेच त्यांना आव्हान- 
भ्रिय व आव्हानक्षम वनविले आहे, असे म्हणला 
येईल. आधुनिक काळात हिंदू मत हे अपराधी मन 
ठरले वा ठरविण्यात आले. चातुवर्ण्ये, अस्पृद्यता, 
स्त्रीपुरुष्भेद, विषमता, उच्चनीचता, परमार्थ- 
प्रवणता, भौतिक दुवंळ्ता या हिंदू परंपरेतील 
गोष्टी त्याज्य ठरल्या. ठप्रवितस्त्रातंत्र्या समता, 
बंधुता, लौकिकप्रवणता इत्यादी नवीन जीवनमूल्यांनी 
हिदू परंपरा हादरून टाकली, हिंदू जीवननिष्ठाच 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 
शंकास्पद झाली. विवेकानंद, म. गांधी यांचा 
हिंदुत्ववाद त्यांच्या इतर व्यापक कतृत्वात लोपून 
गेला, रामराज्याची महात्माजींची कल्पना रामदासां- 
नीही एके काळी मांडली होती. पण हा यटोपिआही 
आधुनिक मनाला, निदान त्या भाषेत, आवडेनासा 
झाला आहे. चारही वाजंनी जिवावर उठलेल्या 
भक्षकाच्या तावडीत सापडलेल्या तुकोबांच्या अभंगा- 
तील हरिणीप्रमाणे हिंदुत्वाची अवस्था झालेली 
आहे. पण भाव्यांची हिदू जीवननिष्ठा या अवस्थेतही 
ताठ पायांवर खडी आहे 

त्यामुळच भाव्य़ांच्या भावसष्टीत आव्हानेच 


आव्हाने दाटलेली आहेत आणि तो त्यांच्या कथा- 


साहित्यात नाना रूपांनी आकारास आलेली आहेत. 
फाळणीच्या संदर्भात त्यांनी अनेक कथा लिहिल्या 
त्यापकी दुप्मन ' सारखी उत्स्फर्त आवेगाने 
खळाळून वाहून जाणारी कथा मनाला भारून 
टाकत. हिदु-मुसळ्मान दंग्यांच्या पाश्‍वंभमीवर 
लिहिलेळी * काळ आणि वेळ ही कथा वि 
उल्ल्खनीथ आहे. आप्पा या हिट कमंचार्‍याची ही 
कैथा जातीव दंग्याचे जातीय स्वरूप प्रकट करण्या- 
साठी अवतरलेली नाही. तर आप्पाच्या जिवावर 
टपलल्या हत्यारी व्यक्तींचे प्रयत्न केवळ योगायोगाने 
कस फसताद, याचे दर्शन हो कथा घडविते, काळ 
आला हाता, पण वेळ आली नव्हती अस काहीतरी 
दववादा जींवनभाप्य ही कथा सुचवून जाते. 
पुसकोच्या मर्यादा (या कथ्चेमळे भावे व 
* सत्यकर्थे'चे भागवत यांच्यातील मर्यादाही कायमची 
आखल्ये गेलो.) या अखेर धर्मनिप्ठेच्या सीमेवर 
संपतात, हे सूचित करणारी त्याच नावाची कथाही 
उल्लेखनीय ठरते. हिदू माणसाळा मुस्लिम भिकार्‍या- 
वददळ व मुस्लिम गृहस्थाला ह्‌ वहृळ कणव 
येऊन ती त्यांना मदत करतात पण माणुसकीचे 
सवदन धर्मलढ्यात टिकत नाही, असे मुस्ल्मि 
व्यक्तीला ठामपणे वाटते. भाव्यांची हिदू संवेदन- 
शीलता इथे अधिक व्यापक अशा मानव्याच्या 
पातळीवर ज्ञेप घेते. पण अखेर त्या पातळीवरही 
माणसाला, समाजाला एका मर्यादित कक्षेतच 
राहता यते, ही विदारक जाणीव निप्पन्न होते. 
या दृष्टीने पाहता भाव्यांची हिंदु जीवन निष्ठा 
एका साचेबंद, बंदिस्त, ताठर कोशातच बद्ध 


त म. ग 


"कखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पु. भा. भावे; आव्हानक्षम नि आव्हानप्रिय 


राहिलेली नाही, हे लक्षात येते. तिला व्यापक 
मानव्याचे आवाहन पोचते; पण जगण्याच्या 
वास्तवात त्या आवाहनाला पुर्ण वाव नाही, याची 
एक विषण्ण खंत ते सुचित करताहेत, असे वाटते. 
* दुष्मन ! सारखी कथा ही जातीय, धर्मीय संकुचित- 
पणाला पोसणारी आहे, असा आक्षेप संभवनीय आहे. 
पण त्यातील वाटविलेल्या व भ्रष्ट केलेल्या हिंदू 
बंगाली तरुणीचे मानसचित्रण केवळ हिंदुत्ववादी 
म्हणून झटकून दूर करता येण्यासारखे आहे, असे 
वाटत नाही. त्या भ्रष्ट अवमानित स्त्रीमनाची एक 
वास्तवता आहे. त्या वास्तवतेचाच हिंदुत्व हा एक 
स्वाभाविक घटक आहे. मुस्लिम स्त्रीवर हिंदूने 
केलेल्या अद्या अत्याचाराची कथा जर कुणी लिहिली, 
इतक्या वास्तवतेने लिहिली, तर कदाचित स्वतः 
भावेदेखील अश्या कथेचे स्वागत करतील, कारण 
भाव्यांच्या हिंदू जीवननिष्ठेत असे अत्याचार वसणार 
नाहीतच. हिंदू जीवनशेलीशी या प्रकारचे अत्याचार 
विरोधी आहेत, असे ठणकावून सांगण्यासाठी भावेच 
स्वतः इतीहासपुरुषाला हाताशी घेऊन पुढे येतील, 
अशी माझी खात्री आहे 

'माव्यांच्या हिदू जीवननिष्ठेने त्यांच्य़ा स्त्रीपुरुष- 
संबंधदर्शक कथांनाही एक खास वळण प्राप्त 
झालेले दिसते. लैंगिक स्वातंत्र्य हा हिदू परंपरेचाही 
एक अविभाज्य घटक होता. ओपन सोसायटी म्हणून 
पदिचमी समाजाचा जो उदो उदो होत असतो, त्याचे 
कारण आपला समाजही एका दृष्टीने ओपन समाज 
होताच, याची कल्पना आपणालाच नाही. अनेक- 
पत्तीत्व, रक्षापात्र, गणिका, कलावंतिणी, देवदासी 
यांच्या रूपाने लेंगिक स्वातंत्र्य हिंद परंपरेतही 
असल्याचे दिसते. पण या स्वातंत्र्याला काही 
सर्वमान्य संकेतांच्या, काहीएक संस्कृतीच्या सीमा 
होत्या. या सीमेच्या बाहेर पडणे भाव्यांना 

द विचारविरोधी वाटते. ' संस्कृती ' नावाच्या 
त्यांच्या एका कथेत वाजारी प्रदर्शन करणार्‍या 
आधनिक युवतीचे चित्र त्यांनी देहविक्रय 
करणाऱ्या धंदेवाईक वेव्येच्या चित्राजवळ उभे 
करून मक्‍त लेंगिक दशंनाच्या सांस्कृतिक मर्यादांचे 
संसुचन केळे आहे. “ पसतीस * ही भाव्यांची एक 
खास कथा. पस्तिशीतील पुरंधीच्या लंगिक 
स्वैराचाराचे दशन ही कथा घडविते. पण हे दर्शन 


१३ 


अश्या एका डौलाने, प्रगल्भतेने भाव्यांनी घडविले 
आहे, की त्यातूत कसलाच नैतिक प्रश्‍न मनाला 
स्पर्श नये. एका विशिष्ट मर्यादेत होणारा हा 
स्वेराचार जणू भाव्यांना मान्य आहे; कारण तो 
हिंदू परंपरेत वसणारा आहे. ' फुलवा , “ सुगंध 
यासारख्या छत्तिसगढी सुंदरींच्या संबंधी लिहिलेल्या 
कथांतून भावे कामवासनेला वेगळे परिमाण 
देण्याचा प्रयत्न करतात, “ फुलवा * मध्ये फुलवे च्या 
क्षुधाव्यथित चित्रापुढे कामवासना पराभूत झाल्याचे 
त्यांनी दाखविले आहे. “ सुगंध ' कथेत अंजोरने 
जपलेल्या एका उच्च प्रेमभावाची सरशी सूचित 
केली आहे. भाव्यांच्या कथेत कामवासनेची उग्र 
उद्दाम चित्रे येतात; पण ती सांस्कृतिक मूल्यांनी 
नि अपराधी मनाच्या ठणक्यांनी सीमित, संयमित 
केलेली आहेत. ' सतरावे वर्ष | सारखी सुंदर कथा 
यौवनाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या कुमार- 
मनाच्या नवांकुरित लंगिक भावनांचे नाट्य 
हळुवारपणे उलगडून दाखविते. स्त्रीला भाव्यांनी 
सांस्कृतिक नायकत्व कधी दिलेले नाही; त्या 
वाबतीत पुरुषांच्या बरोवरीचेही मानले नाही; 
याचे कारण स्त्रीच्या खर्‍या सामर्थ्याची वास्तव 
मर्यादा ते जाणतात. हा मतभेदाचा मुद्दा असला, तरी 
पारंपरिक स्त्रीविषयक हिंदू दृष्टिकोनात स्त्रीच्या 


ज्या सुंदर, समृद्ध प्रतिमा ख्पास आलेल्या 
आहेत, तशा प्रतिमा त्यांच्या कथांतही त्यांनी 


चित्रित केलेल्या आहेत. 'गृहस्वामिनी' हे 
भाव्यांचे स्त्रीविषयक तत्त्वज्ञान आहे. ते आधुनिक 
काळातही समजून स्वीकारणारा स्त्रीवर्ग मोठा आहे. 
स्त्रीविषयक त्यांच्या कथा पुरोगामी म्हणविणाऱ्या 
स्त्रियांना रुचणार नाहीत; पण त्यांना परंपरेचे 
अधिष्ठान आहे, हे नाकारताही येणार नाही. 
* पणत्या ' नावाच्या एका लेखात भाव्यांनी 
गडकऱ्यांच्या नायिकांचे मोठे कौतुक केळे आहे; ते 
त्यांच्यातून घडणाऱ्या भारतीय स्त्रीमधील उदात्त 
गुणांच्या साक्षात्कारामुळेच. तथापि भाव्यांच्या स्त्री- 
चित्रणात हिंदू पुरुषाचा दुटप्पीपणा वा दांभिकता, 
अतिसोपेपणा व अतिसरलता, यांत्रिक साचेबंदपणा, 
हुकुमी गुणवत्ता वा कृत्रिम दोषदर्शन आणि पारं- 
परिक स्त्रीप्रतिमेचे काहीसे भोळेभाबडे व आंधळे 
उन्नयन इत्यादी उणिवाही जाणवतात. त्याचे मूळ 


2-2. अडी 11.1 
रर एं” 


-कखगघन चळ! 
टप तिथदर्थन 


१४ 


' आधुनिक स्त्रीने जो सवंग पश्चिमी आचारविचार 
हव्यासाने स्वीकारला आहे, त्याची प्रतिक्रिया 
म्हणून घेतलेल्या त्यांच्या आग्रही भूमिकेत असावे, 
असे वाटते. आव्हानाला जोरदार प्रतिहल्ला करून 
सामोरे जावयाचे, म्हणजे जे उघड आहे, ते गंभीर 
ठाशीवपणे सांगणे व जे गुंतागुंतीचे आहे, ते अगदी 
सोपे असल्याचा आभास तिर्माण करणे आवश्यक 
असते. भाव्यांच्या स्त्रीचित्रणात असेच काहीसे घडले 

' असावे, असे वाटते. 

नजर बांधून घेणे, नजर बांधली जाणे हा 
भाव्यांचा एक आवडता वाक्प्रचार आहे. * फुलवा 
कथेतील छत्तिसगढी नायिका फुलवा त्यांचे * डोळे 
बांधून घेते '. सौंदर्याच्या आक्रतीने भाव्यांची नजर, 
त्यांचे डोळे बांधले जातात. भाव्यांच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाची त्यांच्या कथासंभारातून उमटलेली रूपेही 
अश्लीच नजर बांधून घेणारी आहेत, ती त्यांतील 
आव्हानात्मक विचारनाट्याने, समर्थ शैलीने, 
ओजस्वी, काव्यात्म शब्दकळेने ! खुद्द भाव्यांच्या 
व्यक्‍्तिमत्त्वाचीही नजर बांधून घेणारे एक तत्त्वज्ञान 
आहे. ते हिंदुत्वाचे तत्त्वज्ञान आहे. पण हे तत्त्वज्ञान 
जीवनाची कदर करणारे तत्त्वज्ञान आहे. ज्यांना 
जीवनाची कदर आहे, त्यांना बांधलेल्या नजरेच्या 
भाठ्यांच्या कथासाहित्याचीही कदर करावीशी वाटेल, 
अखेर साहित्यालाही कोणत्यातरी जीवननिष्ठेचे 
अधिष्ठान लागतेच. त्यामुळे साहित्यनिमितीचे 
सातत्य व वैपुल्य टिकविण्यास साहाय्य लाभते. या 
सातत्याच्या व वैपुल्याच्या कुशीतच कधीमधी सुंदर 
श्रेष्ठ साहित्यकृतींची अपत्ये जन्माला येतात. 

* मुक्‍ती ', “ ध्यास ' यांसारख्या कथांतून भाव्यांनी 
हेही सिद्ध करून ठेवले आहे. 


नर्वभारते 


नोव्हेंबर १९७७ 


हिंदू प्रतिभामनाला आधुनिक काळात श्रेष्ठ 
साहित्यकृती निर्माण करता येईल काय ? 
हिंदुत्वाचा सार्थ अभिमान बाळगणारे, त्यात जीव- 
नाची कुतकृत्यता मानणारे असे प्रतिभामन कल्ला 
प्रकारे अक्षर साहित्याची उभारणी करू शकेल ? 
रामायण-महाभारताचे आदश त्या मनासमोर 
आहेतच, पण त्यानंतरच्या काळात पुलाखालून 
खूपच पाणी खळाळून गेले आहे. हिंदू समाज व 
संस्कृती कठोर व कडव्या परिवतंनक्रमात सापडन 
पुढे सरत आलेली आहेत. या सृष्टिक्रमात, 
इतिहासक्रमात तिचा इतिहास व भूगोल यांनाही 
नवीन वळणे प्राप्त झाली. हिंदू जीवनदृष्टीही बदलली 
व भल्याबुऱ्या वारशाचे ओझे वाहत ती कधी 
ओलावली तर कधी अंधुकली; कधी उजळली 
तर कधी खालावली, या सगळ्या वादळवाऱ्याचे 
शव्यािव्य चित्र हिंदू प्रतिभामनालाच उभे करता 
येणे शक्‍य आहे. साहित्य हे माणसाच्या काय किवा 
संस्कृतीच्या काय, अभिमानी आणि अपराधी 
मनांची जपणूक करते, असे म्हणतात. हिंदू संस्कतीत 
अभिमानास्पद जे आहे आणि अपराधास्पद जे 
आहे, त्यांचे विलक्षण इंद साकार करणारे महाकाव्य 
निर्माण करता येईल काय ? मायेच्या पसार्‍्यावरही 
पळ मीक अतीत जाणारे अध्यात्मप्रवण 
या भव्य “प. 
निश्‍चितपणेच जाण व र रक 
ग, 1 मा्यची जाणीव 
राखून कलात्मक ताटस्थ्याने ते रंगवृही शकेल 
भाव्यांच्या ' मुक्ति ' थे नप | 
म्‌ या कथत ही झेप आढळते. 

म्हणूनच आधुनिक हिंदू संस्कतीचे 
वै 6 संस्कृतीचे हे अतिमहान 


वाड्मयीन आव्हानही ते 
हि स्वीकारतील 
आशा वाटते. ,» अशी मला 


श्री. विश्राम रा, गद्रे 


सरकती योजना 


भारतान आथिक विकासार्थ नियोजनाचा अवलंब 
केल्यापासुन राष्ट्राच्या आथिक विकासाचे आराखडे 
नियोजन आयोगाने पंचवाषिक योजनांच्या स्वरू- 
पात तयार केले. कोणतीही योजना एका वर्षापासून 
ते सात वर्षापर्यंत अज्या विशिष्ट कालखंडासाठीच 
त॑यारी करण्यात येते. आतापर्यंत भारतीय 
नियोजन आयोगाने, एकवर्षीय योजनांचे अपवाद 
वगळता, प्रत्येक योजना पाच वर्षांच्या काल- 
खंडासाठी तयार केली. पहिली योजना १९५१-५६ 
या पाच वर्षासाठी तयार करण्यात आली. ती 
समाप्त झाल्यानंतर दुसरी योजना १९५६-६१ या 
काळासाठी बनविण्यात येऊन ती अंमलात आणली 
गेली. तिसरी पंचवाषिक योजना १९६१-६६ साठी 
करण्यात ग्रेऊन १९६६-६९ या काळासाठी तीन 
वाषिक योजना कार्यवाहीत आणल्या गेल्या. चौथी 
पंचवाषिक योजना १९६९-७४ या काल्खंडासाठी 
बनविली गेली व त्यानंतर १९७४-७९ या काळा- 
साठी पाचवी पंचवाषिक योजना राबविण्याचे 
निरिचित करण्यात आले. 

पंचवाषिक योजनांची फलिते पाहू जाता आप- 
णास असे आढळून येते की, आरंभीची काही वर्षे 
सोडल्यास १९५४-७५ पर्यंतच्या काळात या योज- 
नांतील उदिष्टे असफल झाल्याची कित्येक उदाहरणे 
आपणास देता येतील. एकीकडे अर्थव्यवस्थेत चलन 
फगवटा व;ढत असल्याचे दिसते आहे, तर दुसरीकडे 
तिला कुंठितता प्राप्त झालेली दिसत आहे. वाढत्या 
तुटीच्या अर्थकारणामुळे उपभोग्य वस्तूंची मागणी 
व त्यांच्या किमती वाढत आहेत तर गुंतवणुकीवर 
अनिष्ट परिणाम होऊन उत्पादन वाढत नसल्याचे 
आढळून येत आहे. व 

या सर्वे गोष्टींचा विचार करून जनता सरकारनं 
राष्ट्रीय विकासाची प्रचलित चौकट बदलण्याचा 


संकल्प जाहीर करून नियोजन पद्धतीत एक नवाच' 
बदल करण्याचे ठरविले. या संदर्भात भारतीय 
नियोजन आयोगाने ' रोलिंग प्लॅन ! किवा * रोल- 
ऑन प्लॅन ' म्हणजेच ' सरकती योजना हे नवे 
नियोजन-तंत्र सप्टेंबर १९७७ मध्ये वापरण्याचा 
निर्णय घेतला. या तंत्रानुसार यापुढील काळात 
भारतीय नियोजनाचे स्वरूप म्हणजे एखाद्या 
स्थिर पंचवर्षीयी कालखंडासाठी योजनेची 
आखणी करून ती अंमलात आणणे असे राहणार 
नेसुन दरवर्षी पुढील पाच वर्षांसाठी _ योजना 
तयार करावी लागणार आहे. पाचवी योजना 
३१ मार्च १९७९ रोजी संपणार होती, ती 
आता एक वर्षे अगोदर, म्हणजे ३१ मार्च १९७८ 
रोजीच समाप्त करण्यात येईल. १ एप्रिल १९७८ 
पासून पुढील पाच वर्षांकरिता एक योजना आख- 
ण्यात येईल. ती एक वर्षभर राबविली म्हणज, 
१ एप्रिल १९७९ पासुन पुढील पाच वर्षांकरिता 
पुन्हा एक योजना आखण्यात येऊन तिची अंमल- 
बजावणी सुरू होईल. अश्या रीतीने प्रतिवर्षी १ 
एप्रिळ रोजी एका नवीन पंचवाषिक योजनेस प्रोरंभ 
होईल. याचाच अर्थ असा की, प्रत्येक योजना जरी' 
पाच वर्षासाठी असली, तरी तिच्या पहिल्या वर्षा- 
तील कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल व 
ते वर्ष संपले, म्हणजे पुढील पाच वर्षांकरिता पुनश्च 
दुसरी पंचवाषिक योजना सुरू होईल. योजनेचा 
कालखंड पुर्वीसारखा एखादा विशिष्ट स्थिर पंच- 
वर्षीय कालखंड न राहता, प्रतिवर्षी एप्रिलपासूनचा 
पुढील पाच वर्षांचा अस्थिर, बदलता किंवा सरकता 
कालखंड असणार. म्हणूनच अश्या योजनेस “ सरकती 
योजना ' (रोलिंग प्लॅन) असे म्हणता येईल, 
नियोजनाचे हे नवीन तंत्र स्वीकारल्याने दरवर्षी 
एक नवी पंचवाषिक योजना आकार घेईल व॑ 


१६ 


तिच्या पहिल्या वर्षीच्या कार्यक्रमांची परिपूर्ती होत 
राहील. ३१ मार्चे १९७८ रोजी पाचवी योजना 
समाप्त केल्यानंतर, १९७८-७९ ते १९८२-८२ 
या वर्षासाठी आखलेली योजना सुरू होईल आणि 
पुढील योजना १९७९-८० ते १९८३-८४, नंतरची 
योजना १९८०-८१ ते १९८४-८५ अक्षा क्रमाने 
तयार करण्यात येतील. प्रतिवर्षी अर्थव्यवस्थेच्या 
विविध क्षेत्रांमधील विकास लक्षात घेऊन आणि 
साधनांची उपल्व्धता विचारात घेऊनच पुढील 
योजना आखली जाईल. 

“ नियोजन तंत्रात हा जो बदल करण्यात येत आहे; 
त्याचा उद्देश हा आहे को, बदलत्या परिस्थित्य- 
नुसार नियोजनात लवचिकपणा येऊन ते वास्तवाशी 
अधिकाधिक मिळतेजुळते वनावे कारण; या नवीन 
तंत्रानुसार दरवर्षी एकूण परिस्थितीचा आढावा 
घेऊन व पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीचा अंदाज 
घेऊन योजनेत आवद्यक ते फेरफार करता 
येतील. पुर्वीच्या तंत्रानुसार योजता एकदा पाच 
वर्षासाठी तयार केली को, तिच्यामध्ये फेरफार करणे 
म्हणजे काही तरी गैर करण्यासारखे असल्याचे 
मानण्यास येई: परंतु राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्थांची परिस्थिती सतत झपाट्याने वदलत अस- 
ताना, राष्ट्रीय विकासास एका स्थिर वा अचल पंच- 
वाषिक योजनेच्या चौकटीतच बांधून ठेवणे हे 
दिवसेदिवस कठीण होऊ लागल्यामुळे, नियो- 
जनाची दिशा व उद्दिष्टे परिस्थितिसापेक्ष बदलण्यास 
ब्राव मिळावा म्हणूनच हे सरकत्या योजनेचे तंत्र 
आता स्वीकारण्यात येणार आहे असे दिसते. आताही 
नियोजन आयोग पाच वर्षांसाठी साध्य कराव- 
थधाची लक्ष्ये आणि ती लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी 
वापरावयाच्या पद्धती यांचा आराखडा तयार 
करीलच. तथापि आयोगाच्या जुन्या व नंव्य़ा कार्य- 
पद्धतींमध्ये महत्त्वाचा बदल राहील. तो असा की, 
आता मात्र आथिक वास्तवाचे प्रत्येक वर्षी मूल्य- 
मापन केले जाईल. नव्या वर्षामध्ये एखादा नबीन 
आथिक धडा आत्मसात करण्यास मिळाला, तर 
तोही पुढल्या सरकत्या योजनांमध्ये समाविष्ट 
क्ररण्यात थेईल. सोप्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास, 
पूर्वी पंचवाषिक यजतांचे फलित समजावून घेण्या: 
करिता देशाला जसे पुरी पाच वर्षे थांबावे लागे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


तसे आता थांबावे लागणार नाही. ही अनुभवांची 
शिदोरी आता वर्षावर्षीला उपलब्ध होऊ शकेल. 


आतापर्यंतच्या अंमलात आणल्या गेलेल्या पंच- 
वार्षिक योजनांच्या कार्यवाहीचे स्वरूप संक्षेपतः 
असे होते : अर्थसंकल्पाच्या वेळी पंचवाषिक योज 
नेच्या वाषिक योजना तयार करणे, मध्यावधी 
प्रगतीचे मूल्यल करणे आणि पंचवर्षीय कालखंड 
समाप्त झाल्यावर त्या सबंध योजनेचे अंतिमं 
मूल्यमापन करणे, पुढील वर्षाची योजना आखतानां 
योजनाकार योजनेच्या वाटचालीचा वाषिक आढावा 
घेत असत. तथापि हा आढावा सबंध पंचवर्षीय 
योजनेच्या संदर्भात घेतला जाई. दुसर्‍या शब्दांन 
सांगावयाचे म्हणजे, पहिल्या पंचवाषिक योजनांच्या 
वावतीत मूल्यमापन प्रक्रिया ही खंडित स्वरूपाची 
होती व योजनेच्या कार्यवाहीमध्ये साचेबंदपणा 
होता. सरकत्या योजनेचा आता अवलंब केल्याने, 
नियोजन प्रक्रियेला तसेच प्रकल्प कार्यवाहीला 
लूवचिपणा देता येणे शक्‍य होईल. मूल्यमापन आणि 
नियोजन या दोन्ही गोष्टींना सतत प्रक्रियेचे स्वरुप 
देता येईल. हल्लीच्या नियोजन पद्धतीयेक्षा नव्या 
पद्धतीत अग्निमता अथवा प्रगती या अर्थाने राहील 
को, देशाला प्रतिप्रेक्ष नियोजन ( पस्पॅक्टिव्ह 
प्हॅनिंग ) आणि विकासप्रक्रियेवरील संतत नियंत्रण 
या दोहोंचा लाभ निश्‍चितपणे घेता येईल. 


याजनाकारांना योजना तयार करताना प्रतिप्रेक्ष्य 
व तात्कालिकता, खंबीरपणा .व ळवचिकता आणि 
ध्ययवाद व व्यावहारिकता यासारख्या दंद्ांचा मेळ 


घालावा लागतो. हा मेळ घालताना योजनेत जो 


ताल सांभाळणे आवदग्रक असते, त्यावरच नियो- 


जनाचे यश अवलंबून राहते. सरकत्या नियोजन- 


तत्रामुळ ग्रोजनेमधील अपेक्षांची पूतता अधिक 
परिणामकारक रीतीने होऊ शकेल असे वाटते. 

सरकत्या योजनेचे पुढीलप्रमाणे फायदे लक्षणीय 
आहेतः 


न प्रतिवर्षी अथंव्यवस्थेतील प्रमुख घटकांचो 
परिस्थिती अजमाविष्यात येऊन नंतरच पुढील 
याजना तयार केली जाईल. त्यामळे आधिक 
'कटनाच्या विदळषणातून उपलब्ध शोप 

$" उपलब्ध हो [दशन 
प्रतिवर्षी मिळू शकेल आणि नियोज: तशा 
पेयोजनातील घडलेल्या 


उड 
०१% क. 


"कखगंघडर चघजचज? 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सरकती योजना 


चुका दुरुस्त करतां येतील. अश्या प्रकारच्या 
दुरुस्त्या करण्याकरिता सवंध पंचवाषिक योजना 
संपण्याची वाट पहावी लागणार नाही, अश्या रीतीने 
अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन आणि तीवर आधारित 
असलेले नियोजन या दोन्ही प्रक्रिया सातत्याने चालू 
राहतील. केवळ पाच वर्षातून एकदाच त्यांचा 
आविष्कार होणार नाही. 

२. आतापर्यंतच्या पंचवाषिक योजनांमध्ये अर्थ- 
संकल्पीय योजनाखर्चे व वास्तव स्वरुपातील खर्च 
ग्रांमध्ये भाववाढीमुळे फार मोठी तफावत पडत 
गेल्याचे आपल्याला आकडेवारीवरून समजून येईल. 
उदा. १९७३-७४ यावर्षी अथसंकल्पीय योजनाखचं 
४, १८८ कोटी रु. होता, तर प्रत्यक्ष वा वास्तव 
स्वरुपातील खर्चाचा आकडा २,९९८ कोटी रु. 
( १९७०-७१ मधील किमतींच्या आधारे ) होता. 
१९७४-७५ व १९७६-७७ मधील हेच आकडे 
अनुक्रमे ४,८४४ कोटी रु. व २,७७० कोटी रु. 
आणि ७,८५२ कोटी रु. व ४,४५१ कोटी रु. होते. 
घाऊक किमतींचा निदेश्ांक याच काळात १९७०- 
७१ मधील १०० वरून १३९.७ (१९७३-७४), 
१७४.९ (१९७४-७५) आणि १७६.४ ( १९७६- 
७७) असा वाढत गेल्याचे दिसून येईल. या काळा- 
मध्येच सरकत्या योजनेची कार्यवाही करण्यात आली 
असती, तर अशी असंगती घडली नसती आणि 
अर्थसंकल्पीय योजनाखर्चे व वास्तविक योजनाखचे 
या दोहोंच्या रकमांमध्ये एवढी प्रचंड तफावत पडली 
नसती. सरकत्या योजना संकल्पनेचे महत्त्व उपर्युक्त 
आकडेवारीवरून पटू शकेल. 

३. स्थिर पंचवाषिक योजनांचे तंत्र वापरताना 
ग्रोजनाकार पाच पाच वर्षांच्या विवक्षित चौकटीत 
निरनिराळे कार्यक्रम समाविष्ट करीत असत; 
परंतु त्या कार्यक्रमांची टप्प्याटप्प्याने परिपूर्ती कशी 
करावयाची याचा तपश्षीलवार विचार केला जात 
नसे. उदा. दुसर्‍या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील विनि- 
योगाच्या बाबतीत एकूण लागणारे परकीय चलन 
उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे खाजगी उद्योग- 
पतीनी ते योजनाकालाच्य़ा पहिल्या दोन वर्षांतच 
बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर वापरून टाकले आणि 
उरलेल्या कालावधीसाठी परकीय चलनाची टंचाई 
निर्माण झाली. सरकत्या योजनेच्या तंत्राचा अवलंब 

न, भा. ३ 


१७ 


केल्यास कार्यक्रमाच्या टप्प्यांचा विचार दरवर्षी 
केला जाईल आणि परकीय चलन टंचाईसारखे 
जटिल प्रश्‍न उभे राहणार नाहीत. 

सरकत्या योजनातंत्राचा अवलंब करण्यामध्ये 
खालीलप्रमाणे काही धोके व अडचणी संभवतात. 

१. योजना जर प्रत्येक वर्षीच बदलावयाची 
असेल, तर ती पाच वर्षाच्या कालखंडाकरिता 
बनविली आहे, या म्हणण्यात फारसे औचित्य 
दिसत नाही. ती बनविताना साहजिकच पुढील 
एका वर्षाचाच विचार प्रामुख्याने केला जाऊन 
दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्ष गौण मानले जाण्याची शक्‍यता 
आहे. नियोजनाची उद्दिष्टे व दिशा प्रतिवर्षी 
बदलणार असतील, तर नियोजनाची निश्चित दिशा 
कोणती या विषयी वैचारिक गोंधळ उद्भवण्याची 
शक्‍यता आहे. 


२. कोठल्याही विशिष्ट वर्षात योजना कार्य- 
क्रमाची सिद्धी कितपत झाली हे ठरविणेही कठीण 
होईल, कारण ते वर्षे पाच पंचवर्षीय योजनांमध्ये 
अंतर्भूत असल्याने प्रत्येक योजनेमध्ये उद्दिष्ट व 
सिद्धी यांचे मानदंड वेगळे असू शकतील. 

३. नियोजनाची चौकट व उद्दिष्टेच जर स्थिर 
न राहता एकसारखी वदलत जाणार असतील, तर 
स्थिर उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी समाजाला जे आवाहून 
करता येते आणि त्याचा जो विशिष्ट परिणाम 
साधता येतो, ते नवीन नियोजन तंत्राच्या 
स्वीकारात शक्‍य होणार नाही. 

४. प्रतिवर्षी नवीन योजना विचारपूर्वेक तयार 
करण्यासाठी अथे व्यवस्थेतील विविध घडामोडींची 
भरपूर आकडेवारी योजनाकारांना उपलब्ध होऊन 
तीतून निष्कर्ष काढता आले पाहिजेत. ही माहिती 
तावडतोब मिळणे कठीण असते व म्हणून त्या 
माहितीवर आधारलेली योजना तयार करण्यात 
अडचणी येतील. शिवाय चालू घडामोडींच्या 
तपक्षिलावरच योजनाकारांची दृष्टी खिळून 
राहिल्यास नियोजनाच्या दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्याकडे 
त्यांचे काही प्रमाणात दुलंक्ष होण्याचा संभव आहे. 

५. आतापर्यंत प्रत्येक पंचवाषिक योजना 
बनविताता केंद्र शासन व राज्य शासने ह्यांच्यात 


एक. प्रकारचा राजकीय सौदा होत असे. प्रतिवषी 


र्ट 


जरी नियोजन आंयोगाबरोबर योजनांच्या कायंक्रमां- 
बाबत चर्चा होत असली, तरी एकदा योजना तयार 
झाली म्हणजे, पाच वर्षांपर्यंत तिच्यात महत्त्वाचे 
फेरफार करता येण्याची शक्‍यता कमी असल्यामुळे 
अशाप्रकारचा सौदा करण्याची संधी दरवर्षी 
उपलब्ध होत नसे. सरकत्या योजनातंत्रात प्रतिवर्षी 
हा सौदा करण्याचा प्रसंग उद्भवण्याची शक्‍यता 
आहे. 

सरकत्या योजनातंत्राचा शोध आता नव्यानेच 
लागला आहे असे नाही. प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांच्या 


बहुदेशीय कंपन्या आपल्या व्यवहारांबावत नेहमीच. 


सरकत्या योजना बनवीत असतात. कितीतरी 
राष्ट्रांमध्ये उत्पादन, व्यापार आणि विनियोग 
करणार्‍या या अवाढव्य कंपन्यांची आपल्या. व्यव- 
हारांविषयी माहिती संकलित करण्याची यंत्रणा 
एवढी कार्यक्षम असते को वाषिक योजना तयार 
करावयाला त्यांना केवळ १५-२० दिवसांचा अवधी 
पुरेसा होतो असे म्हणःात. त्यांच्या सरकत्या 
योजना प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी अखेर तयार 
केल्या जातात. 

पोलंड, चीन व जपान या देशांनीही सरकत्या 
योजनेचे तंत्र राष्ट्रीय नियोजनासाठी वापरले आहे. 
मात्र त्यासाठी आवश्यक ती सांख्यिकी व माहिती 
यंत्रणा त्यांनी निर्माण केली आहे. जपानमंध्ये 
संगणक यंत्रांच्या साहाय्याने आणि चीनमध्ये 
मनुष्यबळ व संगणकयंत्रे यांचा वापर करून 


“क्रांतिकार्य ही एक आध्यात्मिक साधना आहे 
सत्ता काबीज केल्यावर ही आध्यात्मिक साधना विसरतात. 
कारण अध्यात्मयोग हे क्रांतिवादाचे' अधिष्ठान आहे हे त्यांन 


नव भोरतं 


नोव्हेंबर ९९५३ 


सरकत्या योजनेसाठी आवश्यक असलेली माहिती 
व आकडेवारी संत्वर संकलित करण्यात येते. 
१९६२ मधील भारत-चीन संघर्षात भारत सर- 
कारच्या सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या 
खात्यासाठी अश्या प्रकारचे सरकत्या नियोजनाचे 
तंत्र अवलंविले होते. भारतातील योजनाकारांना 
माहिती व आकडेवारी पुरविण्यासाठी सभर्थ अजी 
यंत्रणा अद्यापि उपल्ब्ध नाही. म्हणूनच १९७४ 
मध्ये सुरू झालेल्या पाचव्या योजनेचा आराखडा 
अंतिम स्वरूपात तयार होऊन ऑक्टोबर १९७६ 
मध्ये उपल्ब्ध होईपर्यंत अडीच वर्षांचा कालावधीं 
लोटला. होता. अश्या परिस्थितीत प्रतिवर्षी एक 
पंचवाषिक योजना तयार करण्याकरिता. आवर्यक 
ती माहिती योजनाकारांना वेळेवर मिळू शकणारी 
समर्थ यंत्रणा उभारण्यास वराच कालावधी व खर्च 
लागणार आहे, र 

सरकत्या योजनेचे तंत्र हे नियोजनाचे एक 
साधन आहे. ते वापरले तरी नियोजनाचे प्रमख 
प्रश्‍न म्हणजे नियोजनाचे ध्येय व उद्दिष्टे ठरविणे, 
ते गतिशील व यशस्वी करण्यासाठी कार्यवाहीकडे 
विशेष लक्ष पुरवणे आणि आथिक घटनांचे यथार्थ 
मूल्यमापन करून योजनेमध्ये आवश्यक. त्या 
सुधारणा करणे हेच असणार यात काहीच .संशय 
नाही..त्यांना .तोंड देण्याकरिता सरकती योजना हे 
साधन अधिक प्रमाणात उपयोगी. पडपए्याची शक्‍यता 
नाकारता. येणार नाही. 


' परतु या क्रांतियुगातील क्रांतिकारक माणसे 
सत्तेच्या व संपत्तीच्या मोहिनीला वश होंतात. 
1 माहीत नाही ” ( पृ. ४९८) | 


-" वैदिक संस्कृतीचा विकास --- 
त्कतीथ लक्ष्मणक्वासत्री 'जोझ्यी 
प्राज्षषपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 
सुधारित दुसरी आवृत्ती, १९७२ 
मूल्य ३० रुपये, 


-करखगघर 0. यी 
"रढडटणा[तथदधन वता - 
७... ठर ळक 


नोव्हेंबर १९७७ नव भारत १९ 


ल्य ््् ५&८७*८८८७०८००%& द्रव्य 


(क१॥०3 : प 517'5॥'10101, 
17०707९258 - 4209/4174 
7९1८2: : 0195-215 


१११२११११११ ११%*१*२*१२*११*१*१?१*११२१*११२११११०१२११११२२१ 


एता कॉप ओापा३8या1 ७४ 
११. ह|., 3000यर्‍य! 


2094-75, एपाव१पावष्टवा', 01.७ ए15३-416005 (॥1918109111'-:9) 


: |हार्णन्यणच्ड ०: 
$(९९) & ॥॥09 $९९ €35॥ू$ 
€3€>€>€9>€3€9€9€9€9>€9€9€>€>:€9€9€9€9€>€>€>€>€>€9>€9€& 


€€3€€>€>€>€€>€€3€3€>€5€3<€><€9>€€3€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€%€> €>€3€>€3€3 


289889889889€>89€3&€89€89€9€889€989€98989€98€3€89€98/88 889 €9€9€9€9€9€>€9€3>€ 
9ह€>€ 


इसाया बर्लिन अनु - मे. पुं. रेगे 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


८) 


व्हू 

अंतरंगातील बालेकिल्ल्यात माघार 

माझ्या अंगी विवेक ( 12४४0] ) आणि 
संकल्पशक्‍ती (४५11) ) आहे; मी काही साध्यांची 
कल्पना करू शकतो आणि ती साधण्यासाठी प्रयत्न 
करण्याची मला इच्छा असते; पण ती प्राप्त करून 
घ्यायला जर मला प्रतिवंध झाला तरमी परिस्थितीचा 
स्वामी आहे असे मला वाटेनासे होते. असा प्रतिबंध 
मला निसर्गनियमांकडून होईल किंवा यदृच्छया 
घडलेल्या घटनांमुळे, माणसांच्या कृतींमुळे होईल; 
किवा मानवी संस्थांचा, अनेकदा अहेतुपूर्वक घडून 
येणारा तो परिणाम असेल. ह्या शक्‍ती माझ्या 
काबूपलीकडल्या असतील. त्यांच्याकडून चिरडला 
जाऊ नये यासाठी मला काय करता येईल? ज्या 
इच्छांचे समाधान मला करता येणार नाहो त्यांच्या- 
पासुन मी स्वतःला मुक्‍त केले पाहिजे. माझे जे 
अधिराज्य आहे त्याचा मी स्वामी असावे अशी माझी 
इच्छा असते; मण त्याच्या सरह्दी दूरवर पसरलेल्या 
आणि असुरक्षित असतात; म्हणून मी त्यांचा संकोच 
करतो, म्हणजे वाहेरच्या हल्ल्याला बळी पडतील अक्या 
जागा कमी होतील किवा उरणारच नाहीत. सुरवा- 
तीला मळा सुख पाहिजे असते, किवा सत्ता किवा 
ज्ञान पाहिजे असते किवा एखादे विशिष्ट उद्दिष्ट 
मला साध्य करायचे असते. पण ह्या गोष्टी माझ्या 
अखत्यारीतील नसतात. आपला पराभव, विफलता 
टाळावी असा नि्णंय मी घेतो आणि म्हणून जी गोष्ट 
साधणे निठचितपणे माझ्या हातात नसेल ती 
साधण्याचा प्रयत्न करावयाचा नाही असे मी ठरवितो. 
जे अप्राप्य आहे त्याची इच्छा धराय्रची नाही अश्ञीच 
वत्ती मी माझ्यात बाणवितो. माझ्या मालमत्तेचा ताश 
करण्यात येईल, मला कैद करण्यात येईल, मला 
हृदपार करण्यात येईल किवा जिव्हाळयाच्या 
माणसांना ठार करण्यात येईल, अशी धमकी एखादा 


झोटिंगशहा मला देतो. पण मला जर मालमत्तेची 
आसक्ती नसेल, मी कंदेत आहे किंवा नाही ह्याची 
मला पर्वा नसेल, इतरांविषयी मला स्वाभाविकपणे 
वाटणार्‍या प्रेमाच्या किवा आपुलकीच्या भावना जर 
मी माझ्या अंतःकरणातून गारद केल्या असतील 
तर मग आपल्या इच्छेप्रमाणे तो मला वाकवू 
शकणार नाही. कारण आता मी जो उरलेला 
असतो, त्यावर आपल्या नेहमीच्या भीती 
आणि इच्छा ह्यांचा काही पगडा असत नाही. 
मी जणू काय एका वेगळ्या युद्धनीतीला अनुसरून 
माझ्या आंतरिक बालेकिल्ल्यात माघार घेतलेली 
असते- हा आंतरिक बालेकिल्ला म्हणजे माझी 
विवेकशक्‍्ती किवा माझा आत्मा, माझा ' अतीत 
(1101116118) ) स्व असेल आणि ह्याला कोण- 
तीही आंधळी बाह्य शक्‍ती किंवा माणसाचा दुष्ट- 
पणा स्पर्श करू शकत नाही. मी माझ्या स्वतःमध्ये 
माधार घेतलेली असते आणि तिथे, आणि केवळ 
तिथेच, मी सुरक्षित असतो. उपमा द्यायची तर हे 
असे म्हणण्यासारखे असते : ' माझ्या पायाला जखम 
झाली आहे. ह्या वेदनेपासुन सुटका करून घ्यायच्या 
दोन पद्धती आहेत. एक म्हणजे ही जखम बरी 
करणे, पण ती बरी करणे फार त्रासाचे असेल 
किवा ती वरी होणे अनिश्चित असेल तर दुसरी 
१ पडत उपलब्ध आहे. माझा पाय कापुन काढून 
ह्या जखमेपासून मी माझी सुटका करून घेऊ शकेन. 
सहा पाय असल्याशिवाय ज्या गोप्टी साधता येणार 
नाहीत अश्या गोष्टींची इच्छाच धरावयाची नाही 
असे वळण मी माझ्या मनाला दिले तर माझ्या 
भवया गो भंगार नाही. ' वैराग्याचे 
1 "पार स्टोइक किवा बौद्ध यती, भिन्न 
नर्सपरवाता अनूधरणाऱ्या विवा' कोणत्याच कमळा 
मव नी क अनेक व्यक्ती ह्यांना जी आत्म- 
प्र्त होती ती ही होती. ह्या माणसानी 
स्य दाल”. 
मिव ठर 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


जगापासून पळ काढला होता. स्वत:मध्ये जाणीव- 
पूर्वक परिवतंन घडवून आणून समाज किवा जनमत 
ह्यांनी पुरस्कारलेल्या मूल्यांना भीक न घालण्याची 
शक्‍ती स्वतःमध्ये पैदा केली होती आणि अक्या 
रीतीने समाजाच्या दावणीपासून स्वतःला मुक्‍त 
केले होते; समाजाच्या सीमेवर कुठे तरी अलगपणे 
आणि स्वतंत्रपणे राहू शकत होते, त्याच्या शस्त्रांपुढे 
त्यांना मान तुकविण्याचे कारण उरले नव्हते." सर्व 
राजकीय अलिप्ततावाद, आथिक स्वयंपूर्णतावाद, 
कोणत्याही प्रकारचा स्वायत्ततावाद यांच्यामध्ये ह्या 
दृष्टिकोणाचा एक अंश तरी असतो. माझ्या 
मार्गात येणाऱ्या अडचणींचे निरसन तो मार्ग 
सोडून देऊन मी करतो; मी माझ्या धर्मपंथात, 
नियोजनाने नियंत्रित केलेल्या माझ्या अर्थव्यवस्थेत, 
इतरांपासून मुद्दाम अलग ठेवलेल्या, इतरांना 
ज्याच्यात शिरकाव करता येत नाही अश्या माझ्या 
प्रदेशात मी माघार घेतो. येथे बाहेरच्या कुणाचेही 
म्हणणे ऐकून घेण्याचे कारण नसते आणि बाहेरील 
कोणतीही शक्‍ती काही परिणाम घडवून आणू 
दकत नाही. सुरक्षिततेसाठी चालत असलेल्या 
शोधाने घेतलेले हे एक रूप आहे; पण व॑य्यक्तिक 
किंवा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी चाललेला शोध 
असेही त्याचे वर्णन करण्यात येते. 

हा सिद्धांत जेव्हा व्यक्‍तींना उद्देशून लावण्यात 
येतो तेव्हा त्याच्यात आणि कांटने जी भूमिका 
स्वीकारली होती त्या प्रकारच्या भूमिकेत फारसे 
अंतर उरत नाही. इच्छांचे निराकरण, निर्मूलन 
करण्यात स्वातंत्र्य असते असे कांट मानीत नव्हता 
हे खरे; पण त्यांना विरोध करण्यात, त्यांचे 
नियंत्रण करण्यात स्वातंत्र्य असते असे तो मानीत 
असे. मी स्वायत्त आहे म्हणून मी स्वतंत्र आहे; 
आणि ज्या प्रमाणात मी स्वायत्त असतो त्या 
प्रमाणात मी स्वतंत्र असतो. मी कायद्यांचे पालन 
करतो हे खरे पण मी स्वतःच ते माझ्या अनियंत्रित 
अद्ला स्ववर लादलेले असतात; किवा माझ्या अनि- 
ग्रन्त्रित अशा स्वमध्ये मला त्पांचा शोध लागलेला 


२१ 


असतो. स्वातंत्र्य म्हणजे आज्ञापालन; पण जो 
कायदा, पाळण्याचा आदेश आपण स्वतःच 
आपल्याला दिलेला असतो अक्या कायद्याचे पालन; 
आणि "एखाद्या माणसाने स्वतःलाच गुलाम 
बनविले आहे असे म्हणणे अर्थशून्य ठरेल. परायत्तता 
म्हणजे स्वतः बाहेरच्या कारणांवर अवलंबून असणे; 
ज्या जगाचे पूर्ण नियंत्रण मी स्वतः करू शकत 
नाही आणि ज्या प्रमाणात मी त्याचे नियंत्रण करू 
शकत नाही त्या प्रमाणात जे माझे नियंत्रण करते 
आणि मला दास वनविते अशा जगाच्या हातातले 
बाहुले असणे म्हणजे परायत्त असणे. मला जे करावे 
लागते ते ज्या प्रमाणात ज्यांच्यावर माझे नियंत्रण 
नाही अश्या शक्‍तींकडून नियमित होत नसते त्या 
प्रमाणात मी स्वतंत्र असतो. निसर्गनियमांचे नियंत्रण 
मला करता येत नाही; ह्याचा अथच असा की 
माझ्या स्वतंत्र कृतींचे स्थान ह्या आपल्या नेहमीच्या, 
दृश्य, कार्यकारणनियमांनी नियमित होणाऱया 
जगापलीकडच्या अश्या अस्तित्वा च्या पातळी- 
वर असले पाहिजे. हा एक प्राचीन आणि 
प्रसिद्ध सिद्धांत आहे आणि तो कितपत प्रमाण 
आहे ह्याची चर्चा करण्याची ही जागा नव्हे. मला 
म्हणायचे आहे ते इतकेच को ज्या इच्छांचे समाधान 
करता येत नाही त्यांना विरोध करण्यात किवा 
त्यांच्यापासून सुटका करून घेण्यात स्वातंत्र्य असते' 
ही कल्पना आणि कार्यकारणनियमांनी बद्ध असलेल्या 
जगापासुन मुक्‍त असण्यात स्वातंत्र्य असते ही 
कल्पना परस्परसंबंधित आहेत आणि नीतिदास्त्रा- 
तील अनेक सिद्धांतांभ्रमाणे राज्यक्षास्त्रातील अनेक' 
सिद्धातांमध्येही त्यांचे स्थान मध्यवर्ती असल्याचे 
आढळून येते. 

कारण स्वायत्त व्यक्‍ती असणे ही माणसांची प्रक- 
तीच असते, त्यांचे सत्त्व (७88९106) असते असे 
जर असेल- मूल्यांचे निर्माते असणे, केवळ अशा 
साध्यांचे निर्माते असणे, ज्या मूल्यांचे, साध्यांचे 
प्रामाण्य, माणसांवरील त्यांचा अधिकार, ती मूल्ये, 
साध्ये स्वीकारण्याचा संकल्प माणसानी स्वतंत्रपणे 


१०. “ शहाणा माणूस जरी गुलाम असला तरी स्वतंत्र असतो आणि त्यापासुन असे निष्पन्न होते 
की मूर्ख माणूस जरी सत्ताधील असला तरी गुलामीत असतो ” असे सेन्ट एम्ब्नोसेने म्हटले आहे. 
एपिस्टेटस किवा कांट ह्यांनीही असेच म्हटले असते. 


८ ८.2: मढी 


"्कखगघरचिघजचज, 
या "तथदधन 


२२ 


केलेला असतो ह्याच्यावंरच आधारलेला असतो, 
ह्याच्यातच सामावलेला असतो अशा मूल्यांचे व 
-साध्यांचे निर्माते असणे हे जर माणसांचे सत्त्व 
असेल तर मग माणसांना ते जणू काय स्वायत्त 
: नाहीत अद्या रीतीने वागविण्यापेक्षा अधिक वाईट 
गोष्ट कोणती असणार नाही. माणसे स्वायत्त अशा 
व्यक्‍ती नाहीत, त्या नैसगिक वस्तू आहेत, वाह्य 
कारणे कार्येकारणनियमांना अनुसरून ज्यांच्यावर 
परिणाम घडवून आणतात. बाह्य चेतक ज्यांना हवे 
तसे वळवू शकतात, शिक्षा करण्याची धमकी देऊन 
- किवा बक्षिसाची लालूच दाखवून ज्यांच्या निवडींना 
“हवे ते वळण शासनकते देऊ शकतात अक्षा त्या वस्तू 
"आहेत असे माणसांना वागविणे ह्यापेक्षा अधिक 
*अनचित असे काही असु शकणार नाही. माणसांना 
अशा रीतीने वागविणे.म्हणजे जणू काय ते आत्म- 
निर्धारित ( 801-06७९11011160 ) नसतात असे 
त्यांना वागविणे, ' कुणीही, ज्या मार्गाने मी सुखी 
व्हावे असे त्याला वाटत असेल त्याच्यातच मी माझे 
सुख मानावे अशी सकती माझ्यावर करता कामा नये. 
स्वत:कडे पितृत्वाची भूमिका घेऊन इतरांचे हित 
कह्यात आहे ह्याविषयीचे आपले मत त्यांच्यावर 
लादणे म्हणजे झोटिगश्याहीची परमावधी" असे कांटने 
'म्हटले आहे. असे म्हणण्याचे कारण असे की असे 
करणे म्हणजे माणसे स्वतंत्र व्यक्‍ती नसल्यासारखे 
त्यांना वागविणे; त्यांच्याविषयी सद्भाव बाळगणारा 
'मी एक सुधारक आहे, मी स्वतंत्रपणे स्वीकारलेल्या 
-उद्दिष्टांप्रमाणे (पण त्यांनी स्वतंत्रपणे स्वीकारलेल्या 
'उद्दिष्टांप्रमाणे नव्हे) जिला आकार द्यायचा अज्ली 
ती केवळ मानवी सामग्री आहे असे त्यांना वागविणे. 
आता सुरवातीच्या उपयुकक्‍्ततावाद्यांनी नेमक्या 
ह्याच धोरणाचा पुरस्कार केला होता. हेल्वेतियस 
' (आणि बेन्थॅम) असे मानीत की आपल्या वासनांचे 


११. “ कामगार वर्ग इतरांचे जे दमन करतो 
मारण्यापासून त्यांना सक्‍तीने काम करायला लावण्यापर्यंतचा 
घ्या, ती म्हणजे भांडवल्शाहीतील मानवी मालमसाल्याला 
मानवतेचा आकार देण्याची पद्धत आहे. हे म्हणणे विरोधा 
निकोलाय बाकुनिन ह्या बोल्शेव्हिक पुढार्‍याच्या १९२० 
ह्या वाक्यात ही वृत्ती प्रत्ययकारी रीतीने व्यक्‍त झाली आहे 


ह्या शब्दांतून. 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


गुलाम असण्याची माणसांच्या ठिकाणी जी प्रवृत्ती 


'असते तिला प्रतिकार करता कामा नये, तर तिचा 


उपयोग करून घेतला पाहिजे; त्यांच्या डोळयां- 
समोर वक्षिसे आणि शिक्षा सतत नाचवीत ठेवून 
ह्या “गुलामांना ' अधिक सुखी बनविता येते का 
पहावे अशी त्यांची इच्छा होती." हा अर्थात्‌ परा- 
यत्ततेचा उत्कर्ष ठरला असता. पण इतर माणसांना 


'कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे हवे तसे वळण द्यायचा 


प्रयत्न करणे, तुम्हाला- म्हणजे तुम्ही जे सुधारक 
त्या तुम्हाला-जी साध्ये दिसतात पण त्यांना जी 
दिसतही नसतील त्यांच्या दिझ्षेने त्यांना हाकत नेणे 
म्हणजे त्यांचे मानवी सत्त्वच नाकारण्यासारखे आहे; 
असे करणे म्हणजे स्वतःची संकल्पशक्‍ती नसलेल्या 
त्या वस्तू असल्यासारखे त्यांना वागविणे आणि 
म्हणून त्यांची अप्रतिष्ठा करणे. 'ह्यामुळेच माणसांशी 
खोटे बोलणे, त्यांना फसविणे, म्हणजे मी स्वतंत्रपणे 
संकल्पिलेल्या साध्यांची-त्यांच्या स्वत:च्या साध्यांची 
नव्हे-ती साधने असल्यासारखा त्यांचा वापर करणे. 
म्हणजे त्यांना माणसांहून कमी लेखणे ; त्यांच्या 
स्वतःच्या हितासाठी जरी त्यांचा असा वापर 
करण्यात येत असला तरी असे करणे म्हणजे त्यांची 
साध्ये माझ्या साध्यांच्या मानाने दुय्यम, कमी 
पवित्र आहेत अक्या रीतीने वागणे. एखाद्याने जे 
करावे असे स्वतः ठरविलेले नसते किवा जे करायला 
अनुमती दिलेली नसते ते करायला त्याला मी 
कोणत्या अधिकाराच्या वळावर भाग पाडू शकतो ? 
हा अधिकार मला प्राप्त होतोच कसा ? हा अधिकार 
जर्‌ मला प्राप्त होत असेल तर त्या माणसांहूनही 
अधिक उच्च असलेल्या कोणत्यातरी मूल्यापासून तो 
निष्पन्न होत असणार. पण मूल्ये ही माणसांनी 
कोन स्वतंत्रपणे स्वीकार केल्यामुळे मूल्ये बनतात 
मा स्वतंत्रपणे केलेल्या निवडींच्या आशयांनाच' 


त्याचा कोणताही प्रकार घ्या, माणसांना ठार 


1 अशा दमनाचा कोणताही प्रकार 
(11811 1180118] ) साम्यवादी 
भोसात्मक भासेल पण सत्य आहे. ” 
साली भ्रसिद्ध झालेल्या एका ग्रंथातील 
हे; विशेषतः “मानवी मालमसाल्याला? 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


केंवळं ह्यां त्यांच्या स्वरूपामुळे मूल्ये म्हणण्यात 
येते हे कांटचे म्हणणे बरोबर असेल तर व्यक्‍तींहून 
अधिक उच्न्च असे मूल्य असणारच नाही. तेव्हां 
असे करणे म्हणजे माणसांचे त्यांच्या मानाने 
दुय्यम असलेल्या अश्या कद्याच्या तरी प्रीत्यथ॑ दमन 
करण्यासांरखे होते; असे करताना माझ्या संकल्पाला 
अनुसरून त्यांना मी वाकंवींत असतो किंवा त्यांच्या- 
हून अंन्य कुणाच्या तरी इच्छेला अनुसरून ते 
वाकविले जात असतात. ही इच्छा अनेक प्रकारची 
असू शकेल. ज्या कुणाच्या इच्छेला अनुसरून ते 
वाकविले जात असतील तो आपले स्वतःचे सुख 
किवा कार्यसाफल्य किंवा सुरक्षितता किवा सोय 
साधू पहात असेल किंवा हे सारे तो त्यांच्याचसाठी 
सांधू पहात असेल. मला किंवा माझ्या समूहाला 
कांही सांधायचे असते,- अतिशय उदात्त हेतूने का 
होईना पण काहीतरी साधायचे असते- आणि 
ह्यासाठी इतर माणसांना मी साधन म्हणून वापरीत 
असतो. पण माणसे ही स्वतःच साध्ये असतात हे 
माणसांविषयीचे जे ज्ञान मलां असते त्याच्याशी 
असे वागणे विसंगत असते. माणसांमध्ये ढवळाढवळ 
करणे, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आपल्या मनासारखा 
आकार त्यांना देणे, त्यांचे विचार नियंत्रित 
करण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांचे अभिसंधान* 
(:०गावी 01108 ) करणे म्हणजे माणसांमध्ये 
त्यांना माणसे बनविणारे जे काहीतरी असते आणि 
ज्याच्यामुळे त्यांचे मूल्य अंतिम ठरते ते नाकारणे 
होय. . 

कांटला अभिप्रेत असलेल्या स्वतंत्र व्यक्तीचे 
अस्तित्व हे अतीत ( 1179118001 06111, ) असे 
अस्तित्व असते, कार्यकारणनियमांनी बांधिल्या 
गेलेल्या निसगंव्यवस्थेपलीकडले ते अस्तित्व असते. 
पण कांटचा सिद्धांत आपल्या नेहमीच्या अनुभवाच्या 


मड 


संदर्भात जर घेतला- ' स्वतंत्र व्यक्‍ती ' म्हणजे 
एऱ्ह्वीच्या जीवनात वावरणारी माणसे असा अर्थ 
घेतला तर हा सिद्धांत म्हणजे उदारमतवादी 
मानवॅतावादाचा गाभाच होय असे म्हणता येईल- 
अठराव्या शतकात ह्या मानवतावादावर कांट 
आणि रूसो ह्यांच्या मतांचा खोल प्रभाव पडला 
होता. केवळ तात्त्विक दृष्ट्या पाहिले तर हा सिद्धांत 
म्हणजे प्रॉटेस्टंट व्यकक्‍्तिवादाने धारण केलेले इह- 
वादी रूप होय- प्रॉटेस्टंट मतात ईश्वराला जें 
स्थान असते त्याची जागा ह्या सिद्धांतात ' विवेका- 
धिष्ठित जीवन '  ( 7६0191 1४७) ह्या 
संकल्पनेने घेतलेली असते आणि ईश्वराच्या संक- 
ल्पाशी एकरूप होण्याची धडपड करणार्‍या 
व्यक्‍तीच्या आत्म्याची जागा ' विवेकशील ' व्यक्‍तीने 
घेतलेली असते. ह्या विवेकशील व्यक्‍तीची धडपड 
आपले स्वतःचे नियमन विवेकाकडून आणि केवळ 
विवेकाकडून व्हावे, आपल्या अविवेकी इच्छा- 
वासनांना आकृष्ट करून आपल्याला मोह पाडील, 
विवेकाधिष्ठित जींवनमार्गाकडून विचलित करील 
अशा कह्यावरही आपण अवलंबून राहू नये ह्यासाठी 
असते. ही सारी धडपड आपण स्वायत्त असावे, 
परायत्त असू नये यासाठी असते; आपण कृती 
करावी, इतर कशाच्या कृतीचा विषय आपण असू 
नये. वासनांचा गुलाम असणे ' ही जी कल्पना 
आहे, ती जे लोक मानवी वतंनांचा ह्या पद्धतीने 
विचार करतात त्यांच्या दृष्टीने केवळ एक अलं- 
कारिक उपमा नसते. भीती किंवा प्रेम किवा 
पडलेल्या राह्टीशी जुळवून घेण्याची इच्छा ह्यांना 
जेव्हा मी टाळा देतो तेव्हा माझ्या नियंत्रणापलीकडे 
असलेल्या अश्या कशाच्या तरी झोटिंगश्याहीपासून 
मी स्वतःची मुक्‍तता करीत असतो. सोफोक्ल्सि 
असे म्हणत असे को म्हातारपणानेच आपली 


१२. कांटच्य़ा मानसशास्त्रात, त्याचप्रमाणे स्टोक आणि रस्त्रिचन मातसशास्त्रात असे गृहीत 
धरण्यात येते की अभिसंधानापासुन ( 0010110117 ) सुरक्षित राखता येईल असा एक 
घटक-- माणसाच्या अंतरंगातील एक बालेकिल्ला माणसाच्या व्यक्‍्तित्वात असतो. संमोहन, 
* मेंदूची धुलाई ', निम्नजाणिवेतुन करण्यात येणारे सूचन (501011001119) 80५४९81010 ) 
इत्यादी तंत्रे विकसित झाल्यामुळे हे पूर्वप्राप्त ( & 1110171 ) गृहीतक, प्रत्यक्ष अनुभवात काय 
आढळून येईल ह्याविषयीचे एक विधान म्हणून जर त्याच्याकडे पाहिले तर, आता कमी 


विश्‍वसनीय ठरले आहे. 


"कखगघलचिघजसन, 


03.4 


कामवासनेपासून- म्हणजे एका निष्ठूर धन्याच्या 
तामिलीतून-सुटका केली असे प्लेटोने सांगितले 
आहे. असे म्हणताना सोफोक्ल्सिने माणसांना 
येणार्‍या एका खऱ्याखुऱ्या अनुभवाचे वर्णन केलेले 
आहे. एखाद्या झोटिंगशहाच्या किवा गुलामांच्या 
मालकाच्या तावडीतून सुटल्याचा अनुभव जितका 
खराखुरा असतो तितकाच हा अनुभवही खराखुरा 
असतो. माझ्यातल्याच एका * नीच प्रवृत्तीला 
मी शरण जात आहे, मलाच ज्याचा वीट येतो 
आहे अशा हेतूचे समाधान करण्यासाठी मी काही 
करीत आहे, जे करीत असतानाच मला ज्याची 
घणा वाटते असे कृत्य मी करीत आहे आणि नंतर, 
विचार केल्यावर ते कृत्य करताना मी मी उरो 
नव्हतो, ' ' माझा माझ्यावर ताबा राहिला नव्हता 
असे ज्याच्याविषयी मी म्हणतो- ह्या स्वरूपाचा हा 
मानसिक अनुभव असतो आणि बोलण्याच्या ह्या 
पद्धतीतून तो स्वाभाविकपणे व्यक्त होतो. माझी 
चिकित्सक शक्‍ती, विवेकराक्‍ती कार्यप्रवण असताना 
मी जे करतो, जसा असतो, ती माझी क्‌त्ये आणि 
तो खराखुरा मी असे मी मानतो. माझ्या कृत्यां- 
प्रासून जे परिणाम घडून येतात त्याना महत्त्व 
नसते, कारण ते माझ्या नियंत्रणाखाली नसतात; 
फक्त माझे हेतू माझ्या नियंत्रणाखाली असतात. 
जगाला ज्याने आव्हान दिले आहे आणि इतर 
माणसांशी आणि वस्तृंशी स्वतःला जखडणाऱ्या 
शंखलांपासुन ज्याने स्वतःची सुटका करून घेतली 
आहे अश्या एकाकी विचारवंताची जीवननिष्ठा ही 
अशी असते. ह्या स्वरूपात हा सिद्धांत म्हणजे 
मुख्यतः एका प्रकारची नैतिक निष्ठा आहे, ती 
राजकीय विचारप्रणाली नाही असे एखाद्याला 
वाटेल; तथापि त्याच्यात गभित असलेली आणि 
त्याच्यापासुन निष्पन्न होणारी राजकीय 
तत्त्वे स्पष्ट आहेत. स्वातंत्र्याची * अभावात्मक ' 
संकल्पना हा उदारमतवादी व्यक्‍्तिवादाच्या परं- 


१३. पौर्वात्य साधुसंतांनी पुरस्कारलेला नैष्कर्म्यंवाद ( 
निरंकुश, एकतंत्री राजसत्तेला देण्यात आलेला प्रतिसाद 
हुकमतीत होती ते जेव्हा जेव्हा त्यांचा निर्घृणपणे वापर 
वाकवीत किवा त्यांची उपेक्षा, मानहानी करीत तेव्हा तेव्हा 
येत असे, असे मानायला काहीसा आधार आहे. 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


परेचा जितका दृढमूल घटक आहे तितकाच हा 
सिद्धांतही आहे. जेव्हा हे वाह्मजग अतिशय वैराण 
निघृण किवा अन्यायी असल्यासारखे दिसू लागते 
तेव्हा आपल्या खऱ्याखुऱ्या आत्म्याच्या आंतरिक 
वालेकिल्ल्यात ज्याने आश्रय घेतला आहे असा 
विवेकी प्रज्ञावंत ( 19.110110] 8986 ) हा व्यक्‍्ति- 
वादी आदश उदयाला येतो ह्या गोष्टीकडे लक्ष 
वेधण्यासारखे आहे. स्सोने असे म्हटले आहे की 
* स्वतःला जे साधते तेच करायची ज्याना इच्छा 
असते आणि स्वतःला जे करायचे असते ते जो 
करतो तोच खऱ्याखुऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असतो. सुख 
म्हणा स्वत:चे ( कोणत्या तरी अर्थाने ) स्वातंत्र्य 
म्हणा साधू पहाणार्‍या माणसाला जेव्हा ते साधण्या- 
साठी कृती करण्याचे खूपच मार्ग रुद्ध असल्याचे 
दिसुन येते आणि म्हणून आपल्याला फारसे काही 
करता येत नाही असे आढळून येते तेव्हा अजया 
परिस्थितीत स्वतःच्या अंतरंगामध्ये माघार घेण्याचा 
मोहू दुदेम्य ठरणे स्वाभाविक असते. ग्रीसच्या 
इतिहासात असे घडले असणे शक्‍य आहे; कारण 
मॅसिडोनियाची मध्यवर्ती एकतंत्री राजवट येण्या- 
पुर्वी ग्रीसमध्ये स्वतंत्र, लोकशाही नगरराज्यांचे जे 
पतन झाले त्याचा आणि स्टोइकपंथाने स्वीकार- 
लेल्या नैतिक आदर्शाचा काही परस्परसंबंध असला 
पाहिजे. रोमच्या इतिहासातही, रोमन प्रजासत्ताक 
संपुष्टात आल्यानंतर, ह्याच स्वरूपाच्या का!रणां- 
मुळे असेच घडून आले." जर्मनीतही सतराव्या 
शतकात ह्याच आदर्शाचा उदग्र झाला. हा कालखंड 
म्हणजे तीस वर्षांच्या युद्धानंतरचा जेव्हा जर्मन 
राज्यांची राष्ट्रीय अवनती शिगेला पोचली होती 
तो कालखंड, तेव्हा सार्वजनिक जीवनाचे स्वरूपच 
असे होते को त्याच्यामुळे मानवी जीवनाच्या प्रति- 
प्ठेची काही चाड ज्यांना होती त्यांना बाह्य जीवना- 
तुन परागंदा होऊन स्वतःच्या अंतरात्म्यात आसरा 
घेणे भाग पडले होते. आणि मानवी इतिहासात ही 


५1७६1] ) हासुद्धा त्याच प्रकारे 
होता आणि देह॒दंडाची साधने ज्यांच्या 
करून माणसांना आपल्या मनासारखे 
हा ही वृत्ती विशेबेकरून उफाळून 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


गोष्ट पहिल्यांदाच घडली असेही नाही आणि परत 
घडली नाही किवा घडणार नाही असेही नाही. जे 
मला लाभू शकत नाही त्याची इच्छा न धरायला 
भी मला शिकविले पाहिजे, एखादी इच्छा मी 
निपटून काढली किंवा तिचे यशस्वीपणे दमन केळे 
तर ते त्या इच्छेचे समाधान केल्यासारखेच असते 
असे शिकविणारा सिद्धांत म्हणजे कोल्ह्याच्या आंबट 
द्राक्षांनी धारण केलेले एक उदात्त रूप आहे 
ह्याविषयी माझ्या मनात संदेह नाही. जे मला मिळेल 
अशी निश्चिती नाही ते मला खरोखर पाहिजे 
असणारच नाही. 

ह्यावरून ' अंभावात्मक स्वातंत्र्याची आपल्याला 
जे करायचे असते ते करण्याची शक्‍ती अशी व्याख्या 
करून का चालणार नाही ते स्पष्ट होते. ही 
व्याख्या म्हणजे मिलने स्वीकारलेली व्याख्या. मला 
जे करायचे असते त्यातले मला काहीच करता येत 
नाही किवा फारच थोडे करता येते असे जर मला 
आढळून आले तर मला फक्त माझ्या इच्छांचा 
संकोच करावा लागेल किवा त्या विझवून टाकाव्या 
लागतील-मग मी आपोआप स्वतंत्र होतो. एखाद्या 
झोटिंगशहाने सतत चालविलेल्या मतप्रचाराच्या 
साहाय्याने आपल्या प्रजाजनांना स्वतःच्या मूळच्या 
इच्छा विसरायला लावले आणि आपण स्वतः त्यांच्या 
साठी निर्माण केलेला जीवनमागे त्याला कवटाळा- 
यला लावले- आणि हे तो अतिशय सूक्ष्मपणे, त्यांच्या 
घ्यानातही येणार नाही अशा रीतीने करू शकेल- 
तर मिलच्या व्याख्येप्रमाणे त्याने त्याचे विमोचन केले, 
त्यांचे स्वातंत्र्य त्याने त्यांना बहाल केले असे होईल. 
आपण स्वतंत्र आहो असे त्यांना वाटायला त्याने 
लावले असे नक्कीच म्हणता येईल- पण आपण 
स्वतंत्र आहो असे हे वाटणे म्हणजे एपिक्टेंटसला 
आपण आपल्या धेन्याहून स्वतंत्र आहो असे जे 
वाटत असे, ( किंवा खऱ्याखुऱ्या सद्गुणी माणसाच्या 
ईचत्ताला कुणी त्याचा श्ारीरिक छळ करीत असल्या- 
मळे असह्य यातना होत असल्या तरी ह्या 
अवस्थेतही प्रसन्नता वाटत असते असे जे म्हणण्यात 

क अराबहल नमी 


> 


येते ) त्या जातीचे वाटणे आहे. पण प्रत्यक्षात त्या 
झोटिंगशहाने राजकीय स्वातंत्र्याच्या पूर्णपणे विरोधी 
असलेली अवस्था निर्माण केलेली असते. 
विरागी वृत्तीने केलेल्या आत्मदमनातून नैतिक 
सचोटी किवा प्रसन्न, शांत मनोवृत्ती आणि 
आध्यात्मिक बळ प्राप्त होणे शक्‍य आहे; पण ह्या 
आत्मदमनाला स्वातंत्र्याचा विस्तार कसे म्हणता 
येईल हे समजणे कठीण आहे. समजा माझ्या घरांत 
माघार घेऊन आणि सवे खिडक्यादारे वंद करून मी 
शत्रूपासून माझा वचाव केला तर त्याने मला पकडले 
असते तर मी जितका स्वतंत्र असतो त्यापेक्षा अधिक 
स्वतंत्र असेन; पण मी त्याचा पराभव केला असता 
किंवा त्याला पकडले असते तर मी जितका स्वतंत्र 


'असतो तितका मी आता असतो का ? आणि समजा 


माघार घेता घेता मी अतिशय संकुचित जागेत मला 
कोंडून घेतले तर मी घुसमटेन व मरून जाईन. 
ज्याच्या ज्याच्यामुळे मला इजा होणे शक्‍य आहे ते 
सर्वे नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेची ताकिक परिणती 
आत्महत्त्येत होते. जोपर्यंत मी नैसगिक जगात जगत 
आहे तोपर्यंत मी कधीच पूर्णपणे सुरक्षित अस्‌ 
शकणार नाही. ह्या अर्थाने मृत्यूच आपले परिपूर्ण 
विमोचन घडवून आणू शकतो; ( शोपेनहॉरने हे 
जाणले होते. ) 

ज्या जगात मी वावरतो त्याच्यात माझ्या 
इच्छांना अनेक अडथळे होत असतात असे मला 
आढळून येते. पण आपल्या इच्छांचे दमन करणे 
हाच काही ह्या अडथळ्यांवर मात करण्याचा मागे 
नाही असेही स्वातंत्र्याच्या ' अभावात्मक ? संकल्प- 
नेचा स्वीकार करणार्‍यांना सुचवावेसे वाटेल; हे 
अडथळे दूर करूनही ही गोष्ट साधता येईल; 
मानवेतर वस्तूंकडून जे अडथळे होतात त्यांना 
भौतिक कृती करून दूर सारता येईल; माणसांकडून 
जेव्हा प्रतिकार होतो तेव्हा बळाचा वापर करून 
किवा त्यांचे मन वळवून ही गोष्ट साधता येईल; 
उदा. जेव्हा एखाद्या माणसाला मला त्याच्या गाडीत 
जागा द्यायला मी गळ घालतो किवा ज्या देशाकडून 


१४. जमन समाधानवादाच्या ( पृणा७811 ) ह्या कालखंडात फ्रान्समध्ये ज्यांनी व्यक्‍तीच्या किवा 


राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि त्यासाठी जे लढले त्यांनी ही वृत्ती धारण केली 
नाही ही लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. फ़ान्सवर फ्रान्सच्या राजाची अबाधित. सत्ता होती 


त 1 भाब डड 


२६ 


माझ्या देशाच्या हिताला धोका निर्माण झालेला 
असतो तो देश जेव्हा मी पादाक्रांत करतो तेव्हा 
मी असे करीत असतो. अशी कृत्ये अन्याय्य 
असतील, ती हिंसक, क्रूर, इतरांना गुलाम बनवि- 
णारी असतील पण ती केल्याने कर्त्याला आपल्या 
स्वतःच्या स्वातंत्र्यात भर टाकता येत असते, ती 
केल्याने त्याच्या स्वातंत्र्यात भर पडली ही गोष्ट 
अगदी शब्दशः खरी असते हे अमान्य करता येणार 
नाही. इतिहासाचा एक विरोधाभास असाकी ह्या 
मार्गाचाच अतिशय दृढपणे अवलंब करणारी 
काही मंडळीच हे सत्य नाकारतात; ह्या मार्गाचा 
अवलंब करून स्वतःसाठी सत्ता आणि कृतिस्वातंत्र्य 
हस्तगत करीत असतानाच स्वातंत्र्याच्या ' अभावा- 
त्मक * संकल्पनेचा अव्हेर करून त्याच्या ' भावात्मक? 
संकल्पनेचा ते स्वीकार करीत असतात. आज 
जगाच्या अर्ध्या भागावर ह्या मताचे अधिराज्य 
आहे; ह्या मताचा तत्त्वमीमांसक (.॥168- 
७४४०७] ) पाया काय आहे ते आपल्याला 
पाहायचे आहे. 
र्ड 
आत्मसिद्धी 

आपल्याला असे. सांगण्यात. येते की स्वातंत्र्य 
प्रापत करून घेण्याची खरी रीत एकंच आहे. 
आपल्या चिकित्सक बुद्धीचा वापर करून, आपल्या 
अनुभवात अनिवार्य असे काय. आहे आणि केवळ 
यदृच्छेने अस्तित्वात असलेले. असे काय आहें हे 
समजून घेतल्यांनेच.आपल्याला स्वातंत्र्य लाभू शंकते. 
एखादा शाळेतील विद्यार्थी घेतला तर .गंणितातील 


होती. नेमके ह्यामुळेच ही गोष्ट. घडून 
लढ्यापासुन परावृत्त होऊन, लढ्यापलीकडे 
आणि आत्मतृप्त प्रज्ञावंताची. भूमिका धारण 
काय तो प्राप्त परिस्थितीतुन .मार्ग. उरला होता. 


नवभारत. 


डे .असुळेल्या, एकं, शांत, प्रसन्न स्वर्गा 
ग करून ; त्याचे निविकारतेने 


नोव्हेंबर १९७७ 


अगदी साधी .सत्ये सोडली. तर- &तरु.. सिद्धांत 
त्याच्या बुद्धीचे. व्यापार सुरळीतपणे. होण्यात येणारे 
काही अडथळे म्हणूनच. त्याच्या पुढे उभे ठाकलेले 
असतात; तें त्याला. सत्य म्हणून स्वीकारावे 


'हागतात पण ते अनिवार्यपणे सत्य. म्हणून का 


स्वीकारले पाहिजेत ते त्याला समजत नसते, दुसऱ्या 
कुणीतरी ते सत्य आहेत असे त्याला अधिक्रृतपणे 


.सांगितलेळे असते पण त्याच्या मनाला ते पारदर्शक 


नसतात, ते त्याच्या दृष्टीने परकेच राहतात आणि 
आपल्या विचार-व्यवस्थेत त्याला ते यांत्रिकपणे 
सामावून घ्यावे लागतात. पण गणितातील चिल्है, 
म्रमाणक ( 810108 ), ह्या चिन्हांपासुल सूत्र 
रचण्याचे आणि एका सूत्राने दुसर्‍या सुत्रात्त 
परिवर्तन करण्याचे नियम ह्यांचे जेव्हा त्याला 
आकलन होते, ज्या तकशास्त्राज्ना अनुसरून गणिताचे 
सिद्धांत निष्पन्न करण्यात येतात त्याचे जेव्हा त्यांला 
आकलन होते,-आपल्या ताकिक बुद्धीच्या प्रक्रियांचे 
नियमन करणार्‍या निथमांना अनुसरूनच हे सिद्धांत 
निष्पन्न होतात असे जेव्हा त्याला दिसून येते आणि 
म्हणून हे सिद्धांत असेच .. असले पाहिजेत ते. वेगळे 
असुच शकणार नाहीत हे जेव्हा त्याला समजते तेव्हा 
हे सिद्धांत आपल्यावर कुणीतरी बाहेरून लादलेले 
आणि आपली इच्छा असो नसो. त्यांचा स्वीकार 
आपल्याला करावाच , ल॒गेल असे आहेत असे त्याळा 
वाटेनासे होते; आपल्य] स्वत:च्या ताकिक बद्धीच्या 
स्वाभाविक व्यापारांना अनुसरून आपणच ' स्वेच्छेने, 
मुक्तपणे त्यांचा सत्य, म्हणून ,स्वींकार, करत्तो गी असे 
त्याला दिसुंन.. येते. गणितज्ञाच्या . दृष्टीने - ह्या 


ब्िगार व्यक्तींच्या आवावयात' 
येणार नाही. का ?. ह्यामळे 
रगात. आसरा . घेणे 
दर्शन घेणे. एवढाच 


अशी..वस्तुरि 


शतकात आणि त्यानंतरही बराच काळ इंग्लंडच्या बाबतीतही ही 2 स: ऐकोणिसानय] 


“आजही अमेरिकेच्या बाबतीत. ती खरी..आहे 
५>क्रिवा कित्येक तत्त्ववे्ते “मानंतात /त्याप्रमांणे” 
आपणच बनंविलेळे आहेंतं-किंवा वंनवू शेकलो' असंत असे दशुन: 


ही गोष्ट खरी. होती आणि 
नियम हे.-मानेवनिरमित->अंसंल्यशमूळे, हे नियम 
येते! १ 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


'सिंद्धांतांची सिद्धी म्हणजे त्याच्या स्वाभाविक 
'ताकिक बुद्धीच्या मोंकळेपणे होणांर्‍्या  व्यापारांचे 
'एक फळ असते. संगीतज्ञ जेव्हा एखाद्या संगींत- 
'कृतीचा आकृतिवंध आत्मसात्‌ करतो, ती संगीतक्ृती 
-रचणाऱयाला तिच्यातून जे साधायचे असतें तिच्याशी 
'ऐकंरूप होतो तेव्हा ती वाजवून दाखविताना आपण 
'कोणंत्यांतरी' बाहेरून लादलेल्प्रा कायद्यांचे पालन 
करींत आहोत, आपल्यावर कांही सकती होत आहे; 
'आपल्या स्वातंत्र्याला बांध घालण्यात आला आहे 
'असे त्याला वाटतं नसते; त्या संगीतकृतीला वादने 
'करणे त्यांच्या दृष्टीने त्याचा मुक्तपणे, अंनिरुद्धपणे 
केलेला: व्यापार असतो. बैल जंसा नांगराला 
जुंपलेली असंती किवा कारखान्यातील कामगोर 
यंत्राला जुंपलेला ' असतो तसा वांदक संगीतर्‌ 
रचनेला जुंपलेला नसंतो. ती संगीतरचना त्याने 
-आरत्मसात्‌ केलेली असतेः ती समजून घेतल्याने तो 
तिच्याशी एकरूप झालेला असतो. "ह्यांमुळे त्याच्या 
मुक्‍त व्यापाराला होणारा अडथळा हे तिचे स्वरूप 
पालटून त्या मुक्‍त व्यापारातील एक. घटक हे 
स्वरूप तिला प्राप्त होते. संगीताच्या किंवा गणिताच्या 
बावतीत जी गोष्ट खरी असते तीच आपल्या 
मुक्‍त आत्मविकासात . येणाऱया इतर सर्व अडथर्‌ 
ळ्यांच्य़ा बाबतीत, परकेपणे आपल्यापुढे ठाकून 
आपल्या मुक्‍त आत्मविकासाला रुद्ध करू पाहणार्‍या 
अडचणींच्या बाबतीत तत्त्वत: खरी असंते. स्पिनोझा- 
पासून हेगेलच्या अगंदो अलिकिंडंच्या अनुयाथांनी 
स्वीकारलेल्या प्रबुद्ध ( ७ ट्टा812त ) विवेक- 
वीदाने प्रॅस्कारिलेला हा कार्यक्रम होय. ( अर्थात्‌ 
हेगेलच्या कित्येक अनुयायांना आपण त्याचे अनुयायी 
आहोत हे माहीत नसते. ) ज्याचे आकलन तुम्हाला 
झालेले असते, ज्याची अनिवार्यता तुम्हाला समजून 
आलेली असते, विवेकशक्तीच्या तत्त्वांना अनुसरूनच 
तै अनिवार्य कसे आहे हे तुम्हाला समजलेले असते. 
ते जसे आहे त्याहून वेगळे असावे अशी इच्छा, 


तुम्ही जोपर्यंत विवेकनिष्ठ आहात तोपर्यंत, तुम्हाला 
बॉळगंताचे येत. नाही. कारणे विदवव्यापाराचे 


नियमन. करणारी जीं अनिवोर्य तत्त्वे आहेत ती 
एकदा गृहीत धरली की मग जे जसे असलेच 
पाहिजे, अनिवार्यंतेने असले पाहिजे त्याहून ते वेगळे 
असावे अज्ञी इच्छा बाळगणे म्हणजे एक अज्ञानी 


२७ 


'तरी असणे किंवा अविवेकी तरी असणे होय. 
आपले विकार, पूर्वग्रह, भीती, मनोगंड ह्या 
अज्ञानातून उद्‌भवतात आणि अनेक मिथ्यकथांची 
(7४718 ), भ्रमांची रूपे धारणे करतात. ह्या 
मिथ्यकथा कोणताही विधिनिषेध नसलेल्या भोंदू 
नेत्यांच्या तल्लख कल्पनाशक्‍तीतून उद्‌भवलेल्या 
असतील आणि आंपली फसवणूक करून स्वतःची 
तुंबडी भरण्यासाठी ते त्या वापरीत असतील; 
किवा काही मानेसिक किवा सामाजिक कारणे 
त्यांच्या मुळाशी असतील. ते कसेही असले तरी 
व्यक्‍तीने अश्या मिथ्यकथांच्या पगड्याखाली असणे 
आणि. त्यांची हुकुमत तिच्यावर चालत असणे हा 
एंक परायत्ततेचा प्रेकार असतो; काहीं बाह्य 
कारणांच्या वरपगड्यामुळे तिच्या जीवनाला एक 
विशिष्ट दिश्या लाभत असते. अठरांव्या शतकांतील 
वैज्ञानिक नियंतिवादी असे. मानीत. निसंगंविज्ञानांचा 
अभ्यास केला आणि निसर्गविज्ञानांच्या नमुन्यावर 
समाजविज्ञानांची निमिती केली की ह्या मानसिक 
आणि सांमाजिक कारणांचे व्यापार अगदी स्वच्छ, 
पारदर्शक होतील आणि त्या योगे ह्या विवेका- 
धिष्ठित जगाच्या व्यवंहारात आपल्याला ' कोणं- 
कोणत्या भूमिका पार पाडल्या पाहिजेत ह्यांची 
ओळख त्यांना पटेल; मानवी इच्छांना प्रतिकार 
करणारे, त्यांना विफल ठरविणारे असे हे जग आहे 
असे जे आपल्याला वाटते ते केवळ त्याच्या स्वरूपाचे 
नीट आकलन न झाल्यामुळे वाटत असते हे त्यांच्या 
ध्यानी येईल. ज्ञान आपले विमोचन करते ते 
आपल्या अवास्तव, अविवेकी इच्छा आणि भीती 
ह्यांचे निराकरण करून करते ही एपिक्‍युरसन्ञे 
दिलेली शिकवण जुनीच आहे. " 
समाजजीवनाचे हे जे अंगोदरचे, यांत्रिक 
: मॉडेल ' होते त्याच्या जागी हेडर, हेंगेल आंणिं 
मासे यांनी प्राणिजीवनाच्या नमुन्यावर आधारं- 
लेल्या ' मॉडेलां'ची स्थापना केली; पण ह्या जगाचे 
स्वरूप समजून घेतल्यानेच आपण मुक्‍त होतो, हें 
स्वरूप समजून घेणे म्हणजे मुक्‍त होणे असे, 
आपल्या विरोधकांप्रमाणेच, तेही मानीत. त्यांचा 
ह्या विरोधकांशी जो मतभेद होता तो केवळ 
मानवी प्रकृतीमध्ये, ज्या गुणविशेषांमुळे माणसे, 
माणसे बनतात त्यांच्यांत, बदल आणि वाढ ह्यांना 


शर्ट 


> 


असलेल्या महत्त्वपूणे स्थानावर ते जो भर देत 
त्याच्यामुळे. होता. गणित किवा भोतिकी 
1101198108) ह्यांच्या नमुन्यावर जीवनाचे आकलन 
होणे शक्‍य नाही. ह्यासाठी इतिहासाचे सुद्धा आक- 
लन झाले पाहिजे. म्हणजे व्यक्ती आणि समूह 
ह्यांच्यात परस्परात किवा ते आणि निसर्ग ह्यांच्या 
दरम्यान चालणार्‍या क्रिया-प्रतिक्रिया ज्या विव- 
क्षित नियमांना अनुसरून चालतात त्यांचेही 
आकलन झाले पाहिजे. आणि हे नियम ह्या विचार- 
वंतांच्या मते सातत्यपूर्णतने होणाऱ्या वाढीचे नियम 
असतात; मग ही वाढ दृंद्रात्मक (0181]6017081) 
झगड्यातुन होत असो किंवा अन्य प्रकारे होत 
असो. ही गोष्ट जर आपण नीट ध्यानात घेतली 
नाही तर आपण, त्यांच्या मते, एका विशिष्ट 
तकेदोषाला बळी पडतो. हा तकेदोष म्हणजे 
मानवी प्रकृती स्थितिझील असते, तिचे गुणविशेष 
सर्वत्र आणि सदैव सारखेच असतात, त्याच अपरि- 
वर्तनीय नियमांना अनुसरून तिचे व्यवहार चालतात, 
.( मग हे नियम देवाने घाळून दिलेले असोत किवा 
भौतिक असोत) असे मानणे. ह्या सिद्धांतापासून 
निष्पक्न होणारा उपसिद्धांत असा की विवेकी 
माणसांच्या मूलभूत गरजा सर्वत्र आणि सदेव 
त्याच आणि अपरिवर्तनशीळ असल्यामुळे आणि 
म्हणून त्यांचे समाधान करणार्‍या गोष्टीही सवंत्र 
आणि सदैव त्याच आणि अपरिव्तनशीळ असल्या- 
मुळे एखाद्या प्रज्ञावंत राज्यधुरिणाला, लोकांना 
योग्य ते शिक्षण देऊन आणि योग्य ते कायदे रचून, 
सुसंवादी अशा समाजाची कधीही निर्मिती करता 
येईल. हा उपसिद्धांतही अर्थात्‌ भ्रामक आहे. 
हेगेळ्चे मत असे होते की आपल्या समकालीनांना 
(आणि अर्थात्‌ आपल्या पुर्वसुरींना) मानवी 
संस्थांच्या स्वरूपाचे ययाथे आकलन झाले नव्हते 
आणि ह्याचे कारण असे होते की ज्या नियमांना 
अनुसरून ह्या संस्था निर्माण होतात आणि बदल 
पावतात, आणि मानवी प्रकृतीत आणि व्यवहारात 
परिवर्तन घडून येते ते नियम त्यांना समजलेले 
नव्हते. पण हे नियम तर विवेकाधिष्ठित असतात 


१६. त्यांच्याविषयी चूक सिद्धांत रचतातच 
करतात. 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


आणि म्हणून आपल्या विवेकशक्‍्तीला आकलनीय 
असतात. मासं आणि त्याचे अनुयायी ह्यांची 
भूमिका अशी होती को माणसांच्या मार्गात ज्या 
अडचणी आडव्या येतात त्या केवळ निसगंशक्तींनी 
निर्माण केलेल्या नसतात किवा त्यांच्या स्वभाव- 
दोषातून उद्‌भवलेल्या नसतात; याहीपेक्षा त्यांनी 
स्वतःच निर्माण केलेल्या सामाजिक संस्थांच्या 
व्यवहारातून त्या निर्माण होत असतात. सुरवातीला 
ह्या संस्या त्यांनी स्वत:च काही उद्दिष्टांसाठी 
निर्माण केलेल्या असतात- अर्थात्‌ त्या नेहमीच 
जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या असतात असे नव्हे- 
पण नंतर माणसे त्याच्या व्यवहारांच्या पद्धतक्षीर- 
पणे विपरीत अर्थ लावू लागतात* आणि त्या 
आपल्या निर्मात्यांच्या प्रगतीतील अडचणी बनतात, 
मानवी संस्थांच्या कार्याचे असे विपरीत दक्षंन होणे 
अपरिहार्य का असते, विशेषतः माणसांनीच निर्मि- 
लेल्या सामाजिक रचना जणू काय स्वतंत्र शक्‍ती 
आहेत, निसर्ग नियमांप्रमाणे त्यांचेरी परिणाम जण 
काय अटळ असतात असा भ्रम निर्माण होणे 
अपरिहार्य का असते ह्याचा उलगडा करण्यासाठी 
माक्संने काही सामाजिक आणि आथिक उपपत्तीही 
रचल्या. अशा वस्तुत: बाह्य, वस्तुनिष्ठ नसलेल्या 
पण बाह्य, वस्तुनिष्ठ म्हणून मानण्यात येणाऱ्या 
शक्‍तींची उदाहरणे म्हणून त्याने मागणी आणि 
पुरवठा ह्यांचा नियम, किवा मालमत्तेच्या संस्थेचे 
नियम किवा समाजाच्या श्रीमंत आणि गरीब मालक 
आणि कामगार ह्यांच्यात, जणू काय हे माणसांचे 
अपरिवतंनीय असे प्रकारभेद असल्याप्रमाणे, 
होणार्‍या चिरंतन विभागणीचे नियम ह्याचा निर्देश 
केला. ह्या 'भ्रांतीची आपल्या मनावर असणारी 
मोहिनी नष्ट होईपर्यंत, म्हणजे हे नियम आणि ह्या 
सस्या माणसांच्या मनांनी आणि हातांनी घडविण्यात 
आलेल्या आहेत, त्यांच्या काळी त्यांची ऐतिहासिक 
आवश्यकता होती पण नंतर त्या अनिवार्य, वस्तु- 
निष्ठ अशा स्वतंत्र शक्‍ती आहेत असा भ्रम निर्माण 
झाला ही गोष्ट समजू शकतील अशा सामाजिक 
अवस्थेला पोचलेली पुरेशी माणसे निर्माण होईपर्यंत 


पण त्याहीपेक्षा त्यांच्या संबंधात चुकीचे व्यवहार 


स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना 


जुने जग तष्ट करणे आणि त्याच्या जागी अधिक 
उदार आणि विमोचक सामाजिक रचनेची स्थापना 
करणे शक्‍य नव्हते. 


ज्या झोटिंगांचे आपण गुलाम असतो- म्हणजे 
संस्था किवा समजुती किंवा मनोगंड- त्यांचे 
निराकरण त्यांचे विश्‍लेषण करून आणि त्यांचे 
स्वरूप समजून घेऊनच करता येते. आपण स्वतःच 
निर्माण केलेल्या- अर्थात्‌ अजाणता निर्माण 
केलेल्या- दुष्ट शक्‍तींच्या बंदिखान्यात आपण 
अडकलेले असतो आणि त्यांची जाणीव करून 
घेऊन आणि योग्य ती कृती करूनच त्यांचे शमन 
करता येते; आणि माक्‍संच्या म्हणण्याप्रमाणे हे 
आकलन आणि उचित कृती यांच्यात अभेद असतो; 
अनुरूप कृती हेच आकलन असते. माझ्या संकल्पांना 
अनुसरून मी जेव्हा माझ्या जीवनाची योजना 
आखीत असतो तेव्हा आणि तेव्हाच मी स्वतंत्र 
असतो; अशी थोजना आखणे म्हणजे काही 
नियम स्वीकारणे; मीच स्वतः जाणीवपुर्वक माझ्या- 
वर नियम लादला असेल तर तो मला दडपीत 
नाही किवा मला गुलाम बनवीत नाही; किवा 
नियम मी निर्माण केलेला असो किवा इतरांनी 
निर्माण केलेला असो, जर तो विवेकाधिष्ठित असेल, 
म्हणजे विश्वाच्या अनिवार्य स्वरूपापासून निष्पन्न 
होत असेल आणि त्याचे हे स्वरूप समजून घेऊन तो 
मी स्वतंत्रपणे स्वीकारला असेल तरीही तो मला 
दडपीत नाही किवा गुलाम बनवीत नाही. वस्तू 
जश्या असतात तशाच त्या असणे अनिवार्य कसे आहे 
हे समजून घेतले की त्या आहेत तशाच असाव्यात 
एवढीच इच्छा उरू शकते. आपल्यापुढे अधिक शक्‍यता 
मोकळ्या करून आणि त्यांच्यामधून आपल्याला 
निवड करायला अवसर देऊन ज्ञान आपले विमोचन 
करीत नाही. तर जे अशक्य आहे ते साधण्याचा 
प्रयत्न केल्याने येणार्‍या वैफल्यापासुन आपला बचाव 
करून ज्ञान आपल्याला मुक्‍त करते. जे नियम अनि- 
वार्य आहेत ते आहेत त्याहून वेगळे असावेत अशी 
इच्छा धरणे म्हणजे अविवेकाला बळी पडणे-जे जसे 
असणे अटळ आहे तसे ते असू नये असे ह्या इच्छेचे 
स्वरूप राहील. आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन 
नियम .अनिवार्यंतेने जसे आहेत त्याहून ते वेगळे 


२९ 


आहेत असे मानणे हे बुद्धिभ्रंशाचे लक्षण होय. 
विवेकवाद ज्या तत्त्वमीमांसेवर आधारलेला आहे 
त्याचा गाभा हा असा आहे. त्याच्यात स्वातंत्र्याची 
जी संकल्पना अंतर्भूत आहे ती “* अभावात्मक ! 
संकल्पना नव्हे- ( आद्शे स्थितीत ) ज्याच्यात 
काही अडथळे नाहीत, ज्याच्यात मला अडविणारे 
काही नाही अश्या मोकळ्या क्षेत्राची ही संकल्पना 
नव्हे; स्वातंत्र्य म्हृणजे ' स्वयंदेशन ' ( 890-- 
कां!००1०॥ ), स्वयंनियंत्रणग अशी ही संकल्पना 
आहे. जे माझ्या स्वतःशी संबंधित आहे त्याचे 
माझ्या स्वतःच्या संकल्पाला अनुसरूत जे करायचे 
ते मी करू शकतो. मी एक विवेकशील व्यक्‍ती 
आहे; जे अनिवार्य आहे असे मी स्वतःशीच सिद्ध 
करू शकतो, जे विवेकाधिष्ठित समाजात म्हणजे 
विवेकी व्यक्‍तींना जी उद्दिष्टे साध्य करावीशी 
वाटतील त्यांना अभिमुख करून त्या दिशेने ज्या 
समाजाचे संचलन विवेकी व्यक्ती करीत आहेत 
अशा समाजात-जे जसे असलेच पाहिजे, वेगळे असू 
शकणार नाही असे मला दिसून येते ते माझ्या 
मार्गातात झटकून टाकण्याची इच्छा, मी विवेकी 
असलो. तर, मी धरू शकणारच नाही. ज्याप्रमाणे 
तकंद्यास्त्राने, गणिताचे, भौतिकीचे, कलेचे नियम, 
जे, जे मी समजून घेतले आहे त्याला आधारभूत 
असलेली तत्त्वे मी जशी आत्मसात करतो, तसेच 
माझ्या प्रकृतीत सामावून घेतो आणि म्हणून ही 
विवेकशील उद्दिष्टे साधावी असाच संकल्प मी 
करतो. असे केले असता माझी इच्छा कधी खंडित 
होऊ शकणार नाही; कारण ह्या उद्दिष्टांहून वेगळी 
उद्दिष्टे मी. कधी स्वीकारणारच नाही. 


स्वातंत्र्य म्हणजे विवेकाद्वारे होणारे विमोचन हा 
स्वातंत्र्याची भावरूप संकल्पना मांडणारा सिद्धांत 
असा आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या अनेक, 
परस्परांपासून अतिशय भिन्न आणि परस्परविरोधी 
सामाजिक विचारप्रणाली म्हणजे ह्या सिद्धांताने 
धारण केलेली विविध रूपे आहेत असे आढळून 
येईल; ' आजच्या अनेक राष्ट्रवादी, साम्यवादी, 
अधिकारवादी (8ए111071911911) आणि सर्व- 
कषसत्तावादी (1018110811911) विचारप्रणालींचा 


३0 


गाभा ह्या सिद्धांताने धारण केलेल्या ह्या रूपांनी 
घडविलेला आहे. उत्क्रांती पावत जाताना हा 
सिद्धांत आपल्या_ सुरवातीच्या विवेकवादी. उगम- 
स्थानापासून. अनेकदा खूप दुर गेळेलाही. असेल 
-तथापि - लोकझ्ाही. - राज्यांत. किवा. .हुकूमशाही 
-सज्यांत आज जगात अनेक- ठिकाणी ज्या स्वातं- 


र %८ये८0%-0%ण०%)26-%>-%2% १०५०५१०७०२ 
क यच प्रसिद्द झाला. __ 
ज्ञानेश्वरीचा विशेष अर्थ सांगणारा बृहत्‌ ग्रंथ 


साथ श्री ज्ञानेश्वरी 


संपादक व अनुवादक _. . ह बक त 

का शां. गोडबोले | ल्य 

_ _ किंमत ६० रुपये (पेष्ट खर्च ३] रुपये) 
पृष्ठे डबल: क्राऊन सुमारे एक हजार 


"ममत 


-! - पुर्ण कापडी बांधणी 
- उत्कृष्ट कागद - 


हीर ८२9८२6७८१७१०४८ पक्क 


नवभारत 


कश्पना मुद्रणालयाची मोहरेदार छपाई 


'श्रीज्ञानेश्‍वरीच्या पुमारे दह्या हजार ओव्यांपँकी 
ओव्यांचा अर्थ स्वतंत्रपणे ळावळा आहे. ज्ञाने 


-अनेकजणांनी तो मान्यही केला आहे 


श्रीविद्या प्रकाठान 
शनिवार पेठ, अष्टभुजा मागे पुण ४११०३० 


नोव्हेंबर १९७७ 


त्र्याची चर्चा होते आणि ज्यांच्यासाठी लढे उत्ारले 
जातात ते हे (भावरूप) स्वातंत्र्य होय.” ह्या 
संकल्पनेच्या ऐतिहासिक उत्क्रांतीचा आराखंडो 
रेखण्याचा प्रयत्न न करता तिने जी वेगवेगळी रूपे 
धारण केली आहेत त्यांच्यावर काही भाष्य मी 
करणार आहे. 


;ं 
; 


सहा हञजार/&//_ 
रवरी अभ्यासकांपैकी 


र. गों. लागू 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध* 


( लेखांक चोथा ) 


विज्ञानाचे व्यावहारिक उपयोजन हे जरी विज्ञान- 
ब्िकासाचे चिरंतन उत्पत्तिस्थान व त्याच्या प्रमाण- 
पूर्णतेचे आश्‍वासन असले, तरी तंत्रक्षेत्रात घडणार्‍या 
सुधारणांहून व नवशोधांहून विज्ञानविकास ही 
कितीतरी अधिक अथंपुर्ण संकल्पना आहे. विज्ञानाची 
सैद्धांतिक बांधणी ही उपयोजनाइतकीच विज्ञान- 
प्रासादाची अत्यावश्‍यक बाजू आहे. विज्ञानाच्या 
व्यावहारिक यशसंपादनाचे एकसुत्रीकरण करून 
त्याला अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध वैचारिक अधिष्ठान 
प्राप्त करून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य विज्ञानातील 
उपपत्ती व सिद्धांतकोश करीत असतात. पूर्वी व 
तसेच आजही विज्ञानाचा इतिहास बहुधा अद्या एका 
अनाकलनीय पद्धतीने लिहिला गेला आहे व जात 
आहे की, विज्ञानाची वाटचाल म्हणजे जणू काही 
अंतिम सत्याचा एक आदर्श आलेखच आहे अश्लीच 
कुणाचीही समजूत व्हावी. विज्ञानाशी संबंधित 
असलेले सर्व सामाजिक आशय व पाथिव घटक 
संपूर्णतः नजरेआड केल्यानंतरच अशा प्रकारचा 
(विचित्र) इतिहास लिहिणे शक्‍य होते. यामुळे सर्व 
विज्ञानं म्हणजे केवळ मानवी प्रतिभा व. अंत:स्फूर्ती 
यांची एक अखंड आविष्कारमालिका असा अर्थशून्य 
व वेडगळ ग्रह मात्र उत्पन्न होतो 

अर्थात, विज्ञानाच्या सामाजिक व भौतिक घट- 
कांचा विचार करताना त्याच्या संद्धांतिक जडण- 


अनुवाद. 
१. खरे तर 


घडणीकडे दुलेक्ष करणे तितकेच मूर्खपणाचे ठरेल. 
वैज्ञानिक उपपत्तींना एकूण .विज्ञानविकांसात एक 
अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लांगली 
आहे व अलिकडील काळात तर ही भूमिका जास्तच 
सुनिरिचित स्वरूपाची झाली आहे, किंबहुना, विज्ञाने- 
तिहासातील अनेक कालखंड जर बारकाईने 
तपासले तर असे दिसुन येईल की, एखादी उपपत्ती 
सिद्ध होते की तिचे खंडन होऊन ती नाशाबीत ठरते, 
यावर अनेक वेळा विज्ञानाची पुढील दिशा 
अवलंबून राहिली आहे. उदाहरणार्थ, एकोणिसाव्या 
शतकाच्या सरत्या काळात जीवशास्त्रातील डाविनचा 
उत्क्रांतिवाद विद्न्मान्य झाला आणि त्या शास्त्राला 
एक निश्चितात्मक दिद्या प्राप्त झाली' त्याच- 
प्रमाणे सतराव्या. शतकात अँरिस्टॉटलचे भौतिकी- 
मधील सिद्धांत चुकीचे ठरले आणि यांत्रिकी 
( 110011911108 ) या विज्ञानशाखेला प्रमुख दिशा 
व चालना मिळाली. ( १६-१७ व्या शतकांत 
गॅलीलिओ नावाच्या शास्त्रज्ञाचे दुबिणीतून आकाशा- 
तील ग्रहांचे निरीक्षण केले आणि थोड्याच अवधीत 
त्याला अरिस्टॉटलच्या “ त्या झांतोदात्त महांभूता- 
बहृल्च्या कल्पना किती विपरीत आहेत' यांचा 
प्रत्यक्ष पुरावाच संग्रहित करता आला, उदाहरणार्थ, 
चंद्र हा परिपूर्ण गोलाकृती नसून त्यावर डोंगर, 
दर्‍या व समुद्र आहेत, चंद्राप्रमाणे शक्रालाही कला' 


७ प्रा. जे. डी. बर्नाल यांच्या 80168110९0 11 ]याड0'7 ' ४०]. 1 मधील कांही भागाचा 


र, प्राणिसृष्टिविषयीचा भक्कम पुरावा .हस्तगत झाल्यानंतर व त्याचप्रमाणं सृष्टीत 


औढळणांरे नानाविध. पशु-पक्षी एकमेकांपासून कशा प्रकारे निर्माण झाले असावेत हे विशद करणारी 


किमानपक्षी.सत्याभासी. किंवा संभाव्य 
व्रिषयेक धर्मकल्पनांना आव्हान देणे शक्‍य झाले 


भांडण्यांचे क्रांतिकारक कार्य चालैस.डाविन या महान शार 


व्य यंत्रणेची कल्पना पुढे आल्यानंतरच मनुष्याच्या मनावरील एत॒द्‌- 
ले, ही कल्पना “ निसर्गीकृत निवड * या तत्त्वरूपाने जगापुढे 


त्रज्ञाने केले. 


२२ 


आहेत, शनी तर तीन भागात विभागला गेला आहे 
व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गुरुभोवतीही तीन किंवा 
चार चंद्र फिरत आहेत, हे सर्व त्याला पहिल्या 
काही रात्रींच्या निरीक्षणांतूनच उमगून आले १: 
परंतु अशाप्रकारे जरी विज्ञानाला सैद्धांतिक वाजूक- 
डून अनेक वेळा निश्‍चित अशी दिद्या प्राप्त झाली 
असली, तरी या सिद्धातकोश्ञाला समाजनिरपेक्ष, 
आदर्श स्थान देण्यामध्येही एक धोका आहे, तो 
येथे लक्षात घेतला पाहिजे. 


यांत्रिकी काय किवा दुसरे एखादे स्वायत्त, 
मर्यादित विज्ञानक्षेत्र काय, अक्या प्रकारचे सर्व 
विषय मुळात जरी अनेक वर्षातून चालत आलेल्या 
व्यवहारकौशल्यातून जन्म पावले असले, तरी 
जसजसा या विषयाचा विकास होत जातो तसतसे 
ते व्यवहारापासून दूर जाण्यास प्रवृत्त होऊ लागतात. 
याचवरोबर त्यांची उपयोगिताही हळूहळू कमी 
होण्याच्या मार्गी लागते व एक प्रकारे स्वतःची 
निश्चित दिश्या व प्रयोजन गमावून वसण्याकडे 
त्यांचा कल होतो. पुर्वीच्या काळी बहुतेककरून ही 
क्षेत्रे अभ्यासजड विहत्ताप्रचुरतेमध्ये गुंतून, साचून 
राहिली याचेही कारण त्यांचा व्यावहारिक जगाशी 
संबंध सुटला होता हेच आहे. याचे एक उदाहरण 
म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या सुमाराचे न्यूटन- 
प्रणीत यांत्रिकीचे देता येईल. यासंबंधी थोडेसे 
विस्ताराने विवेचन करणे योग्य होईल. 


राजकीय क्षेत्राप्रमाणे विज्ञानाच्या दृष्टीनेही 
इ. स. १७६० ते १८३० हा सत्तर वर्षांचा 
कालावधी निर्णायक ठरला. विज्ञानक्षेत्राने महत्त्व- 
पूर्ण स्थान संपादन करण्याच्या बाबतीत या काळाची 
तुलना सतराव्या शतकाशी सहज होऊ शकेल. 
याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे विज्ञानाच्या व्यावहारिक 
उपयोजनातून उद्‌भवणाऱ्या परिणामांकडे पाहिले, 
तर हा काळ सतराव्या शतकाच्या मानाने कितीतरी 
पुढे गेळेला आपल्याला दिसेल. याच काळात 
ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, तर फ्रान्स 
व अमेरिका या देशांत राजकीय क्रांत्या झाल्या. 
विशेष करून या काळातील इ. स, १७०० ते 
१८०० ही तीस वर्षे जागतिक इतिहासाला 
जबरदस्त कलाटणी देणारी ठरली. या. काळी 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


नेव्याने उद्‌भूत झालेल्या भांडवलवादी उत्पादक 
कारखानदारीच्या चौकटीत पहिल्या प्रथमच 
यंत्रसामर्थ्याचे नवीन आविष्कार व्यवहारात अंवतीर्ण 
झाले. एकदा या पायर्‍या ओलांडल्यावर 
एकोणिसाव्या शतकात विज्ञान व उद्योगधंदे यांचा 
जो अवाढव्य विस्तार झाला तो टाळणे कुणालाही 
शक्‍य नव्हते. थाआधी सतराव्या शतकातच, ग्रीकां- 
पासून चाळत आलेले जुने प्रश्‍न नव्या गणितशास्त्रीय 
व प्रयोगशास्त्रीय पद्धतींनी सोडविणे . शक्‍य झाले 
होते. अठराव्या शतकातील शास्त्रज्ञ तर, ग्रीकांच्या 
काळी कधी कुणाच्या कल्पनेतही आले नाहीत असे 
भन या नव्या पद्धतींनी सोडविण्यात यश मिळवू 
लागले होते. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, अठराव्या 
शतकात विज्ञान व उत्पादन-यंत्रणा यांचे घनिष्ठ 
एकात्मीकरण घडविण्यात त्या वेळचे शास्त्रज्ञ यशस्वी 
झाले. यानंतर, शक्‍ति-अभियांत्रिकी, रसायनशास्त्र 
व विदयुतशास्त्र यांच्यामाफेत विज्ञान हे सवे उद्योग- 
धंद्यांना अनिवार्य होणार होते; परंतु इतके सर्व 
झाले, तरी विज्ञान अजूनही बहुतांशी त्याच्या जुन्या- 
उराण्या स्वरूपातच वावरत होते. सत्ताधारी वर्गांनी 
स्वत:च्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी निर्माण 
केलेल्या श्रद्धाचोकटीचा एक भाग व एका विशिष्ट 
वर्गाची खास मक्तेदारी असेच विज्ञानाचे गोपनीय, 
गूढ स्वरूप राहिठे होते. विवक्षित विचारप्रणालीच्या 
संरचनेचा एक भाग म्हणून सर्वजण विज्ञानाकडे 
1 उऐेठराव्या शतकाच्या 
अखेरीपर्यंत विज्ञानाने उद्योगधंद्यांना काहीच अंशदान 

् : परंतु एकोणिसाव्या शतकाच्या 
उददयकाळी मात्र, स्वत:चा ज्ञानात्मक स्वभावधर्म 
ने सोडता, मानवजातीच्या समृद्धीसाठी राबणाऱ्या 
उत्पादन-यंत्रणेतील एक प्रमुख व अटळ घटक म्हणून 
विज्ञान आपले वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान भूषविणार होते. 
या प्रक्रियेचा जन्म होण्यासाठी औद्योगिक क्रांती व 


भांडवल्शाही यांनी जरी सहाय्य केले असले, तरी 
भांडवल्शाही निमित गे 


आपणास दिसून ये 
अखेरीस विद्युतघ 
शास्त्राचा व्य़ावहा 


टाचा शोध लागल्यामुळे विद्युत्‌ 
रिक जगाशी पुन्हा नव्याने संबंध 


या 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध 


आला' आणि था शास्त्राचा कायाकल्प झाला. 
यांत्रिकी व विद्युतूशास्त्राचे पुनरुज्जीवन. त्यांचा 
व्यवहारक्षेत्राशी संपक आल्यामुळे होऊ शकले हे 
महत्त्वाचे आहे. 


विज्ञानातील नियम व उपपत्ती, प्रयोगांनी 
प्रस्थापित केलेल्या घटना व परिणाम यांपासून 
तकसंगत व वुद्धिनिष्ठ पद्धतीने निर्माण झालेल्या 
असतात असा एक संकेतानुसारी, प्रचलित दृष्टिकोन 
आपणास सर्वंत्र आढळतो. परंतु अश्या तर्‍हेच्या 
मर्यादेचा जर कुणी काटेकोरपणे आग्रह धरला 
असता, तर विज्ञान कधी अस्तित्वात येऊ शकले 
असते की नाही यांबद्दलच सार्थपणे संदेह व्यक्‍त 
करता येतो. विज्ञानातील नियम, गृहीतकृत्ये व 
उपपत्ती ज्या वस्तुनिष्ठ घटनांची उकल करण्याचा. 
दावा करतात त्या घटनांहून, खूपच विस्तृत तथ्यां- 
शावर आधारित असतात. प्रत्येक काळी, त्या त्या 
काळातील बौद्धिक वातावरणात प्रचलित असलेल्या 
अवैज्ञानिक भागामुळे प्रत्येक शास्त्रज्ञ, एक व्यक्‍ती 
म्हणून अवश्यपणे अवच्छेदित किवा सीमित झालेला 
असतो आणि या वातावरणाचा बराचसा अंश त्या 
वेळच्या वैज्ञानिक उपपत्तींमध्ये गृहीतकृत्यांमध्ये अप- 
रिहार्यपणे प्रतिबिवित झालेला असतो. परिणामतः , 
निसर्गातील व तंत्रक्षेत्रातील घटनापरिणामांचा 
(॥॥6101)019.) अर्थ, निरनिराळ्या सामाजिक, 
राजकीय, किवा धामिक संकल्पना व आशय यांनु- 
सार लावला गेला असे दिसून येते. उदाहरणार्थ, 
व्यटनची जडत्वीय वस्तुमानाची ( 1007781 
10988 ) उपपत्ती त्या काळी प्रचलित असलेल्या व 
ब्रद्धिसंमत झालेल्या धर्मविषयक भाष्यातून निर्माण 
झाली. तसेंच प्राणिजातींच्या उत्तरजीवित्वासाठी 
वित्र प्रतिपादिलेले निसर्गीकृत निवडीचे तत्त्व 


त्या वेळी प्रचलित असलेल्या खुल्या स्पर्धेच्या 
ल्पनेतून उगम पावले. 


नैसगिक न्यायपूर्णतेच्य़ा संकल्पनेत रग 
विचारांचे हे प्रचलित रचनाबंध काही वेळेस 
जरी खऱ्याखर्‍या म्हणजे प्रत्यक्ष पडताळून पाहता 
येतील अन्ना विज्ञानविकासाला कारणीभूत व 
शकत असले, तरी तेवढ्याच वेळा, विशेषतः । 
त्यांना सर्वेमान्यता मिळते तेव्हा, ते नवेनवे वैज्ञानिक 
शोध लागण्यामधील अडसर होतात) वज्ञानशुंखला 


त.भा. ५ 


ड्डे 


ठरतात. विज्ञानात नवीन शोध लागण्यामध्ये खरी 
अडचण असते ती त्यासाठी आवश्‍यक असणारी 
निरीक्षणे जमविण्याची नव्हे, तर त्या निरीक्षणांचा 
अर्थ लावण्यासाठी पारंपारिक कल्पनाप्रवाहापासुन 
मुक्‍त होण्याची असते. फार पुर्वी जेव्हा कोपर- 
निकसने पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे सिद्ध केळे आणि 
हा्वेने रक्‍ताभिसरणाला विज्ञानात मान्यता प्राप्त 
करून दिली तेव्हापासुन तो थेट आईन्स्टाईनने सर्व- 
व्यापी ईथर - कपोलकल्पित आहे हे सिद्ध करून 
या कल्पनेची विज्ञानातून हकालपट्टी करण्यापर्यंत 
व॑ प्लांकने प्रारणरूपी ऊर्जेचा पुंजवादी सिद्धांत 
( 0ऐ१8॥ए॥ न४०01088 ) आधारतत्त्व 
म्हणून मांडण्यापर्यंत खरा संघर्ष प्रामुख्याने 
चालला होता तो निसर्गाच्या रहस्यांचा अधिका- 
धिक खोल्वर शिरून मर्मंभेद करण्यासाठी नव्हे, 
तर प्रस्थापित कल्पना, त्य़ा त्यांच्या त्यांच्या काळात 
विज्ञानविकासाला सहाय्यभूत ठरल्या असूनही, 
उलथून टाकण्यासाठी चालला होता असे आपणास 
दिसुन येईल. तरीसुद्धा, परंपरेने अखंड चालत 
आलेल्या किवा कामचलाऊ अशा एखाद्या विदव- 
विषयक प्रतिकृुतीशिवाय ( 1010061] ) विज्ञानाची 
प्रगति होत नाही, हेही खरे आहे. ही प्रतिकृती 
काही प्रमाणात पडताळाक्षम असते, परंतु काही 
प्रमाणात ती वास्तवाचा आधार नसलेली, शुद्ध 
काल्पनिक स्वरूपाचीही ( 11४1109] ) असते व 
तेवढ्या प्रमाणात, प्रचीतीचे किवा प्रत्यंतराचे सवं 
प्रयत्त एकतर मूलत: उपलब्ध तरी नसतात किवा 
तसे जर असले तर ते दिश्याभूल करणारे, फसगत 
करणारे तरी ठरतात. याचबरोबर हेही ध्यानात 
घेतले पाहिजे की, विज्ञान आणि समाज यांतील 
घटकांच्या संयोगजुळणीतून निर्माण झालेली ही 
परंपण (आणि नेहमी ती तज्ञीच असणार ) 
वेळोवेळी सातत्याने व बर्‍याच वेळा बंड पुकारून 


लढा उभारूनच मोडावी लागते, आणि भौतिक 
जगातील व समाजक्षेत्रातील नवनवीन अनुभवांच्या 
प्रकाशांत तिची पुनरुंचना करावी लागते. परंपरेचे 
अखंडत्व व त्याचबरोबर तिची नित्य पुनर्बाधणी 
य़ा दोन्ही गोष्टींचे आकलन, विज्ञानाचे चेतन्यशञालीः 


: स्वरूप समजण्यासाठी आवड्यक्र आहे. 


३४ 


आज - भापण अशा. प्रकारच्या खळवळीच्या 
कालखंडातून जात आहो. जगातील औद्योगिक 
दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांच्या अर्थसंघटनेत विज्ञान 
वाढत्या प्रमाणावर सहभागी होत आहे हे 
आपल्याला सहज दिसुन येते. याच्याच जोडीने 
निसर्गातील घटनापरिणामांचे ज्ञान या राष्ट्रांत 
अधिकाधिक सखोल व व्यापक होत आहे हेही 
आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येते. यांतील अणुरचना 
व सजीव प्राण्यांच्या शरीरातील रासायनिक प्रक्रिया 
ही दोन संशोधनक्षेत्रे ठळकपणे नजरेत भरणारी 
आहेत. अर्थेसंघटनेतील विज्ञानाचा वाढता सहभाग 
व नैसर्गिक घटनांचे अधिकाधिक सखोल होत 
जाणारे विज्ञान या दोन गोष्टी केवळ योगायोगाने 
या राष्ट्रात एकत्र आलेल्या नाहीत. या मूलभूत 
साहचर्यामुळे विज्ञानाच्या सैद्धांतिक विचारकोझ्यावर 
व उपपत्तींवर विलक्षण ताण पडला व त्यांतूनच 
सापेक्षतावाद व पृंजयामिकी ( (ऐप या 
1॥८०11811108 ) यांसारख्या सर्वस्वी नाविन्यपूर्ण 
व क्रांतिकारी उपपत्तींची एकापाठोपाठ एक' 
द्रुतमालिका निर्माण झाली. ल 


याच सुमारास आणि बर्‍याच अंशी याच कारणां- 
मुळे, अत्यंत द्रुतगतीने, राजकीय व आथिक क्षेत्रातही 
महत्त्वाची स्थित्यंतरे घडली. याची सुरुवात 
सोविएत रशियात झाली व जगातील अन्य भागांवर 
आजही त्यांचा प्रसार होत आहे. विज्ञान व 
समाज यांमध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात असणार्‍या संबंधा- 
बद्दलचा एक पूर्णतः नवा दृष्टिकोन या स्थित्यंत- 
रातून निर्माण झाला आहे. याचा सखोल प्रभाव 
अपरिहार्यपणे वैज्ञानिक उपपत्तीवर झाल्याशिवाय 
राहिला नाही. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाच्या आधारे 
याचे काटेकोर विश्लेषण अधिकाधिक प्रमाणात 
सध्या चालू आहे. विज्ञानांतर्गत व विज्ञानबाह्य अश्रा 
या दोन्ही प्रकारच्या प्रभावांच्या एकत्रित परिणामा- 
मुळे, विज्ञानाचा सैद्धांतिक पाया आजमितीस जेवढा 


२. हेच चार रंग म्हणजे पिवळा, पांढरा, हाल, 


वैद्यकशास्त्रातील “ द्रववादा'त अंतभूत आहेत. एम्पिडे 
होता. विश्‍वाची उत्पत्ती पृथ्वी, जल, वायू व अग्नी 
काळी र्ढ होता; 
मूलद्रव्ये, सर्व. विश्‍वाप्रमाणे, प्रत्येक मनुष्यात व 


नवभारत 


या चार मूल्ड्रव्यांतुन झाली 
। > दू र्ष 
परतु त्याने या मूलद्रव्यांचा वरीलप्रमाणे चढता निश्‍चित 


सवे. ; 


नोव्हेंबर १९७७ 


संदेहास्पद झाला आहे तेवढा पूर्वी कधीही झोला 


नव्हता. 

परंतु खुद्द विज्ञानातच एक सैद्धांतिक प्रेवृत्तिभेद 
( ७०3०एशा5ए ) दिसून येतो. या वादाचे 
सर्वसाधारण स्वरूप तसे नवीन नाही. विज्ञानाचा 
इतिहास अभ्यासीत असता हे अधिकाधिक लक्षात 
येते की, विज्ञानाच्या थेट उदयापासूनच दोन प्रमुख 
व परस्परविरोधी प्रवृत्तींचा कधी अप्रकटपणे तर 
कधी प्रत्यक्ष क्रियाशील स्वरूपात सतत संघर्ष 
चालू आहे. यातील एक प्रवृत्ती औपचारिक व 
आदर्शवादी स्वरूपाची, तर दुसरी व्यावहारिक व 
जडवादी स्वरूपाची आहे. ग्रीक तत्त्वज्ञानात हा 
संघर्षे अतिशय प्रकर्षाने संगर्षाने दिसतो. परंतु 
त्याही आधीपासुन, म्हणजे वर्गीय समाजरचना 
अस्तित्वात आल्यापासुनच तो सुरू झाला असला 
पाहिजे. कारण, या संघर्षातील दोन्ही पक्षांचे 
सर्वसाधारण सामाजिक आप्तभाव' कोणत्या स्वरू- 
पाचे आहेत, याबद्दल शंका निर्माण होण्यास केव्हाच 
जागा नव्हती', " 


[यातील आदर्शवादी पक्ष प्रस्थापित धर्माचा, 
खानदानवर्गाचा व 


आहे. या युवणमानवांच्या, अभि- 
र . 
हाकी, 7 व काळा एम्पिडोक्ल्स या ग्रीक तत्त्ववेत्त्याच्या 
क्ल्स ज्याप्रमाणे तत्त्वज्ञ होता 


क्रम 
सजीवांतही वसत असली 


बिज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध 


“रक्षंकांच्या छत्राखाली रिपव्लिकची कायम स्वरूपात 
व सुरळीतपणे प्रस्थापना होण्यासाठी लोकशाही 
विचारासारखी काही किल्मिषे नाहिशी केली की 
सर्वे झाले अशी प्लेटोची धारणा आहे. तसेच, या 
व्यवस्थेचे परिपूर्ण स्वरूप कनिष्ठ श्रेणीतील (बहु- 
जन) समाजाला एकाएकी सहज प्रतीत होणार 
नाही, म्हणून त्यांच्यासाठी भोवतालच्या पाथिव 
जगाचे मिथ्यापण व परिणामतः त्यातील दुरिताची, 
अमंगलाची वास्तवश्ून्यता सिद्ध करणे आवश्यक 
आहे, असेही त्याचे प्रतिपादन आहे. . (प्राप्त आयु- 
ष्यात आपण सर्वजण एखाद्या गुहेत कंद झाल्या- 
सारखे असुन, सभोवताली दिसणारे पाथिव विश्व 
त्या गुहेच्या भितींवर पडलेलो ' पूर्णत्वा'ची केवळ 
एक लुकलुकती सावली आहे या समजुतीतून 


शद 


मात्र निर्माण झाला ). या काल्पनिक विश्‍वात 
कोणताही बदल, परिवतेन अमंगल आहे; आददांत्व 
हितपूर्णत्व, सत्य व सौंदर्य शाश्‍वत स्वरूपाचे व 
प्रश्‍नातीत ( आंव्हानातीत ) आहे आणि ही मूल्ये 
ज्या अर्थी पृथ्वीतलावर साक्षात स्वरूपात इंद्रियगम्य 
किवा मनोगम्य नाहीत त्या अर्थी त्यांचा शोध 
परिपूर्ण स्वर्गातच घेतला पाहिजे, अश्ली त्याची 
शिकवण आहे. या दृष्टिकोनाचा विज्ञानविकासावर 
व विज्षेषतः खगोलशास्त्र व भौतिकी या विज्ञान- 
शाखांवर प्रगाढ परिणाम झाला.' आइचर्यांची बाब 
म्हणजे, विज्ञानाविषयी विचार करताना या 
आदशंवादी दृष्टिकोनाचा आधार घ्यावा ही प्रवृत्ती, 
थोड्या अधिक परिष्कृत व सुविकसित स्वरूपात 
आजही आपणास दिसुन येते ( उदाहरणार्थ, नव- 


£ आदर्श ' चा एक तऱ्हेवाईक, अकल्पनीय पसारा प्रत्यक्षाथेवादाचे ( 1ए७०७०४11ए181) ) समर्थक 


सिद्धांत होता. विश्‍वाधारी अश्या या चार मूलद्रव्यांची संगती एम्पिडोक्लसने शरीरातील कृष्णपित्त 
( पृथ्वी ), कफ (जल ), वायू ( पित्त) व रक्‍त (अग्नी) या चार द्रवांशी लावली, भारतातील 
मूळच्या जातींचेही हेच चार वणं होते : ब्राह्मण ( क्र्षि-मुनी ), क्षत्रिय (योद्धे), वैश्य (कृषि व उद्योग 
करणारे) आणि शूद्र (वाळीत टाकलेले). प्लेटोने कल्पिलेली वर्गरचना शाश्‍वत स्वरूपाची म्हणून मांडली 
गेली होती आणि त्याच्या समथंना्थ, “ खुद्द परमेश्‍वरच या चार प्रकारची माणसे जन्माला घालतो ' अश्या 
एका. कल्पनेच्या वावडीचा किंवा एका ' उदात्त अन्‌ता!'चा प्रसार करण्यात आला होता. हे वर्ग सामान्यतः 
आनुवंशिक होते, परंतु सत्ताधारी ब्रिटिशांच्या राजनीतीप्रमाणे खालच्या वर्गातील काही पात्र व समर्थ 
ठरणाऱ्या लोकांना. जर वरच्या वर्गात येण्याची तत्त्वतः मुभा दिली, तर असंतोष नाहीसा होऊन उच्च- 
वर्गीयांचे- राज्य निरंतर चाल. राहील हे समजण्याइतका मात्र प्लेटो निश्चितच धूत होता. 

---- _ :३. प्लेटोने खगोलशास्त्राला गणिताची जोड दिली; परंतु हे खगोल्शास्त्र थोडेसे विचित्रच होते. 
यात; भाकाद्यातील तारे प्रत्यक्ष कसे आहेत यापेक्षा त्यांचे स्वरूप कसे असावयास हवे याचाच विचार 
होता. आकाडस्थ- वस्तू . विशेषतः सूर्य, चंद्र व ग्रह्‌ या देवी, ईश्वरी सत्ता आहेत असा एक फार प्राचीन व 
सर्वेप्रिय समज त्या काळी रूढ होता.. त्यामुळेच हे सर्व दुसरे तिसरे काही नसुन आकाशातून फिरणारे 
आगीचे गोलक आहेत हा आयोनियन . तत्त्ववेत्त्यांचा दावा त्या वेळच्या जुनाट विचारसरणीच्या दृष्टीने 
पाखंडीपणाचा, अतएव संतापजनक होता. प्लेटोने ही परिस्थिती सावरली खरी, पण ती विज्ञानाला 
विघातक होईल अशी भयंकर किमत मोजून, त्याने गणित व ईश्‍वरशास्त्र ( ॥॥120]02४ ) यांचा संकर 
केला आणि सर्व उपलब्ध पुरावा बाजूला सारून असे ठामपणे सांगितले को, सवे ग्रह आपल्या परिपूर्ण, 
वर्वळाकार गतीतील शाइवत नियमितपणा सतत सर्वाच्या प्रत्ययाला आणून देऊन आपले दैवी स्वरूप सिद्ध 
करतात; व कधीच बदल होऊ न शकणार्‍या स्थेयंपुणे गतीतुन या गोलकांच्या अश्राव्य स्वरमेळाची 
अलौलिक जुळणी होते. अशा प्रकारे, आकाशातील तारे, ग्रह यांच्या गतीत कोणताही बदल कल्पिण्याच्या 
नसत्या विचाराचीही हकालपट्टी करण्यात आली. मानवी व्यवहारक्षेत्रासंबंधीही अशीच आदशंपूणे परिस्थिती 
असावी अशी प्लेटोची मनोमन इच्छा होती. शाइवततेचे, अपरिवतनत्वाचे सदेव चिंतन करणे आणि त्यातून 
स्वतःच्या अविनाशित्वाचा अक्षय्यतेचा साक्षात्कार प्राप्त करून घेणे हेच मनुष्याचे श्रेष्ठ कतेव्य होय, अज्ली 


प्लेंटोची. धारणा होती 


६ 


“किवा तार्किक प्रत्यक्षाथंवादाचे अनुयायी काय 
म्हणतात हे पाहणे या दृष्टीने उपयुक्‍त ठरेल ) , 

: जडवादी दृष्टिकोन मात्र, अंशतः तो व्यावहारिक 
-स्वरूपाचा असल्यामुळे आणि याहीपेक्षा म्हणजे 
त्यात अभिप्रेत असलेल्या क्रांतिकारी आझयामुळे, 
शतकानुशतके सुशिक्षित वर्गाकडून दुलंक्षिला गेला; 
क्वचितच तो अधिकृत विचारप्रणालीचा भाग वनू 
शकला. सारांशरीत्या जडवाद हे इंद्रियगम्य वस्तू 
व त्यांच्या हाल्चाली यांचे तत्त्वज्ञान आहे; निसर्ग 
-व समाज यांचे, काही उच्चस्थ आदर्शांपासून नव्हे 
तर, मूलाधारापासुन केलेले ते विशदीकरण आहे. 
वस्तुविश्‍व जरी नित्य गतिमान असले, तरी ते 
-पराकाष्ठेच्या धैर्याने युत आहे, आणि त्याचे नियम 
-आत्मसात करून त्यांत बदल घडवून आणण्याची 
क्षमता व सामर्थ्ये माणसात निश्‍चितपणे आहे 
यावर जडवादाचा विशेष जोर आहे. अभिजात 
जडवाद्यांना फारसा लांवचा पल्ला गाठता आला 
नाही याचे कारण, त्यांनी शारीरिक कलाकोदल्ये 
व॒कारागिरी याजकडे पाठ फिरविली हे आहे. 
यानंतर, सोळाव्या शतकात होऊन गेलेला जडवा- 
दाचा महान पुनरंचनाकार फ़ान्सिस बेकन यालाही 
'फार पुढे जाता आले नाही; परंतु एकदा औद्योगिक 
क्रांतीची लाट आली आणि विज्ञान प्रत्यक्षातच 
जडवादी स्वरूपाचे बनले. अर्थात, काही धामिक 
व राजकीय कारणांसाठी विज्ञानाने आदशंवादावर 
-स्तुतिसुमने उधळण्याचा देखावा चालूच ठेवला 
ही गोष्ट निराळी, परंतु तरीही, एकोणिसाव्या 
शतकाच्या मध्यापर्यंत जडवाद, एक तत्त्वज्ञान म्हणून 
अपुराच राहिला हे मान्य केले पाहिजे. या अवधी- 
पर्यंत, समाज आणि त्याची स्थित्यंतरे यावर जडवा- 
दाने कोणताच प्रकाश टाकला नव्हता; त्यांसंबंधी 
तो पूर्णतः मौनस्थच होता, यामुळे राजकीय व 
धर्मक्षेत्रासंबंधी कोणतेच विवेचन जडवादाकडून 
प्राप्त होऊ शकले नव्हते. या क्षेत्रांचा समावेश 
करण्यासाठी माक्स व त्याच्या अनुयायांनी जडवादी 
विचारप्रणालीमध्ये जे मौलिक परिवतेन घडविले 
व जो व्याप्तिविस्तार केला, तेच त्यांचे मोठे कार्य 
आहे. या परिश्रमातून उदयास आलेला विरोध- 
विकासी जडवाद (1)18]160168] ॥[810118- 
1811) ) प्रथम राजकीय व आथिक क्षेत्रात प्रभावी 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


ठरला व आता नुकताच तो निसगंशास्त्रांच्या 
विकासावरही प्रभाव पाडू लागला आहे. 
विज्ञानातील आदशंवादी व जडवादी तत्त्व- 
प्रवृत्तींचा संघर्ष विज्ञानेतिहासात अगदी सुरुवा- 
तीच्या काळापासूनन सतत चालत आला आहे. 
अणुसंकल्पेनेचा व तीवर आधारलेल्या उपप- 
त्तीचा जनक डेमोक्राइटिस थाच्या जडवादाला 
एक प्रतिवाद म्हूणून प्लेटोचा आदशंवाद जन्मास 


'आला. रॉजर बेकनने मध्ययुगात प्रचलित असलेल्या 


प्लेटो- अँरिस्टॉटलप्रणीत तत्त्वज्ञानावर 
हल्ला चढवून व्यावहारिक उपयोगिता 


उद्दिष्ट आहे अश्या विज्ञानाचा 
या कष्टक्लेशाबद्दळ 


प्रवर 
हेच ज्याचे 
पाठपुरावा केला. 
हरू त्यास तुरुंगवासही घडला. 


प्रवोधनकाळी, आधुनिक प्रायोगिक विज्ञानाची 
मुहुतमेढ रोवण्यासाठी झालेल्या संघर्षात मुख्य शत्रू 
कोण असेल त 


1: तर ती धर्मपीठाने उचलून धरलेली 
अँरिस्टॉटलची विचारप्रणाली होती. गेल्या शतकात 
जव्हा डाविनच्या उत्क्रांतिवादावाबत विज्ञान व धर्म 
यामध्य प्रखर संघर्ष झाला तेव्हाही याच प्रकारचा 
विरोध पुन्हा एकदा आपणास दिसून येतो. जड- 
नादाने एकापाठोपाठ एक अनेक वेळा विजय मिळ- 
ती उन्हा पुन्हा डोके वर काढतो याचा 
कळ का तात्त्विक किवा झास्त्रीय स्वरूपाचा 
आळ ब. परिभाषत प्रतिबिबित झालेले निर- 
म कि ते राजकीय संघर्ष आहेत 
वेणारे जत वेळी, समाजमानसात अनुभवाला 
च तोष भ्रामक व मिथ्या स्वरूपाचे आहेत 
अश योगी आणि तत्कालिन व्यवस्थेचे 
करण्यासाठी आदशंवादी तत्त्वज्ञानाला 
वा कवक आले आहे. याउलट प्रत्येक वेळी, 
"कज्ञान मात्र वास्तवतेच्या व्यावहारिक 


कसोटीवर व स्थित्यंतराच्या 
""तराच्या आवश्यकतेवर | 
राहिले आहे. इयकतेवर अवलंबून 


नि णन दशन ज्या वेगवेगळया स्वरूपात, 
शकते असे आपण पहिल्या लेखांकात 

? सैस्थात्मक, विज्ञानपद्धती संच- 
पस्परा, उत्पादन प्रेरणांशी व 
सर्वांची आव पा विज्ञानाचे संबंध, या 
थोडक्यात पाहणी केली. 

विज्ञान म्हणजे काय याची, 


बिज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध 


व्याख्येसाठी हट्ट न धरताही, थोडीफार कल्पना 
आली असेल असे वाटते. अर्थात या प्राथमिक व 
संक्षिप्त विवेचनावरून, यात अभिप्रेत असलेले व 
तसेच सुव्यक्‍तपणे मांडलेले सर्व निष्कर्ष सर्वांना 
संमत होतील अल्ली अपेक्षा धरणे रास्त होणार 
नाही. यासाठी सबंध इतिहासातील आणखी तप- 
शील, पुरावा तपासणे आवश्‍यक आहे. किंबहुना, 
सर्वे कालखंडातील विज्ञान व समाज यांच्या आंतर- 
क्रियांची तपशीलवार मांडणी केल्यानंतरच विज्ञा- 
नाचा अर्थ काय व त्याचे भविष्यकालीन स्वरूप 
कोणते असेल याच्य़ा खऱ्याखुऱ्या आकलनास प्रारंभ 
होऊ शकेल. 

खरे म्हणजे विज्ञान व समाज यांमध्ये आज- 
पर्यंत अनेक प्रकारच्या परस्परक्रिया झाल्या आहेत 
आणि यातील एक किंवा दुसरी निवडून तिचाच 
आग्रह धरण्याच्या प्रवृत्तीमुळे विज्ञान-समाज संबंधा- 
बहल अलिकडे अनेक वाद चालू आहेत. यांत, विज्ञा- 
नाचा समाजावर कोणता परिणाम झाला येथपासून 
बहुधा नेहमी सुरुवात होते. एखादे विद्युतचुंबकीय 
लहरींसारख्या निर्णायक शोधाचे उदाहरण घेऊन, 
प्रथम या लहरी केवळ असाव्यात असे सैद्धांतिक 
उपपत्तीने वर्तविले, नंतर प्रयोगशाळेत त्याचे प्रत्यक्ष 
वास्तव स्वरूप दाखविण्यात शास्त्रज्ञांना यश आले, 
नंतर अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने त्या वापरल्या 
गेल्या आणि अखेरीस रेडिओच्या ख्पाने त्या 
दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनल्या, अश्या 
प्रकारचे विवेचन केळे जाते. परंतु, विज्ञानाच्या 
विकासाचा व विज्ञानाने समाजजीवनावर परिणाम 
घडवून आणण्याचा हा एकच मार्ग नव्हे; किंबहुना 
तो प्रमुख मार्गही नव्हे. याहीपेक्षा बर्‍याच वेळा 
असे घडते की, कोणत्या तरी व्यावहारिक यंत्रसाध- 
नाची, उपकरणाची कामगिरी किंवा त्यात झालेली 
नादुरुस्ती एखाद्या वैज्ञानिकाच्या नजरेला पडते. तो 
वैज्ञानिक मग एकतर स्वार्थनिरपेक्षपणे, परंतु 
बर्‍याच वेळा सुधारणा घडवून आणण्याच्या हेतूने, 
त्या साधनाची तपासणी करतो, अभ्यास करतो. 
मात्र या अभ्यासातून दरवेळी, ते साधन कसे 
कार्यान्वित करावे हेच समजते असे मात्र नाही, तर 
कधीकधीं अगदी वेगळेच काहीतरी हाताशी येते; 
विज्ञानाची एक निराळीच, स्वतंत्र शाखा यातून 


श्‌ 


निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, वाफेच्या इंजिनाचा 
अ'भ्यास करता करता ऊष्मागतिकी ( ॥॥61110- 
08४1810108 ) हो नवीनच विज्ञानश्याखा जन्मास 
आली. सर्वेसामान्य व्यावहारिक अनुभव हा सबंध 
वैज्ञानिक प्रवृत्तीवावबत एखाद्या लोह्चुंबकासारखे 
काम करतो व सवंसाधारण. आधिक व तांत्रिक 
स्वरूपाच्या सदैव बदलणाऱ्या क्षेत्राच्या संदर्भातच 
विज्ञानाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा मागोवा घेता 
येतो हे येथे महत्त्वाचे आहे. 

ऐतिहासिक प्रवाहांचा विज्ञानावर कसा परिणाम 
झाला याबद्दल आजमितीस विपुल साहित्य उपलब्ध 
आहे. परंतु याउलट, म्हणजे विज्ञानाने इतिहासावर 
कोणते परिणाम घडविले याबद्दल मात्र फारसे 
उद्बोधन होऊ शकलेले नाही. आजपर्यंत हा विषय 
पुष्कळकरून दुलेक्षित तरी ज्ञाला आहे किवा 
त्याबद्दल थातुरमातुर व दिश्याभूल करणारे प्रतिपादन 
केले गेळे आहे. याचे एक कारण आहे. विज्ञानाने 
मानवी संस्कृतिकोशास केलेले अंशदान व त्याचे 
समाजमानसावर व जीवनावर झालेले परिणाम 
यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी किवा निदानपक्षी 
त्यांची नोंद घेण्यासाठी जी ज्ञानगुणविशेषता 
( 0९०७11110811018 ) आवश्‍यक असते ती व्याव- 
सायिक इतिहासकारांजवळ नव्हती. याउलट विज्ञा- 
नाचे इतिहासकार, निसर्गविषयक ज्ञानाच्या 
विकासातून निरनिराळ्या काळी जे विश्ञाल ऐतिहा- 
सिक परिणाम उद्भवले त्याबाबत उदासीन किवा 
चिंतामुक्त होते असे दिसते. अधिकृत इतिहास 
लिहिताना अशी एक प्रवृत्ती दिसुन येते की, प्रत्येक 
कालखंडाचे राजकीय दृष्टिकोनातून व अलिकडे 
दिसू लागले आहे त्याप्रमाणे, थोड्याशा प्रमाणात 
आथिक दृष्टीनेही, विवेचन करावयाचे, व हे 
करताना साहित्य व कलाक्षेत्रांची स्थिती व त्याच- 
बरोबर विज्ञानाचेही तत्कालीन स्वरूप यांचा 
एक प्रकारचा सांस्कृतिक जोडभाग म्हणून समावेश 
करावयाचा. याऐवजी खरे म्हणजे, इतिहास 
लिहिताना, विज्ञानाने तंत्रक्षेत्राला आणि एकूण 
विचारविश्‍वालाच निरनिराळ्या काळी कोणत्या 
प्रकारचे अंशदान केले याचे संयुक्तिक विवेचन, 
प्रतिपादनाच्या मुख्यांगाचा एक अपरिहाये भाग 
म्हणून आले पाहिजे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत 


अ डै ८ 


इतिहांसाच्या अर्थदर्शनाला अत्यावश्यक असा 
ऐतिहासिक आशयच-म्हणजे त्यातील प्रगतिशील, 
एकदिश्ागामी व अनावर्ती घटकचे- लोप पावतो 
व हाती येतो तो विविधकालीन समाजांतील 
वैयक्तिक व संस्थांविषयक संबंधांचा केवळ एक 
'निर्जीव आराखडा ! हे संबंध, काहीफार फरकाने, 
असंख्य वेळा, पुन्हां पुन्हा का आर्वातत होऊ शकले 
नाहीत याचा कोणताच सुगावा यावरून लागू 
दकत नाही. वास्तविक, इतिहासातील प्रगतिशील, 
पुरोगामी शक्‍तिप्रवाह कधी दडवून ठेवता येत 
नाहीत, हे स्पष्ट असल्यामुळे विज्ञानानभिज्ञ 
इतिहासकारांपुढे दोनच पर्याय असतात: एक तर 
-त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचेच संपूणे टाळावयाचे, 
किवा ईश्‍वरी योजनेसारखे कोणतेतरी गूढवादी 
प्रतिपादन करावयाचे किंवा मानवी संस्कृतीच्या 
विकास-ऱ्हासासंबंधी स्पेंगळर, टॉयनबी यांनी 
सुचविलेल्या नियमांसारख्या एखाद्या बनावट, गृहीत 
नियमाचा आधार ध्यावयाचा. मात्र, व्यवच्छेदकपणे 
* ऐतिहासिक असलेल्या अनावर्ती व अभिनवता 
निर्माण करणार्‍या परिवतंनांचा अर्थ आपणास फक्‍त 
विज्ञानप्रकाशातच समजून येऊ शकेल. 

पूर्वी नि्दैशिल्याप्रमाणे, विज्ञानाचे मुख्यत्वे दोन 
प्रकारे इतिहासावर परिणाम होतात. एक म्हणजे 
'उत्पादनाच्या पद्धतींमध्ये बदल घडवून व दुसरे त्या 
त्या काळच्या विचारंप्रणालीवर स्वत.चे निष्कर्ष 
व विचार यांचा रोखठोकपणे, परंतु तरीही तुलनेने 
खपच अस्पष्ट प्रकारे ठसा उमटवून विज्ञान हे 
परिणाम संपादन करीत असते. यांतील पहिल्या 
प्रकारामुळे विज्ञान एका बाजूने तंत्रक्षेत्रातान व 
दुसर्‍या बाजूने धर्मक्षेत्रातून उदय पावले. एखाद्या 
संकुचित क्षेत्रात का होईना, परंतु एकदा का 
तकशुद्धतेने दिग्दशित केलेल्या व प्रयोगाने पडताळून 
पाहिलेल्या सुसंघटित विचाराने सुधारणा करण्याची 
गु€किल्ली सापडली की, उत्पादनपद्धतींच्या क्षेत्रात 
अमर्याद प्रभाव पाडण्याचा विज्ञानाचा मार्ग मोकळा 
होतो व यातून उत्पादक संबंधावर परिणाम होऊन 
त्याद्वारा एकून आथिक व राजकीय घडामोडींवरच 
जबरदस्त प्रभाव पडतो, 

विज्ञानाचा मानवी विचारविदवावर पडलेला 
प्रभाव असाच पुरातन काळापासून चालत आलेला 


नवंभारंतं 


नोव्हेंबर १९७७ 


आहे. एकदा विज्ञानकल्पना सुसुत्र, सुसिद्ध झाल्या 
की, त्या सामान्य मानवी विचारसंग्रहात पुन्हा 
प्रविष्ट होतात. प्राचीन काळापासुन प्रबोधनकाल- 


खंडातून आधुनिक काळापर्यंत. समग्र विश्‍व व त्या 


विदववातील मानवी जीवनाचे यथार्थदर्शन व प्रयोजन 


'या सर्वांबाबतच्या मनुष्याच्या समजतीत विज्ञानाने 


आमूलाग्र क्रांतिकारी परिवतंने घडवून आणली आहेत. 
गॅलिलिओ व न्यूटन यांनी अनावृत केलेल्या एका 
सामान्य निसर्गनियमामुळे त्या काळी घडलेल्या अनेक 
परिवतंनांचा अन्वया्थ लागू शकतो; उदाहरणार्थ, 
धर्मक्षेत्रातील देववाद (1205811) ; अर्थक्षेत्रातील 
खुला, विमुक्‍त स्पर्धावाद आणि राजकीय क्षेत्रातील 
उदारमतवाद. या उदारमतवादी विचारप्रणालीतून 
काही प्रमाणात उत्पन्न झालेले डाविनचे निसर्गीकृत 
निवडीचे तत्त्व, पुढील काळात, * बलिष्ठांचे 
उत्तरजीवित्व ' (8010179) 0 ॥॥6 ॥॥.681) 
या निशाणाखाली निर्घृण पिळवणुकीसाठी आणि 
वंशछळासाठी वापरले गेले. याउलट, खरे म्हणजे 
मनुष्यप्राणी प्राणिसृष्टितील जीवशास्त्रीय उत्क्तांतीच्या 
मर्यादा समाजाच्या माध्यमातुन कोणत्या पद्धतींनी 
उल्लंघू डी आजी व यापेक्षाही अधिक दूरगामी व 
दक्‌नियंत्रित अशी सामाजिक उत्क्रांती कशा प्रकारे 
सपादन करू शकला यांवर जोर देणे. . यातच 
उत्क्रांतीचे प्रगाढ ज्ञान अनुस्यूत आहे. ह 
समाजाच्या संव वैचारिक 
सांस्कृतिक व राजकीय 
विचारसंपदेचा व पद्धतीचा 
अधिकाधिक प्रमाणात प्र 
काळात विज्ञान ही एक श्रे 


नि आकृतिबंधांवंर व 
क्षंत्रांमध्येही विज्ञांनातील 


विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध 


जवळ आद्य विचारविषय आहे. तरीही हा विषय, 
मार्क्वादाचा प्रभाव पडलेला अगदी अलिकडील 
थोडा काळ सोडला, तर गूढविद्या व धर्म यांच्या 
शंखलातुन वर्षानुवर्षे मुत होऊ शकला नव्हता. 
अलिकडच्या काळात निर्माण झालेली नवजात 
सामाजिक शास्त्रे मात्र,त्यांचा वापर भांडवलशाहीचा 
राजकीय व आर्थिक पाया विश्‍लेषित करून तो 
बदलून टाकण्यासाठी केला जाईल या भीतीपोटी, 
जवळजवळ निवंलतेच्या, तेजोहीनतेच्या अवस्थेप्रत 
पोचविली गेली आहेत. अंशत: तरी या एका 
कारणामुळे निसगंशास्त्रांनी उत्पादनपद्धतीवर 
परिणाम करून जे सामाजिक बदल घडवून आणले 
त्यांचे कधी नियोजनही झाले नाही आणि कधी 
यथार्थ आकलनही झाले नाही. याचे पूर्वी अतिशय 
दारुण परिणाम भोगावे लागले आहेत आणि 
खरे म्हणजे आजही तोच प्रकार चाळू आहे. 
निसगंशास्त्र व समाजशास्त्र यांचा सांधा अस्सलपणे 
जोडल्यानेच सामाजिक घडामोडींवर व कार्यक्रमांवर 


३९ 


पर्याप्त व पुरोगामी सामाजिक नियंत्रण ठेवणे शक्‍य 
होईल. 
सर्वच काळी अखिल मानवजातीची म्हणून 
एक * महान परंपरा अस्तित्वात आहे. या परंपरेत, 
त्या त्या काळी समजलेल्या खर्‍या श्रद्धा व सतू- 
आचार यांची आधारमीमांसा समाविष्ट आहे. 
इतिहासपू्वे काळातील अस्पष्ट संबोधातून ज्या ज्या 
वेळी ही परंपरा निर्माण होताना दिसू शकते तेव्हा- 
पासुन आजपयंत ती मूल्त: एकस्वरूपीच आहे. काही 
प्रमाणात स्वतंत्र असलेल्या तिच्या शाखा जरी 
भूमध्यसामुद्रिक राष्ट्रात, भारतात व चीनमध्ये 
दिसत असल्या; तरी या महान परंपरेचा विकास 
व त्यात झालेली स्थित्यंतरे विज्ञानाशिवाय समजणे 
केवळ अशक्‍य आहे; परंतु त्याचबरोवर हेही खरे 
आहे की, या समान परंपरेचा एक स्वाभाविक भाग 
म्हणून दशन झाल्याखेरीज विज्ञानही यथार्थपणे 
समजू शकणार नाही. 
-(संपूर्ण) 


----:>>*>*-पप 


कोयना! सिमट कस्तुतिर्मिती सहकारी 
सस्था ठिमिंटेड, कराड 


६२ शिवाजीनगर, होसिंग सोसायटी, कराड ( ज़ि, सातारा ) 
४ आमची उत्पादने & 
१) ४” व्यासापासून ४८” व्यासापर्यंतचे प्रेशर नॉनप्रेशर पाइप्स. 


२) सेप्टिक टँक्स व वॉटर टँक्स. 


३) व्ही टाईप गटस, हाफ राउंडस्‌ व कंपौंड पोल्स . 
४) काँक्रीटचे हॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ्रेम, खिडकी फ्रेम छावण्या, तुळया व इतर सामान, 
७५) मजवूत, टिकाऊ, गुणवत्तेत सरस माळ माफक द्रात मिळेल. 
६) लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स सव्हे करून पूर्ण करून देण्याची खास सोय. 
७) पर्वरचित घरांचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तात घेरे बांधून देण्याची सोय. 
-: पत्रव्यवहाराचा पत्ता :- 
६२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा ) फोन नं, ५२०, ७५४ 


शा. ग. पथार 
* मॅनेजिंग. डायरेक्टर 


रा. श्री. कोटणीस. 


चेअरमन 


मे. पु. रेगे 
संस्कृती आणि माणुसकी 


मायकेल डमेट ह्यांचे ' फ्रेगे : भाषेचे तत्त्वज्ञान ! 
हे १९७३ मध्ये प्रसिद्ध झालेले पुस्तक तत्त्वज्ञानाच्या 
अभ्यासकांच्या परिचयाचे असणार. फ़ेगे हे अरिस्टॉट- 
लनंतरचे सर्वश्रेष्ठ तकंशास्त्रज्ञ होय ह्याविषयी 
दुमत होणार नाही. ज्याला आधुनिक कमती. भाकारिक 
तकंशास्त्र म्हणतात त्याच्या मूलत संपूर्ण 
घडण फ्रेगे ह्यांनी केली, हे संपूर्ण शास्त्र त्यांनी 
एकट्याने निर्माण केले आणि त्यांच्या नंतरच्या 
तकेशास्त्रज्ञांनी ह्या मूलतत्त्वांचा विस्तार काय तो 
केला ह्या म्हणण्यात अतिशयोक्ती नाही. डमेट हे 
फ्रेगेचे भक्‍त म्हणता येईल इतके त्याच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचे चहाते आहेत आणि त्यांचा हा ७०० 
पृष्ठांचा ग्रंथराज केवळ फ्रेगेच्या तत्त्वज्ञानावरच नव्हे 
तर त्कंश्ास्त्राच्या आणि भाषेच्या तत्त्वज्ञानावर 
प्रमाणभूत ग्रंथ म्हणून बरीच वर्षे राहील ह्यात शंका 
क ह्या पुस्तकाचा निर्देश मी केला तोह्या 
कारणासाठी नाही. ह्या पुस्तकाला डमेट ह्यांनी 
जी प्रस्तावतवा जोडली आहे तिच्याकडे मला 
वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे. पुस्तकाला लेखकाची 
प्रस्तावलता ( प्रिफेस ) असणे उचित असते असे 
डमेट ह्यांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावनेत लेखक 
वाचकाशी वैयक्तिक हितगुजाच्या गोष्टी करतो, 
स्वतःविषयी, पुस्तकाविषयी, खुद्द त्या वाचका- 
विषयी. त्याच्याशी बोलतो, उलट पुस्तकातील 
मजकूर सावेजनिक स्वरूपाचा असतो. प्रस्तावना न 
जोडता सरळ पुस्तकाला प्रारंभ केला तर एखाद्याने 
आपल्याला जेवायला बोलावल्प्रावर बैठकीच्या 
खोलीत नेऊन काही गप्पागोष्टी न करता सरल 
जेवायच्या खोलीत पाटावर नेऊन बसवावे तसे ते 
होईल असे डमेट ह्यांचे म्हणणे आहे. 
| आपल्या प्रस्तावनेत ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला 
विलंब होण्याचे उमेट ह्यांनी नमूद केलेले एक 


कारण असे की १९६५ मध्ये हे पुस्तक बरेचसे 
लिहून झोले असताना त्यांनी स्वतः होऊन एक निर्णय 
घेतला. तो असा की त्या सुमारास ब्रिटनमध्ये जो 
वंशवाद अधिकाधिक उग्र स्वरूप धारण करीत 
होता त्याला विरोध करण्यासाठी आपल्या फुरसदीचा 
सर्व वेळ आपण खर्च करणार. ह्या निर्णयाला 
अनुसरून त्या नंतरची चार वर्षे त्यांनी प्राध्यापक 
म्हणून आपली व्यावसायिक कामे पार पाडल्यानंतर 
उरलेला सर्व वेळ केवळ ह्या कामासाठी खर्च केला. 
ह्यामुळे हे पुस्तक पुरे करण्याचे काम लांबणीवर 
पडछे. चार वर्षांनंतर ते परत पुस्तकाकडे वळले 


ह्याचे त्यांनी दिलेले कारण असे की वंशवादाविरुद्ध 
ते आणि त्यांचे 


त्यात आपण 


ने अल्पसंख्यांक ह्यांच्यामध्ये 
इतका दुरावा वाढला आहे की वंशवादाविरुद्ध चाल- 
लेल्या ह्या लढ्याला गौण आणि प्रासंगिक साहाय्य 
करण्यापलीकडे गोऱ्या व्यक्‍तींना अधिक काही 


[त कामगिरी बजाविली 


अश्वरच्या पर्वात समानवजातीपुढे असलेल्या सामाजिक 
आणि राजकीय समस्यांना- उदा. अणुयुद्धाची भीषण 
आपत्ती, जागतिक श्यांततेला असलेले संभाव्य धोके- 


तोंड देण्याच्या कामात पुढाकार घेतला होता. तुमचे 


क महत्त्वाचे होते कौ 
धिक महत्त्वाचे होते असा 
त्यांना विचारला 


तत्त्वज्ञानातील कार्य अधि 
राजकोय क्षेत्रांतील कार्य अ 


संस्कृती आणि माणुसकी 


ते यशस्वी झाले तर त्याचे महत्त्व तत्त्वज्ञानातील 
कार्यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचे ठरेल; पण ते 
फसले तर तो माझा एक अचरटपणा होता असे 
ठरेल.” आपल्या ज्ञानक्याखेतील बौद्धिक कार्ये सर्व- 
सामान्य माणसांच्या सुखदुःखांपेक्षा, त्यांचे जगणे, 
त्यांचे व्यवहार, 'त्यांच्यापुढील प्रश्‍न ह्या सार्‍यापेक्षा 
मूलत: श्रेष्ठ, अधिक महत्त्वाचे असते ह्या वृद्धि- 
मंतांच्या अहंकारापासुन रसेल मुक्‍त होते आणि 
डमेटही मुक्‍त आहेत. 

योग्य दिशेने प्रयत्त झाले असते तर ब्रिटिश 
समाज दहा वर्षांच्या अवधीत वंशवादापासुन मुक्‍त 
झाला असता पण मजूर पक्ष आणि कांझव्हेंटिव्ह पक्ष 
हया दोन्ही पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी आपल्या तात्पुरत्या 
राजकीय स्वार्थासाठी असे प्रयत्न करण्याचे टाळले, 
त्यांना विरोध केला, ह्याचा परिणाम म्हणून 
-आज ब्रिटिश समाज पुर्णपणे वंशवादी बनला आहे 
आणि ह्यातून त्याला बाहेर पडायला अनेक पिढ्या 
जाव्या लागतील हे डमेट ह्यांचे मतही येथे नमूद 
केले पाहिजे. पण ह्या संबंधातील कुतूहलजनक गोष्ट 
-म्हणजे स्वत: डमेट ह्यांचे तत्त्वज्ञानातील आराध्य 
स्थान असलेले फ़रेगे ह्यांचे हयाविषयीचे मत आणि 
दृष्टिकोण. तकंशास्त्रात आणि तत्त्वज्ञानात फरेगे हे 
वराकाष्ठेचा चोख, तकंबद्ध विचार करणारे तत्त्ववेत्ते 
होते; ह्या क्षेत्रांत ते विशुद्ध बुद्धीचे, केवळ विवेक- 
शक्तीचे अवतार होते असे म्हणता येईल. परंतु, 
ठ्यवहारात ते कडवे वंशवादी, ज्यू वंशाचे देष्टे 
होते, संसदीय लोकशाही, उदारमतवाद ह्यांना त्यांचा 
प्रखर विरोध होता; फ्रेंच, कॅथालिकपंथी इत्यादि- 
विषयी त्यांची वृत्ती वैराची होती आणि ज्यू 
लोकांना राजकीय हक्‍क असू नयेत, शक्‍यतो त्यांची 
जर्मनीमधून हकालपट्टी करावी अशा मताचे ते 
होते. डमेट ह्यांनी फ्रेगे ह्यांची ही मते प्रथम 
वाचली तेव्हा त्यांना धक्काच. बसला. फ्रेंगे ह्यांचे 


त्यांच्या आयुष्यात अप्रसिद्ध राहिलेले लिखाण 
प्रसिद्ध करणार्‍या संपादकांनी त्यांच्या लिखाणाचा 


हा भाग दडपून ठेवला, तो प्रसिद्ध होऊ दिला नाही. 

हे त्यांनी अयोग्य केले असे मत उमेट ह्यांनी व्यक्‍त 

केले आहे. ' ह्या लिखाणापासून मी माणसांकिषयी, 

बहुधा युरोपविषयीही . काहीतरी शिकलो आणि हे 

जे भी शिकलो ते मी शिकलो नसतो तर त्याचे मला 
न. भा. ६ 


४8१ 


वाईट वाटले असते ' असे उद्गार त्यांनी काढले 
आहेत. 

फ्रेगे ह्यांच्या ह्या लिखाणापासुन युरोपविषयी 
काय शिकले असतील? सतराव्या शतकापासून युरोप 
संस्कृतीच्या अग्रभागी आहे. तत्त्वज्ञान, विज्ञान, तंत्र- 
विज्ञान, आथिक व्यवहार, सामाजिक आणि राज- 
कोय संघटन, धर्म साहित्य आणि कला ह्या मानवी 
जीवनाच्या सवे क्षेत्रांत सर्जनशीलतेचा एक अद्भुत 
आविष्कार युरोपमध्ये ह्या कालखंडात झालेला 
आढळतो. तिसर्गविज्ञानाचे आणि गणिताचे स्वरूप 
आणि त्यांच्या पद्धती स्पष्ट करण्यात आल्या 
आणि मानवी सर्जनशीलतेला आणि शिस्तबद्ध, 
तार्किक विचार करण्याच्या माणसाच्या कुवतीला 
एक नवीन क्षेत्र मोकळे केले, मानवी संस्कृतीतील 
ही मूलगामी क्रांती होती आणि संस्कृतीच्या सरवेच 
क्षेत्रात तिचे खोल आणि दूरगामी परिणाम घडून 
आले आहेत. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि कल्याण ह्या 
संकल्पनांवर आणि ह्या संकल्पनांत अनुस्यूत अस- 
लेल्या समता ह्या संकल्पनेवर आधारलेली एक 
नवीन नीतिमत्ता .युरोपमध्ये घडविण्यात आली. 
व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य, समता आणि सामाजिक व्यवस्था 
ह्यांची सांगड कशी घालता येईल ह्याचा शोध 
घेणाऱ्या अनेक सामाजिक आणि राजकीय विचार- 
प्रणाली निर्माण करण्यात आल्या आणि जाणीव- 
पूवेक राजकीय आणि सामाजिक संघटनाचे अनेक 
प्रयोग करण्यात आले. निसर्गाविषयीची, मानवी 
परिस्थितीविषयीची सूक्ष्म, तरल, उत्कट संवेदन- 
शीलता विकसित झाली आणि साहित्य आणि कला 
व्यक्तींचे परस्परांशी संबंध, व्यक्‍तिगत जीवनदौली 
ह्या सर्वच क्षेत्रात तिचा समर्थतेने आविष्कार होऊ 


_ लागला. ' स्वतःला जाण' हे जर मानवी संस्कृतीच 
पायाभूत सूत्र असेल तर ह्या काल्खंडांत मानवी 


प्रकृतीच्या खोल, सर्जनशील, विविधांगी, समृद्ध 
आविष्कारांद्वारा युरोपने माणसाच्या सामर्थ्यांचा 
आणि मर्यादांचा जो दृवप्रत्यय घेतला त्याला मानवी 


संस्कृतीच्या इतिहासात तोड नाही. 


पण ह्याच कालावधीत युरोपने इतर जगाची 
निघृण पिळवणूक केली. स्वार्थासाठी आशिया, 
अमेरिक, आफ्रिका ह्या खंडांतील देशांवर, लोक. 


' समूहांवर आक्रमणे केली; संपत्तीसाठी व्यापार, 


४२ 


उद्योगधंदे वाढविताना इतर समाजांची जीवनपद्धती 
उखडून निघाली तरी तिची पर्वा केली नाही; 
अमेरिकेत, ऑस्ट्रेलियात मूळच्या 'रानटी' जमातींची, 
वन्यं पशूंची करावी तशी, शिकार केली; आफ्रिकेतील 
लोकांना जनावरांना बळजबरीने पकडावे आणि 
गोळा करावे तसे गोळा करून गुलाम म्हणून त्यांची 
देशोदेशी रवानगी केली आणि त्यांना राबविले. 

युरोपचे हे दोन चेहरे थोडक्यात न्याहाळायचे 
झाल्यास ब्रिटन आणि भारत ह्यांच्यामधील संबंध 
पहावे. ब्रिटनने भारतात कायद्याचे राज्य आणले, 
व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समता ह्या मूल्यांची ओळख 
भारतीयांना करून दिली आणि विद्वान आणि 
चिकित्सक विचारपद्धती ह्यांचा त्यांना परिचय करून 
देऊन त्यांच्या कुंठित प्रगतीचा मार्गे मोकळा करून 
दिला. पण ब्रिटिशांनी आपल्यासारखी माणसे म्हणून 
भारतीयांना वागविले नाही. काही भारतीयांविषयी- 
“* लढाऊ ' जमातीविषयी- त्यांना आस्था होती ती 
मालकाला इमानी कुत्र्याविषयी असलेल्या आस्थे- 
सारखी होती. समानतेचा दावा करणार्‍या, ज्या 
मूल्यांवर, कौशल्यांवर, बौद्धिक वळावर युरोपियन 
संस्कृती उभी होती ती आत्मसात्‌ करू पाहणार्‍या 
सुशिक्षित भारतीयांविषयी त्यांची वृत्ती वितुष्टाची 
होती. त्यांच्याविषयी ब्रिटिशांच्या मनात खोल 
संशय आणि तुच्छता होती आणि एक खोल भीती 
होती. * ही मूल्ये, ही जीवनपद्धती आमची आहे, 
आमच्यासाठी आहे, तुमची नव्हेत, तुमच्यासाठी 
नव्हेत ' अशी त्यांची दटावणी होती. ब्रिटनच्या 
संसर्गाने भारतीय चैतन्य मुक्‍त झाले पण ह्या 
चैतन्याच्या मुक्‍त आविष्काराला ब्रिटिशांनी जाणीव- 
पूर्वक पद्धतशीरपणे प्रतिबंध केला. 

प्रगल्भ बुद्धीच्या, सुशिक्षित, संवेदनशील, नैतिक 
नियमांचे दक्षतेने पालन करणार्‍या भारतातील 
ब्रिटिश अधिकार्‍यांना अशी वृत्ती धारण करणे 
कसे शक्‍य झाले ? हे शक्‍य झाले ह्याचे कारण त्यांनी 
कळत नकळत पण्‌ दृढपणे माणुसकीला एक मर्यादा 


घातली होती.. त्यांच्या दृष्टीने भारतीय माणसे 


पूर्णपणे माणसे नव्हती, माणसांची सुखदुःखे 
जाणंवणार्‍या, विचार, भावना असलेल्या त्या व्यक्‍ती 
 नव्हत्यां. .जंगक्रात सर्वच, पशुपक्षी एक अंनोळंखी, 
'प्रसंगी मनोहर पंण नेहमीच भयकारक असलेल्या 


अनुक्रमणिका 


नंवभारत 


. संस्कृतीला आधारभत 


“ प्रंगत ' 
संबंधाच्या बाबतीत खरे आहे. क्रोणतीही .“सुसंस्कत ! 
५; क्ती ', न नव णह सके ती रक 3 

“न्स आणणि इतर कोणतीही व्यंक्ती' हर्यांच्यामंधीे 


नोव्हेंबर १९७७ 


रपारेसराचे भाग बनतात तसे सर्वे * नेटिव” त्यांच्या 
दृष्टीने ह्या चित्रविचित्र, भारतीय भूविस्तारांचे 
भाग वनले होते. त्यांच्या वरौवर व्यक्‍ती म्हणून 
जिव्हाळघाचे किंवा तुटक असेही नाते जोडण्याचा 
प्रश्‍नच उपस्थित होत नव्हता. 

जेव्हा कित्येकांच्या दृष्टीने काही माणसे माणसेच 
उरत नाहीत तेव्हा त्यांच्या दृष्टीने त्या निसर्गातील 
वस्तू धनतांत, त्यांचा वापर करता येतो. पण कुणीही 
माणुसकीच्या सीमेवाहेर हद्दपार केलेली माणसे ही 
स्वतःच्या दृष्टीने माणसेच असतात. त्यांची हिरावून 
घेण्यात आलेली माणुसकी अनेक रीतींनी बाहेर 
येईल. अगतिकतेच्या खोल व्यथ्चेतून, ' दीनदलितांचा 
सख असलेल्या ' नारायणाच्या कल्पनेतून, आंधळ्या, 
हिंसक उद्रेकांतून, वेभानपणे केलेल्या विध्वंसातून 
किवा स्वतःची माणुसकी प्रस्थापित करण्यासाठी 

केल्या जाणीवपूर्वक, शिस्तवद्ध प्रयत्नांतून ती 
बाहेर येईल. माणुसकीला उन्नत करणारी संस्कृती 
माणुसकीच्या आधाराश्षिवाय उभो राहू शकते का? 
माणुसकीला कृत्रिमपणे मर्यादा घातली तर ती उभी 
राहु शकते आणि अक्षी कृत्रिम मर्यादा घालता येते 
हे युरोपने, ह्या युरोपचे प्रतिनिधी असलेल्या फरेगे 
यांनी सिद्ध केले आहे. पण ही मूळ्त: विसंगत अशी 
परिस्थिती आहे, ज्या मूल्यांच्या परिपोषासाठी 
आणि परिपोषातून ही संस्कृती विकसित होत 
जाते ती मूल्येच नाकारणारी ही परिस्थिती आहे 
हे अनेकांनी आपल्या वागणुकीने सिद्ध केले आहे. 
डमेट त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. र रे 

आपल्या नाकारण्यात आलेल्या माणसकीच्या 
पुनःस्थापनेसाठी ज्यांनी लढा चालविला आहे त्यांना 
युरोपिअन संस्कृतीपासुन अमोघ शस्त्रे मिळतील. ह्या 

पा _ असलेली मूल्ये ही युरोपची 
मूल्ये नाहीत; ती माणसांची मूल्ये आहेत.- ती 
आत्मसात करणे म्हणजे युरोपिअन वनणे 'नव्ळे- 
अधिक प्रगल्भ माणूस बनणे. 

युरोप आणि इतर जग ह्यांच्यामधील संबंधाच्या 
बाबतीत जे सत्य आहे तेच भारतीय समाजातील 
जाती आणि . दल ह्यांच्यांमधीळ 


संबंधाच्या बाबतीतही ते खरे आहे, 


जुख्य वाल" 


नयमन सन छं 
्ददनििण नुज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी प संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“ ४४ 
ब. भ, काणक 


समाजवादाचे भवितव्य 4 प्रस्तावना 


.[ सी. ए. आरः क्रॉसलंड यांच्या ' द फ्यूचर ऑफ सोशॅलिझम ' (न्यूयॉक-१९५७) ह्या इंग्रजी 
पुस्तकाचे नासिक येथील श्री. माधव लिमये यांनी “ समाजवादाचे भवितव्य ' या नावाने मराठीत 
भाषांतर केले आहे. हे भाषांतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळातफे लवकरच प्रसिद्ध होईल, 
ह्या भाषांतरित मराठी ग्रंथास श्रीः व. भ. कणिक यांची प्रस्तावना असुन ती मंडळाच्या अनुमतीने येथे 


प्रसिद्ध करीत आहोत. ] 


हे पुस्तक अँथनी क्रॉसलंड याने १९५६ साली 
लिहिले. इंग्रजी मजूर पक्षातील एक विचारवंत 
म्हणून त्याने अगोदरच लौकिक संपादन केला 
होता. या पुस्तकाने तो लौकिक वाढला आणि 
तत्त्वांच्या बरोवरीने तपशीलांचाही विचार 
करणारा कुह्याम्र वृद्धीचा निष्ठावंत समाजवादी 
म्हणून क्रॉसलंडचे नाव जगभर विख्यात झाले. 

लंडन येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात क्रॉसलंड 
याचा जन्म झाला. त्याचा वाप एक सनदी सरकारी 
नोकर होता व आई स्त्रीक्िक्षणाच्या कार्यातील 
- एक अग्रेसर कार्यकर्ती होती. निरलस उद्योग आणि 
स्वतंत्र वुद्धीने विचार करणे हे गुण क्रॉसल्ंडने 
“आईबापापासून उचलले -आणि ते त्याने आमरण 
सोडले-नाहीत. -.. . ी 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात इतरांप्रमाणे 
क्रॉसलंडही सैन्यात होता. युद्धानंतर त्यानें आपले 
-ऑक्सफडं येथील शिक्षण पुरे केले आणि तत्त्वज्ञान, 
अर्थशास्त्र आणि राजकारण या विषयात पदवी 
संपादन केली. शिक्षण आटोपल्यानंतर त्याने 
ऑक्सफर्ड येथेच १९४७ ते १९५० अशी तीन वर्षे 
व्याख्याता ( 1001७1 ) म्हणून काम केले. 

ऑक्सफर्ड येथेच क्रॉसलंडची ह्य, डाल्टन या 
मजर पक्षाच्या पुढाऱ्याशी ओळ्ख झाली आणि तो 
त्या पक्षाच्या चळवळीत ओढला गेला. १९५० 
साली तो निवडणुकीला उभा राहिला. ही 
निवडणूक ,त्याने जिंकली, पण . पाच वर्षानंतर 


झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत तो पडला. पहिल्या 
निवडणुकीतील विजयानंतर पालंमेंटमध्ये आणि 
पक्षामध्ये त्याचे जे काये झाले त्यामुळे एक 
उदयोन्मुख पुढारी म्हणून सर्वांचे त्याच्याकडे लक्ष 
गेळे, गेटस्केल, विल्सन, कलाहन वगेरे मजूर 
पक्षाच्या पुढार्‍्यांशी त्याचे स्नेहसंवंध प्रस्थापित 
झाले. 

१९५९ साली तो पुन्हा पालंमेंट्मध्ये निवडून 


-आला आणि १९६४ साली त्याचा प्रथम मंत्री- 


मंडळात प्रवेश झाला. तेव्हापासून आयुष्याच्या 
अखेरीपर्यंत प्रत्येक मजूर मंत्रीमंडळामध्ये तो सभासद 
होता. मंत्रीमंडळामध्ये त्याने वेळोवेळी अनेक खाती 
सांभाळली. मृत्यूसमयी तो परराष्ट्र मंत्री होता. पण 
अर्थशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून त्याचे लक्ष होते 
अर्थ खात्यावरच. ते मात्र त्याला कधी मिळाले 
नाही. विरोधी पक्ष म्हणून मजूर पक्षाला ज्यावेळी 
पार्लमेंटमध्ये बसावे लागे त्यावेळी क्रॉसलंडची 
विरोधी नेत्यात गणना होई आणि एखादा विषय 
त्याच्याकडे सोपविला जाई. 


विद्वान आणि निष्ठावंत समाजवादी म्हणून 
क्रासलंडचा स्वेजण आदर करीत, पण पक्षामध्ये 
त्याला विशेष पाठिंबा नव्ह्ता. १९७६ च्या मार्च- 
मध्ये पक्षनेत्याच्या निवडीसाठी जेव्हा निवडणूक 
झाली त्यावेळी क्रॉसलंडला फक्त १७ मते मिळाली 
आणि त्याचे नाव पहिल्याच फेरीत बाद झाले. 
कलाहन याची पक्षनेता म्हणून निवड झाली, त्याने 


रकखगधमनिच्यचन, 


ध्४ 


क्रॉसलंडचे कतृत्व लक्षात घेऊन, आपल्याविरुद्ध 
तो निवडणुकीला उभा होता याबद्दल राग न 
मानता, परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्याची नेमणूक केली, 


परराष्ट्र मंत्र्याचे काम मोठे जबाबदारीचे होते. 
इंग्लंडने नुकताच युरोपीय समाईक बाजारपेठेत 
प्रवेश केला होता. इंग्लंडचे जगातील स्थान ढासळत 
चालले होते. अशावेळी राष्ट्रहिताची जपणूक करणे 
व राष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढविणे सोपे नव्हते. या 
कार्यात व्याप्त असतांना क्रॉसलंडवर एकाएकी 
मृत्यूचा घाला पडला. २० फेब्रुवारी १९७७ रोजी 
क्नॉसलंड एकदम आजारी झाला आणि त्यातच तो 
मृत्यू पावला. मृत्यूसमयी त्याचे वय फक्त ५८ 
वर्षाचे होते. क्रॉसलंडच्या मृत्यूमुळे इंग्लंड एका 
कर्तवगार मंत्र्याला मुकले. इंग्लंडची ही हानी मोठी 
आहे. पण त्याच्याहीपेक्षा मोठी हानी जागतिक 
लोकशाही समाजवादी चळवळीची झाली, क्रॉसलंड 
लोकशाही समाजवादाचा खंदा पुरस्कर्ता होता. 
लोकशाही समाजवादावर दुहेरी हल्ला होतो. एक 
' उजवीकडून भांडवलदारांचा व दुसरा डावीकडून 
साम्यवाद्यांचा. हा दुहेरी हल्ला परतवून लोकशाही 
समाजवादाची आज समर्थपणे जनतेपुढे ठेवण्यासाठी 
व्यापक बुद्धीची व ज्वलंत निष्ठेची माणसे 
लागतात. अशी माणसे फार आढळून येत नाहीत. 
म्हणून क्रॉसलंड याच्या मृत्यूने घडून आलेली हानी 
लवकर भरून येणे कठीण आहे. 


समाजबादाचे भवितव्य 

हे लोकशाही समाजवादाचे प्रभावी समथंन 
आहे. १९५६ साली, ज्यावेळी ते प्रसिद्ध झाले, 
त्यावेळी अश्या समर्थनाची फार आवड्यकता होती. 
दुसर्‍या महायुद्धानंतर भांडवलशाही कोलमडून पडेल 
अशी जी अपेक्षा होती ती खरी ठरली नाही. उलट 
ती नव्या जोमाने उभी राहिली आणि जगभर 
आपले वर्चस्व फैलावू लागली. तसेच साम्यवाद 
आणि समाजवाद यांच्यामधील भांडण मिटवून दोघे 
गुण्यागोविदाने एकत्र नांदतील ही आद्यादेखील फलद्रूप 
झाली नाही. साम्यवादाने समाजवादावरील हल्ले 
पुन्हा सुरूकेळे आणि समाजवादाचे निर्दालन कर- 
ण्याचा त्याने चंग बांधला, म्हणजेच महायुद्धाच्या 
अंतानंतर लोकशाही आणि समाजवाद यांचा शांततेने 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७७ 


जलद विकास होईल ही जी उमेद होती ती खोटी 
ठरली. रश्षिया आणि अमेरिका यांच्यामधील वाढत्या 
वैमनस्यामुळे तिसर्‍या महायुद्धाचे भीषण संकटही 
डोळ्यापुढे येऊन ठाकले. 


लोकशाही समाजवादाला ही परिस्थिती अत्यंत 
प्रतिकूल होती, भडक मार्ग लोकांच्या डोळ्यात 
लवकर भरतो. विशेषेकरून आणीबाणीच्या वा 
संकटाच्या काळात म्हणून पुष्कळांना साम्यवादाचे 
आकर्षेण वाटू लागले, तर पुष्कळांना समाजवाद 
अशक्य तर बदललेली भांडवल्झाही बरी, असे 
वाटू लागले, युरोपखंडातील सर्व समाजवादी पक्षाचे 
बळ त्यामुळे कमी झाले आणि इतर देशातील समाज- 
वादी चळवळींचीही तीच गत झाली, अशा वेळी 
समाजवादी व्यक्तीना व समुदायांना समाजवादी : 
उद्दिष्टांची पुन्हा आठवण करून देणे व त्यांच्यातील 
आत्मविश्‍वास जागृत करणे फार आवद्यक होते. 
समाजवाद हे केवळ एक स्वप्न नसून तो शांततेच्या 
आणि मतपरिवतंनाच्या मार्गाने प्रत्यक्षात आणणे 
शक्‍य आहे हे जनततेला पटवून देणे जरुरीचे होते. 
आपल्या पुस्तकाच्या रूपाने क्रॉसलंड याने हे 
कार्य चांगल्यारीतीने केळे आहे. त्याचे पुस्तक इंग्लंड - 
मधील घटनांवर आधारलेले आहे हे खरे, पण ते 
उदाहरण इतर देशांना मार्गद््षंक ठरेल अशी त्याची 
अपेक्षा होती. इंग्लंड त्याने निवडले त्याची दोन 
कारणे असावी, एकतर इंग्लंडबद्दल त्याला पुरी 
माहिती होती आणि दुसरे म्हणजे इंग्लंडमध्ये 
समाजवाद प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रयोग चाल 
होता आणि त्यामध्ये तो स्वत: सहभागी होता. 
देश त्याला चचेसाठी निवडता आला 
असता, पण ते उदाहरण विशेष परिणामकारक 
ठरले नसते. स्वीडन हे कधीही पहिल्या दर्जाचे राष्ट्र 
नव्हते आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण उद्योग आणि 
व्यापार यामध्येही त्याला कधी महत्व प्राप्त झाले 
नव्ह्ते. 
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंग्लंडमध्ये हलके हलके 
सामाजिक क्रांती घडून आली होती. लोकांचे विचार 
बदलले होते. सामान्य जनता अधिक जागृत झाली 
होती. जुने आचार व रुढी बदलत होत्या आणि 


समतेबद्दळची आकांक्षा वाढली 


समाजवादाचे भवितव्य : प्रस्तावना 


होती, या सामाजिक परिवतंनामुळेच युद्धानंतर 
पहिल्या निवडणुकीत मजूर पक्षाचा विजय झाला 
आणि समाजवादी कायंक्रमाचा त्याला श्रीगणेशा 
करता आला. 

हे पहिले पाऊल टाकल्यानंतर मजूर पक्षाने 
हलके हलके बरीच पाऊले टाकली. त्या सर्वांचे 
क्रासलंड याने आपल्या पुस्तकात विवेचन केले आहे. 
पाऊले टाकताना अडचणी आल्या, त्यांचेही त्याने 
दिग्दर्शन केळे आहे. अडचणी आथिक होत्या, तशाच 
सामाजिक व मानसिकही होत्या. तसेच शक्‍य 
तितक्‍या अधिक लोकांना बरोबर घेऊन जावयाचे 
म्हणून व लोकशाही व्यवस्था अभंग ठेवावयाची 
म्हणून प्रगती व्हावी तितकी जलद झाली नाही हे 
देखील त्याने काही ठिकाणी दाखविले आहे. पण 
लोकशाहीमध्ये ते अपरिहायं होते असाच एकंदरीत 
त्याचा रोख दिसतो. आस्ते आस्ते का होईना, पण 
इंग्लंडमध्ये समाजवादाच्या दिशेने वाटचाल चालू 
आहे आणि क्ांततेच्या व सनदशीर मार्गाने लवकरच 
समाजवाद प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा त्याने 
पुस्तकामध्ये व्यक्‍त गेली आहे. 

इंग्लंडमधील या वाटचालीचे वर्णन करताना 
क्रॉसलंड याने समाजवादाबद्दलच्या काही रूढ 
कल्पनांचे विश्‍लेषण केले आहे. त्यापैकी दोन मुद्यांचा 
येथे उल्लेख करणे योग्य ठरेल. पहिला मुद्दा हा 
की, उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे समाजवाद हे 
समीकरण चुकीचे आहे. राष्ट्रीयीकरण साम्यवादी 
देशातही होते, पण त्याच्या योगाने कामगारांचे हक्‍क 
अगर कल्याण वाढत नाही. उलट शासनाची सत्ता 
अमर्याद वाढते आणि कामगार व जनता अधिक 
परवश बनते. म्हणून शासन लोकनियंत्रित असले 
पाहिजे ही पहिली अट आणित्या शासनाने देखील 
जरूर त्यावेळीच राष्ट्रीयीकरण करावे ही दुसरी 
अट. राजकीय आणि आथिक सत्तेचे एकीकरण 
जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अनिष्ट अशी 
एकंदरीत क्रॉसलंडची धारणा आहे. दुसरा मुदा हा 
की, समाजवादाला केवळ एक तऱ्हेची आथिक 
व्यवस्था अभिप्रेत आहे ही कल्पना खरी नव्हे. 
समाजवादाची मूळ प्रेरणा नैतिक होती. नीतीवर 
आधारलेला समाज उभारणे हे त्याचे खरे उदिष्ट, 
नीतीमध्ये स्वातंत्र्य येते व समताही येते. कारण 


अनुक्रमणिका 


४५ 


स्वातंत्र्य व समतेखेरीज नीतिमान समाज उभाच 
राहू शकत नाही. म्हणून केवळ आथिक सुधारणां- 
वर सारे लक्ष केंद्रित न करता समाजाच्या व 
व्यक्तींच्या सांस्कृतिक व नैतिक विकासाकडेही 
समाजवादी चळवळीने लक्ष पुरविले पाहिजे असा 
क्रॉसलंडचा आग्रह आहे. 

१९४५ साली अधिकाररूढ झाल्यापासून मजूर 
पक्षाने जो सामाजिक, आथिक व शैक्षणिक सुधार- 
णांचा कार्यक्रम कार्यान्वित केला त्याची क्रॉसलंडने 
सविस्तर माहिती दिली आहें. माहिती देताना त्या 
कार्यक्रमातील उणवांचाही त्याने उल्लेख केला 
असुन त्याने घडून आलेल्या आथिक व सामाजिक 
परिणामांचे उत्तम दिग्दर्शन कले आहे. मजूर 
पक्षाचा कार्यक्रम क्रांतिवादी कार्यक्रम नव्हता. तो 
उत्क्रांतीचा कार्यक्रम होता. सरास्त्र बंड उभारून 
राज्ययंत्र काबीज केल्याखेरीज समाज परिवतंन घड- 
वून आणता येत नाही हा साम्यवादी सिद्धांत मजूर 
पक्षाला मान्य नव्हता. उलट लोकशाही मार्गाने जन- 
तेला बरोबर घेऊन जाऊन, तिला सुबुद्ध करून, तिच्या 
हक्कांचा विकास करून व तिला कार्यप्रवण बनवूनच 
अधिक व्यापक व चिरस्थाई स्वरूपाची सामाजिक 
क्रांती घडवून आणता येते असा त्याचा विश्‍वास 
होता. क्रॉसलंडचाही तोच विश्‍वास होता. इंग्लंड- 
मध्ये समाजवादी परिवतंन सुरू झाले असुन ते 
यशस्वी झाल्यावाचून राहणार नाही अशी त्याला 


खात्री होती. म्हणून समाजवादाच्या भवितव्याबद्दल 
तो नि:शंक होता. मनाच्या त्या निःशंक अवस्थेतच 


त्याने प्रस्तुतचे पुस्तक लिहिले आणि समाजवादी 
चळवळीपुढे मार्गेदशेंक असा एक नकाशा उभा 
केळा. नकाशा मार्गदर्शक तसाच उत्साहवर्धकही 
आहे. 

क्रॉसलंडने पुस्तक लिहिले त्यानंतर वीस वर्षे 
उलटून गेली. या वीस वर्षात समाजवादाचे पाऊल 
पुढे पडले की मागे, त्याचे भवितव्य निरिचत झाले 
की अनिश्चित हा प्रश्‍त मनात उद्भवणे साहजिक 
आहे. प्रश्‍नाचे स्पष्ट आणि खुलासेवार उत्तर देणे 
शक्‍य नाही आणि ते देण्याची ही जागाही नव्हे. पण 
उत्तर देण्यासाठी उपय्‌्कक्‍्त ठरतील अज्ञा काही 
गोष्टींचा स्थूलमानाने उल्लेख करता येईल. पहिली 
गोष्ट ही की, समाजवाद या कल्पनेचा जगभर 
मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला आहे. स्वत:ला 


४६ 


समाजवादी म्हणवून घेण्याची . राजकारणी पुरुषां- 
मध्ये, विशेषेकरून दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्वतंत्र 
झालेल्या देशात, अहमहमिका लागलेली दृष्टीस 
'पडंते. त्यांच्यापैकी पुष्कळ देश स्वतःला समाजवादी 
म्हणवतात. उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि शासना- 
माफंत आथिक विकास एवढाच जर समाजवादाचा 
अर्थ. असेल.तर त्यांचा दावा अनाठाई आहे असे 
म्हणता येणार नाही. पण दुखाःची गोष्ट ही की, 
त्यांच्यापैकी पुष्कळांमध्ये. समाजवादाचा पाया अशी 
जी . लोकशाही ती दृष्टीस पडत नाही. मग ही 
;समाजवादाची प्रगती को परागती ? 

र दुसरी गोष्ट ही की, ज्या पद्चिम युरोपमध्ये 
समाजवादाचा उदय झाला.तेथे त्याचे पाऊल पुढे 
'वंडळेले दिसत नाही. युद्धोत्तर काळात समाजवादी 
पक्ष जोरात वाढतील आणि शासनकर्ते बनतील 
“अश्ली जी अपेक्षा होती ती खरी ठरली नाही. त्या 
मानाने भांडवलदारी पक्ष व साम्यवादी पक्ष यांचीच 
-अधिक वाढ झाली. स्वीडनमध्ये अनेक वर्षे समाज- 
वादी पक्षाचे राज्य होते. पण १९७६ मधील निवड- 
“णकीत त्या पक्षाला बहुमत मिळालें नाही. जर्मनीमध्ये 
'समाजवादी पक्षाचे राज्य आहे, पण निर्णायक बहुमत 
नसल्यामुळे दुसर्‍या एका पक्षाशी त्याला युती करावी 
"लागली आहे. फ्रान्समध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी 
'म्हणून समाजवादी पक्षाला साम्यवादी पक्षावरोवर 
यती करावी लागते. १६७७ मध्ये इंग्लंडमधील 
मजर पक्षाचे पालंमेंटमधील. वहुमत इतके कमी 
झाले की सत्तेवर राहण्यासाठी म्हणून त्याला उदार- 
मतवादी (1.10'91) पक्षाबरोबर सहकार्याचा 
करार करावा लागला. या-घटना तात्पुरत्या स्वरू- 
पाच्या आहेत असे मानणे कठीण आहे. मग समाज- 
-वादी पक्ष निवडणुकीत बहुमत मिळवून राज्य़कत 
'बवतीळ आणि शांततेच्या व सनदशीर मार्गाने 
समाजवाद प्रस्थापित करतील ही ग्वाही खोटी 
ठरणार आहेका? 

तिसरी गोष्ट : ज्या इंग्लंडमधील घटनांच्या 
आधाराने क्रासलंडने आपले पुस्तक लिहिले आणि 
समाजवादाचे आझ्यापुर्ण भवितव्य रंगविले तेथील 
परिस्थितीने तर वेगळीच कलाटणी घेतली आहे. 
आज तेथे वेकारी वाढते आहे. आणि तशीच भाववाढ. 
उत्पादन कसे वाढवावे आणि जागतिक बाजार- 


नवंभारतं 


-व्यवस्था, 


अद्याप तसाच फिरतो 


नोव्हेंबर १९७७ 


पेठेतील चढाओढीला तोंड कसे द्यावे हा इंग्लंड- 
पुढील सध्याचा मोठा प्रश्‍न आहे. एकेकाळी जगाचा 
सावकार असलेले इंग्लंड आता क्रद्णको बनलेले 
आहे. आयात-निर्यात व्यापारातील. देणी - देऊन 
टाकण्यासाठी नुकतेच त्याला जागतिक बँकेकडून 
मोठे कर्ज काढावे लागले. या परिस्थितीच्या रेट्यामुळे 
कामगाराना व सामान्य लोकाना दिलेल्या सवलती 
कमी करण्याचा अगर मागे घेण्याचा विचार सध्या 
तेथे चालू आहे. समाजवादाच्या दिशेने पाऊल पुढे 


' पडण्याऐवजी मागे पडत चालले आहे. आयुष्याच्या 


शेवटच्या वर्षांत क्रॉसलंडला ही परिस्थिती दिसत 
होती. पण त्याला त्याबावतीत काही करता आले 
नाही. मग इंग्लंडमध्ये यापुढे समाजवादाला काही 
भवितव्य नाही का? । 
इंग्लंडचा मार्ग हा लोकशाही समाजवादाचा 
मध्यम मार्ग आहे. तो अयशस्वी ठरला असे आजच 
म्हणता येत नाही. मार्गामध्ये अनेक . अनपेक्षित 
अडचणी आल्या आहेत. पण त्या दूर करता येणा- 
रच नाहीत असे नाही. तसेच दुसरा तरी कोणचा 
मार्ग यशस्वी ठरला आहे? एकोणिसाव्या शतका- 
तील व विसाव्या शतकातील पूर्वार्धातील अनियंत्रित 
भांडवलशाही होती ती आता ,कुठेही दृष्टीस पडत 
नाही. नली तिला कितीतरी समाजवादी स्वरूपाची 
त्रणे स्वीकारावी लागली आहेत, 'तिचे आजचे 
स्वरूप कमी अधिक . प्रमाणात, . कल्याणकारी 
राज्याचे ( ॥७]112 51818 ) आहे. मिश्र अर्थ- 
सहकार, कामगारांचा, संचालनातील 
सहभाग वगेरे गोष्टी तिला मानाव्या लागल्या 


आहेत. याला समाजवादी तत्त्वांचा विजय असे 
म्हणता येणार नाही का? 
सऱ्या बाजूला साम्यवाद तरी कुठे यशस्वी ठरळा 
आहे ? रशियात व इतर काही देशात प्रबळ राज्ये 
निर्माण झाली आहेत, पण त्याना समाजवादी अगर 
साम्यवादी हे विशेषण लावणे कठीण आहे; त्यांचा 
विकास होतो आहे तो राष्ट्रवादाच्या ढाच्यानसार 
तात्पुरती म्हणून जी हुकूमशाही आली आहे ती 
चिरस्याई झाली, सर्वसामान्य जनतेचे हक्क आणि 
केल्याण यावर सुरुवातीला जो वरवंटा फिरला तो 
आहे. या दड्पश्ाहीविरुद्ध व 

तत्र्यासाठी हंगेरी, पोलंड,झेकोस्लोव्हिया 


"करखगघर चिचव, 


जनतेच्या स्वातं 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादाचे भवितव्य : प्रस्तावना 


मीसारख्या ठिकाणी लहानमोठे उठाव झाले. पण 
रशियाने ते शस्त्रबळाने दंडपूर्न टाकले. पण स्वातं- 
तयाची आकांक्षा केव्हाही कायमची दडपून टाकता येत 
नाही. साम्यवादी राष्ट्रातही आता तिचा प्रादुर्भाव 
होऊ लाबला आहे आणि त्यामुळे काही बंधने ढिली 
होऊ लागली आहेत, त्या राष्ट्रांच्या कक्षेवाहेरील 
काही साम्यवादी पक्षांना जनतेच्या मनातील 
स्वातंत्र्यवादी प्रवृत्तीची दखल घ्यावी लांगली. 
त्यामुळे त्यानी एकपक्षीय हुकूमशाहीवद्दळचा आग्रह 
सोडला आणि बहुपक्षीय लोकशाहीवादी राज्य- 
पद्धतीला मान्यता दिली. फ्रान्स, इटली, स्पेन; 
पोर्तुगाल आदि राष्ट्रातील साम्यवादी पक्षात हा 
वेंद्ल'घडून आलेला आहे. बदल कितपत प्रामाणिक 
आहे आणि कितपत संधिसाधूपणाचा, निवडणुका 
जिकण्यासाठी टाकलेला पवित्रा आहे हे आज सांगणे 
शक्य नाही. पण साम्प्रवादी पक्षांना समाजवादाच्या 
अंशा काही मूलभूत मूल्यांचा स्वीकार केल्याची 
घोषणा करावी लागणे हा देखील समाजवादाचा 
-विजयचतव्हे का ? 

एकेकाळी केवळ समाजवादी असे समजल्या 
गेलेल्या अनेक गोप्टी आज सव॑मानत्य झाल्या आहेत. 
भांडवलदारी वा. गतानुगतिक पक्षानाही त्याना 
.मात्यता द्यावी लागली आहे. समाजवादी पक्ष 
राज्यारूढ असो नसो, कोणत्याही शासनाला जनतेल 
-त्या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. त्या गोष्टी 
,आता समाजजीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनल्या 
,आहेत. आथिक व सामाजिक विषमता कमी करणे, 


७ 


सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे, सर्वाचा 
विकास साधणे, दलितांना खास सवलती देऊन 
त्याना इतर गटांच्या बरोबरीला आणणे, वेकारी-व॑ 
दारिद्रथ नष्ट करणे वगैरे आता समाजवादी काययक्रम 
राहिले नसून ते.आता जनतेचे कार्यक्रम बनले आहेत. 
समाजवाद हे आता वर्गीय उहिण्ट उरले 'नसुन सबंध 
समाजाचे उदिष्ट बनले आहे. लोकद्याहीचे परिवतंन 
समाजवादामध्येच झाळे पाहिजे असे आता सर्व 
पुरोगामी विचारवंत मानतात. | 


त्या विचारवंतांना .. जो समाजवाद हवा, तो' 
ठोकळेबाज, समुदायवादी. अर्थकारणावर दृष्टि केंद्रित 
करणारा, सत्तेचे राजकारण खेळणारा समाजवाद 
नको. त्याना हवा समाजवाद तो व्यक्तीचे स्वातंत्र्य 


.व विकास यावर भर देणारा, व्यक्तींच्या प्रयत्नानी 


स्वतंत्र व्यक्तींचा स्वतंत्र समाज उभारू पाहणारा 
नीतिवादी व विवेकवादी समाजवाद. त्या समाज- 
वादाचे मानवतावादामध्ये रुपांतर होते, : मग 
आठवतो तो महात्मा गांधींचा सर्वोदयवाद किवा 
कॉ. एम्‌. एन्‌. रॉय यांचा शास्त्रीय नवमानवतावाद. 
विसाव्या शतकाच्या या चतुर्थ खंडात समाजवादाला 
आपले भवितव्य शोधावे लागेल ते अक्या मानवतावादी 
विचारसरणीमध्ये व कायंप्रणालीमध्ये. क्रॉसलंड याने 
आपल्या पुढील आयुष्यात समाजंवादाच्या, 
भवितव्याचा शोध चाल ठेवला असता तर तो या 


निर्णयाप्रत येऊन पोचला असता असे मानावयास या 


पुस्तकात वरीच जागा आहे. 


डन स 


छापत. आहोत 
आजा आय 


मराठी दलित साहित्याची मूलगामी मीमांसा करणारा ग्रथ 


“ निळी पहाट ! 


लेखक : प्रा. रॉ. ग. जोंधव 


प्राक्ञपाठशाळा मडळ, प्रकारन 


उ 


हय ०१.2 रतन 


अनुक्रमणिका नु ब 
राज्र द्वार गरं 
यंगणकीकत 


ग्रंथ-परीक्षण -- 


दोन काव्यसंप्रह 


(१) ' पानफूल '- सूर्यकान्त खांडेकर, कोल्हापूर रायटस को-ऑप. सोसायटी कोल्हापूर, 


१९७३. मूल्य पाच रुपये 


(२ ) “ पहाट '- नीळकंठ महाजन, नीलकंठ प्रकाशन, पिप्राळे, जळगाव, १९७७ मूल्य आठ 


रपये 


सूयकान्त खांडेकरांची कविता महाराष्ट्राला 
सुपरिचित आहे. १९५४ साली 'सावली ' हा त्यांचा 
पहिला काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झाला. * छुमछुम ' हा 
बालगीतांचा संग्रह ( १९६२) वगळला, तर १९५४ 
नंतर जवळजवळ वीस वर्षानंतर खांडेकरांचा प्रस्तुत 
काव्यसंग्रह प्रसिद्ध होत आहे. मराठी नियत- 
कालिकांच्या सृष्टीत खांडेकरांची कविता वरचेवर 
आढळते. तिचा एक खास रसिकवर्गही आहेच. या 
तीस वर्षात मराठी कविता बदलत गेली; पण 
खांडेकरांची वृत्ती अढळ धर्मनिष्ठेसारखी स्वतःच्या 
धुंद कलानंदात रंगलेलीच राहिली. या कवितेत 
आपला धर्म आपण जपला आहे, असे कवीने सार्थपणे 
म्हटलेले आहे. क 

जीवनात जे जे काही पत्कळपणे शी कतय ते 
काव्यरुपाने साकार करणे, हे खांडेक करी वैशिष्ट्य 
आहे. अनेक विषय, आशय त्यांच्या कवितांत येतात. 
त्याबरोबरच कवितेला एक गीतानुकूल घाट देण्याचे 
त्यांचे कौशल्य जाणवत राहते. भावना, विचार, 
कल्पना, शब्दकला, रचना या सर्वे अंगोपांगात 
आपल्या भावुक, सौम्य, काहीशा भाबड्या पण 
सात्विक अशा व्यक्तिमत्त्वाचा प्रत्यय येतो. परिचित 
भावभावनांना एका सुबोध मर्यादेत आस्वाद्य कर- 
ण्याची किमया' त्यांना साधलेली आहे. खांडेकरांच्या 
कवितेबरोबर काव्यसृष्टीत सहल करणे सुखदायक 
ठरते. कवी आणि कविता यांच्या एका पारंपरिक 
प्रतिमेचे निष्ठेने जतन करणारी ही “ पानफुले 
पुष्कळांना आवडतील. 

खांडेकरांचे मला जे वैशिष्ट्य जाणवले, ते 
वेगळेच आहे. आयुष्यात दीर्घकाल कवी म्हणून जगणे, 
ही एक साधना ठरते. खांडेकरांची ही साधना 


अभिनंदनीय आहे. सांस्कृतिक दृष्टीने समाजाला अश्ला 
खांडेकरांचे अगत्य नेहमीच राहील, असे मला वाटते. 


* पहाट ' हा नीळकंठ महाजन यांचा पहिलाच 
काव्यसंग्रह आहे. खानदेशची भूमी ही काव्यभूमीच 
आहे. व हिणावाईंचे सरल-सुंदर काव्य याच भूमीतील. 
ना. धो. महानोर, राजा महाजन, प्रभाकर श्रावण 
चौधरी अशी ही नव्या कवींची पिढी बहिणाबाईंची 
परंपरा पुढे चालवीत आहे. नीळकंठ महाजनांची 
कविता या परंपरेतीलच म्हणता येईल. महाजनांच्या 
कवितेत जीवनजाणिवांच्या पहाटेचे तरल भाव उमट- 
लेले आहेत. ह्या पहाटेच्या मागे जीवनाचा एक भूत- 
काळ अंधारुन गेलेला असतो त्याच्या स्मृती विझ- 
लेल्या नसतात ग्रामीण जगातून शहराकडे येणारे तरुण 
मन, मागासलेल्यातून पुढे जाणारा नवा समाज, 
मिटत जाणारे ग्रामीण निसगंसृष्टीचे जुने वातावरण 
आणि त्यातून थरथरत राहणारे नव्या सृष्टीचे भान 
या व यासारख्या जाणिवांनी ' पहाट 'मधील कविता 


रुपास आलेल्या आहेत. 


महाजनांच्या मनोवृत्तीत कुठेतरी जीवनरहस्याची 
जाण दिसून येते. सामाजिक जबाबदारीही सुचित 
होते. त्यांच्या प्रेमकवितेत सतत सापडल्या-हरवल्याचा 
उत्कट ताण जाणवतो. बहुतेक कविता मुक्‍तछंदात 
आहे आणि तिला एक प्रभावी ल्य आहे. 
“ कशी हसताहेत भूतकाळाच्या कथेचा भुसा भरलेली 
झाडं, माणसं आणि ही घरं? 

उजाडणार होतं . . . उजाडलं आहे हेंच खरं 

अशा स्वरूपात त्यांच्या कवितेची पहाटलेली 

अभिव्यक्ती आज तरी थरथरताना जाणवते. 


रा, ग, जाधव 


प्रथ-परीक्षण 


होळपट आणि सोपान - रत्नाकर पटवर्धन 
अमेय प्रकाशन, नागपूर १९७७, १५ रु. 


रत्नाकर पटवर्धन हे मराठीतील एक ताज्या 
दमाचे, उमेदशील कथाकार. ' होलपट ' आणि 
: सोपान ? ह्या त्यांनी लिहिलेल्या दोन वैशिष्टयपूर्ण 
लघुकादंबर्‍्या नुकत्याच (एप्रिल १९७७) प्रकाशित 
झालेल्या आहेत. ' होल्पट' ही मध्यमवर्गीय 
कुटुंबांतील एका कुरूप मुलीच्या व्यक्तित्वविच्छेदाची 
कहाणी आहे. स्वतःच्या सौंदर्याविषयी पूर्ण आत्म- 
विश्वास असलेल्या नीलाची सुलू किवा सुलोचना 
ही मैत्रीण. दोघींचीही जगे वस्तुतः फार भिन्न आहेत. 
नीला ही केवळ सुंदरच नव्हे, तर श्रीमंतही आहे. 
आपल्याला हवे ते सातत्याने मिळविण्याची कला 
तिला अवगत आहे. कॉलेजातल्या चुणचुणीत तरुणांना 
तिच्या मैत्रीचे आणि सहवासाचे आकषण आहे. 
ह्याच्या उलट सुलोचनेची बाब आहे. स्वतःच्या 
कुरुपपणाची तीव्र जाणीव तिला आहेच; परंतु 
त्याबद्दल आजुबाजूचे सारेजणच विचार करतात ही 
जाणीव' तिला विशेष अस्वस्थ करणारी आहे. 
इतरांचे आपल्याकडे दुलंक्ष झालेलेच बरे; असे तिला 
वाटते. नीलाच्या सौंदर्याच्या छायेत वावरल्यामुळे 
हें साधते. हेच कदाचित त्या दोघींच्या मैत्रीचे मुख्य 
कारण, सुलीच्या घरची परिस्थिती बर्‍यापैकी असली, 
तरी एकूण राहणी सामान्य प्रतीची. तिच्यासारख्याच 
कुरूप बहिणी घरात आहेंत; आणि त्यांच्यात सारखी 
धसफस चाललेली असते. तिच्या आईला लग्नापूर्वी 
हिस्टेरियाचे अँटॅक्स यायचे. लग्नानंतरही भांडणे 
वर्गैरे झाल्यास- आणि ती सततच होत-तिला 
क्वचित फिट्स येतात. वडील प्रेमळ असले, तरी 
घरातले वातावरण निकोप होण्याच्या दृष्टीने 
फारसा प्रभाव पडण्यासारखे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व 
नाही. ह्या घरात आणि तेथील कोंदट, थिट्या 
जीवन क्रमात सुलीला रस नाही; परंतु तिच्या 
कुरूपपणामुळे भविष्यकाळात ह्यापेक्षा वेगळ्या जीव- 
नाची आत्मविश्‍वासाने आशा करायलाही तिला वाव 
नाही. ह्यातून निर्भाण झालेल्या न्यूनगंडाशी झगडता 
झगडता थकलेले सुलीचे मन एका वेगळ्याच 
वळणाने . वाहू लागते. ती हिस्टेरिक बनते. सतत 

स. भा. ७ 


४९ 


नीलाचा आणि तिच्या निमित्ताने तिच्या स्माटं 
तरूण मित्रांचा सहवास मिळविण्याचा ती प्रयत्न 
करते; आपण त्यांच्यातीलच एक आहोत असे 
स्वतःला पटवू पाहते. नीलेच्या सहवासासाठी आतुर 
असलेले तरूण सुलोचनेला नीलेसाठी सहन करतातं, 
ही गोष्ट सुलोचनेच्या मनात चाललेल्या मानसिक 
प्रक्रियेला पोषकच ठरते. हळूहळू नीलेचे आयुष्य ती 
मनाने जगू लागते; इतकेच नव्हे, तर नीलेने आपल्या 
तरूण मित्रांतून स्वतःसाठी निवडलेला प्रियकर तिला 
स्वतःचाच प्रियकर वाटू लागतो. नीलाचे हस्ताक्षर 
आत्मसात करून नीलाच्या सहीने ती त्याला पत्रेही 
लिहिते ह्या भ्रमविश्‍वात वावरत असतानाच 
ती नीलाचा आणि तिच्य़ा प्रियकराचा पाठलाग 
करू लागते; त्यांच्या हाल्चाली टिपू लागते; 
आणि एकदा त्या दोघांच्या भेटीत नीलाचा 
प्रियकर नीलावरोबरच्या त्याच्या विवाहाला त्याच्या 
वडिलांचा विरोध सूचित करतो आणि मनाने 
नीला झालेली सुलोचना दुःखातिरेकाने रस्त्यावर 
येते; बसखाली आत्महत्या करते. 


सुलोचनेच्या मनातली गुंतागुंत आणि त्यातून 
तिची झालेली ही होलपट पटवधंनांनी अतिशय 
प्रत्ययकारीपणे मांडलेली आहे. तीही साध्यासुध्या, 
अंनौपचारिक भाषेत, *. .. आता मी तुम्हाला 
सुलीच्या पूर्वायुष्याची गोष्ट सांगतो. ? असे म्हणूनच 
ते वाचकाला भिडतात; अधूनमधून त्याच्या 
प्रतिक्रिया अजमावीत, बोलक्या प्रसंगांतून सुलीच्या 
मनोव्यापारांवर प्रकाश टाकीत जातात आणि 
पोलिस दप्तरी एका वेंधळ्या पादचाऱ्याचा अपघाती 
मृत्यू म्हणून नोंद झालेल्या एखाद्या घटनेच्या मागे 
जाऊन पाहिल्यास किती वेगळो वस्तुस्थिती आढळू 
शकते हे दाखवून देतात. खरोखरी, सरळ, साधे 
तिवेदन हे ह्या कादंबरिकेचे एक बलस्थान ठरावे . 


अश्याच प्रकारची निवेदनपद्धती ' सोपान * मध्ये 
आहे. खादी विद्यालयात काम करणारे सुश्ील- 
कुमार शर्मा आणि त्यांची मोलकरीण वशी ह्यांच्यात 
निर्माण झालेले भावबंध प्रथम चोरून आणि नंतर 
शर्मांचा एक मित्र म्हणून पाहणाऱ्या एका किशोराच्या 
(अँडोलेसंट) तत्संबंधीच्या प्रतिक्रिया येथे त्याच्याच 
तोंडून व्यक्‍तविल्या आहेत. शर्मा आणि .निवेदक' 


- 


“मी” ह्याच्यातील स्नेहसंबंध आणि मोकळेपणा 
वाढत जाऊन एका विशिष्ट वळणानंतर अपरिहायं- 
पणे कसा संपुष्टात आला हे ह्या भाववंधाच्या 
पावंभूमीवर “मी ' कडून सांगितले जात असताना 
अद्या प्रेमसंबंधाना ओघाने प्राप्त होणारे रोख, 
'वप्रावहारिक संदर्भही मार्मिकपणे स्पष्ट करण्यात 
आले आहेत. विशिष्ट परिस्थितीमुळे “मी ' च्या 
आधीच पोगंडावस्थेतुन बाहेर पडलेला 'मी! चा 
मित्र काह्या शर्मा - वशीसंबंधाकडे ज्या दृष्टीने प्रथम 
पासुन पाहतो तीही ह्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. 
“ मी? च्या मुळातल्या निरागसपणाला काऱ्याने 
धक्के दिलेले आहेत, ' मी ' आणि काड्या ह्यांच्या 
मंत्रीतही पुढे अंतर पडते; त्यांची जगे वेगळी 
होतात. त्यातूनही कठोर वास्तवाचा एक संस्कार 
“मी ' च्या मनावर होतो. जुळणार्‍या दुरावल्या 
-नात्यानी केलेले हे संस्कार स्वीकारीत-पचवीत 
एकेका पायरीने पौगंडकोशातुन बाहेर पडणार्‍या 
“मी चे दर्शन पटवर्धनांनी 'सोपान * मध्ये अगदी 
सहजपणे घडविलेले आहे. र 

अ, र. कुलकर्णी 


अर्थसंवाद 

( मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे त्रैमासिक, द्वारा 
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ्‌ सोशल, चेंज, मुंबई, 
मराठी ग्रंथ संग्रहालय, मुंबई, ४० क क, 


मराठी अर्थक्षास्त्र परिषदेने सुरू .. केलेल्या 
अर्थसंवाद ' ह्या त्रैमासिकांचा पहिला अंक 
स्वागताहे आहे. मरांठी अर्थशास्त्र परिषदेची स्थापवा 
ह्या वर्षाच्या सुरवातीला झाली. ' अर्थशास्त्राविषयी 
मराठी भाषेतुन अध्ययन, अध्यापन, संशोधन आणि 
प्रबोधन यांना चालना देणे ' हे परिषदेचे प्रमुख 
उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साधण्याचा एक मांगे म्ह्णून 
 अर्थसंवाद हे त्रैमासिक प्रसिद्ध करण्याचा उपक्रमं 
परिषदेने .हाती. घेतला आहेः ह्या वैमासिकांचा 
प्रहिछा, अंक एप्रिळं-जून' न १९७७. ह्यासाठी 'म्हणूत्र 
परिषदेने प्रज्चिद्ध केल आहे. 


ननभारत 


नोव्हेंबर १९५७ 


विशिष्ट विषयांना वाहिलेली नियंतकालिके 
भराठीत फारशी आढळत नाहीत. विद्या- 
पीठातील अभ्यासाचे माध्यम म्हणून मराठीचा 
स्वीकार होऊन पंचविसावंर अधिक वर्षे द 
गेली. तरीही विशिष्ट ज्ञानश्ञाखात चालू असलेल 
विचार, संशोधन, विवाद यावरील विवेचनात्मक 
लेख प्रसिद्ध करणारी नियतकालिके शंराठींत असू 
नयेत ह्याचा अर्थथ्वं असा को ह्या ज्ञानशाखांविषयी 
टिकाऊ जिज्ञासा आणि आवड असलेले अभ्यासक 
पुरेशा संख्येने निर्माण करण्यात विद्यापीठे अयशस्वी 
ठरली आहेत. म्हणजे ह्या ज्ञानशाखांच्या अभ्यासाची 
परंपराच महाराष्ट्रात दृढ झालेली नाही. 
“ अर्थसंवादा 'मुळे प्रचलित आणि परंपरेने आलेल्या 
समस्यांची गंभीरपणे दखल घेणार्‍या प्रमाण, विवेचक 
आणि चिकित्सक लिखाणाची मराठीत जी वाण 
आहे ती अर्थशास्त्रापुरती तरी बर्‍याच प्रमाणात 
भरून निघेल असा भरवसा वाटावा असे ' अथे- 
संवादा 'च्या पहिल्या अंकाचे स्वरूप आहे. 
ह्या प्रकारच्या नियतकालिकाचे स्वरूप .मराठीत 
तरी ' अपरिहार्यपणे दुहेरी असणार. सर्वसाधारण 
.सुशिक्षित व्यक्‍तीला. अर्थशास्त्रातील समस्या, 
संकल्पना, उपपत्ती ह्यांची माहिती करून देणारे 
“* सुबोध ' लेख त्यात प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे. 
त्याचप्रमाणे ज्यांनी मराठीतून अर्थशास्त्राचा अभ्यास 
.एका पातळीपर्यंत केला आहे अज्ञा वाचकांसाठी 
अधिक तांत्रिक स्वरूपाचे लेखही प्रसिद्ध करणे 
.उपयुक्‍त ठरेल. * अर्थशास्त्राचे स्वरूप ! हा के. पु. 
मं. लाड यांचा लेख पहिल्या प्रकांरंचा 'आहे; तर 
प्रा. नी. वि. सोवनी यांचा ' समतोलाची' संकल्पना 
आणि अर्थचिकित्सा ' हा लेख दुसर्‍या प्रकारचा 
आहे. ' हिंदुस्थान आणि आशियाई उत्पादन व्यवस्था 
था विषयीचे माक्संचे विवेचन * ह्या डॅनियल थॉर्नर 
यांच्या लेखाचे आनंद नाडकर्णी ' आणि - वसंत 
पळशीकर यांनी केलेले भाषांतर इतके सुरेख वंठले 
आहे की ते भाषांतर वाटतच नांही. | 
.._, ऑर्थसंवादा'ला सुशिक्षित. वाचकवर्गाची आणि 
१ विश अभ्यासकांचा पाठिंबा वाढत्या प्रमा- 
क. रोभत. जाईल अक्षी” खात्री बाळगायला 
हँरकतं नाही. । 
-प्र.'मे. पृ. रेगे 


ग्रंथ-परीक्षण 


जय महाराष्ट्र मंडळ, 


ष्‌ 


कसबा पेठ, पुणे, समाज प्रबोधन विशेषांक, १९७७, 
संपादक व प्रकाशक- काका वडके, अध्यक्ष, जय महाराष्ट्र मंडळ, ६४०, कसवा पेठ; पुणे- ४११० १ १;. 


पृष्ठे ५६-- १५. 


पुण्याच्या जय महाराष्ट्र मंडळाने सामाजिक 
दृष्ट्या महत्त्वाचा एक विषय घेऊन त्यावर दर 
वर्षी गणेशोत्सवानिमित्त एक विद्षोषांक काढण्याचा 
चांगला. पायंडा पाडला आहे. या उपक्रमाबाबत 
मंडळाचे मनःपूर्वक अभिनंदन ! या वर्षी (१९७७) 
मंडळाने “ समाज प्रबोधन विशेषांक ' काढला असून 
त्यात नामवंत व्यक्तींच्या दर्जेदार लेखांचा. समावेश 
केलेला आहे. महाडच्या. “' चवदार तळ्याच्या 
संग्रामा'ला या वर्षी ५० वर्ष होत असल्याने मुख्यत्वे 
या अंकात त्यासंवंधी व अस्पृश्यतेविषयी लेख 
आहेत. त्यांशिवाय र. धों. कर्वे यांनी लैंगिक शिक्षण 
व. संततिनियमन. यांविषयी केलेल्या कार्यावरील 
तसेच _ हुंडाविरोधी व मुस्लिम सत्यशोधक या 
चंळवळींच्या कार्याची माहिती देणारे लेखही यात 
आहेत. समाज प्रवोधनाविषयीचे इतरही लेख या 
अंकात आहेत. लेखांशिवांय मननीय विचार देणारी 
पोनपूरकेही अंकात आहेत. श्री, सुभाष अवचटांचे 
प्रतिकात्मकं, परंतु अंकाला साजेसे मुखपृष्ठ वाचकांचे 
लक्ष वेधून घेते. 

चवदार तळ्याचा संग्राम हा प्रतिगामी व 
पुरोगामी विचारांमधील लढा होता, असे सांगून 
आचार्य माधव रा. पोतदार यांनी या घटनेचे एका 
निराळ्या दृष्टिकोनातून विवेचन केले आहे. भारतीय 
संस्कृतीत अस्पृश्यता कशी आली असावी, याविषयीचे 
मलगामी विवेचन तकंतीर्थ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
यांनीं आपल्या लेखात केले आहे. समाज प्रबोधनाची 
प्रक्रिया पुनरच चैतन्यश्शाली झाल्याशिवाय राज्य- 
संस्था - स्थिर होऊ शकणार नाही, असेही त्यांनी 
सुचवले आहे. प्रा. रा. भि. जोशी यांनी महा- 
डच्या चवदार तळ्याच्या ऐतिहासिक लढ्याचे 
तसेच महाडच्या परिसराचे वर्णन करून महाड याच 


गावाची या लढ्यासाठी का निवड करण्यात आली, 


ते सांगितले आहे. श्री. श्री. के. क्षीरसागर यांनी 
ऐतिहासिक उदाहरणे देऊन जातिभेद कसे निर्माण 
झाले आहेत, याचा ऊहापोह केला आहे. श्री. यदुनाथ 


थत्ते यांनी आपल्या लेखात समाज-परिवतंनाच्या 
"प्रक्रियेचे विवेचन केले आहे. समाज प्रबोधनाविषयीचे' 


काही मूलभूत विचार श्री. प्रभाकर अत्रे यांच्या 
लेखात आले असून समाज प्रबोधनाच्या विविध 


अंगांचे विवेचनही त्यांनी केले आहे. 


समाजस्वास्थ्यकार र. धों. कर्वे यांच्या कार्याची 
ओळख श्री. ज. जोशींनी करून दिली आहे. प्रा. 
अनिल थत्ते यांनी आपली हुंडाविरोधी भूमिको 


'हेखात स्पष्ट केली आहे. श्री. सय्यदभाई यांनी 
'आपल्या. लेखात “ मुस्लिम सत्यशोधक चळवळी 'ची 


थोडक्यात. ओळख करून दिली आहे. श्री. मुकुंद 
टांकसाळे यांनी वर्तमानपत्रे व नियतंकालिके यांतून 
येणार्‍या वधुवरांविषयक जाहिरातींमधील माहितीचे 
चांगले विश्‍लेषण केले आहे. प्रा. गंगाधर पानतावणे 
यांनी आपल्या लेखामध्ये दलितांच्या आत्मविमो- 
चनाच्या लढ्याचा ऊहापोह केला आहे. 


अंकामध्ये शेवटी मंडळाने आपला अहवाल देऊन 
आपल्या कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. समाज 
प्रबोधनाच्या विविध अंगांवर व समस्यांवर महा- 
राष्ट्रातील प्रसिद्ध विचारवंतांचे विचारपरिपूर्ण लेख 


'मागवून काढलेला हा अंक वाचकांना निश्‍चितपणे 


उद्बोधक व मननीय ठरेल यात शंका नाही. 


"णजे, ना, ठाकर 
च 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ष्र 


पत्रव्यवहार - 

न. भा. मासिकाच्या सप्टेंबर अंकातील त्यांच्या 
प्रतिक्रियेत श्री. शं. बा. जोशी यांनी माझ्या लेखात 
खर्‍या नव्या दिद्ेचा अनुल्लेख असल्याचे लिहिले 
आहे. मी माझ्या लेखात नव्या दृष्टिकोणाचा तितका 
व्यवस्थित उलगडा केला नव्ह्ता- कारण तो एक 
स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. तरी तौलनिक व बहु- 
विषयस्पर्शी ( ०011108181ए6 ते ग[हा- 
6]5०111181% ) दृष्टिकोणाची गरज असल्याचे 
म्हटले होते. त्यासाठी डॉ. अग्रवाल व डॉ. कोसंबी 
यांच्या लेखांचा पण दाखला दिला होता. 

ग्रंथ ज्यावेळी निमिले त्या ' समयपरिसरात? 
शिरून त्यातील आशय ग्रहण केला पाहिजे हे 
श्री. जोशी यांचे मत बरोबर आहे पण त्यात. प्रवेश 
कसा करायचा हा यक्ष प्रश्‍न आहे व श्री. जोशी 
सांगतात ती प्रतिमाश्यास्त्राची पद्धती येथे अपुरी 
पडते. कारण महाभारताचा अभ्यास हा प्राचीन 
भारताच्या इतिहासाची पुनरंचना करण्यासाठी व 
तत्कालिन समाजाच्या आचार-विचारांची माहिती 
'करून घेण्यासाठी करायचा आहे. 


महाभारताचा किवा इतर प्राचीन ग्रंथांचा 
अक्ष्यास व्यापक अशा ऐतिहासिक संदर्भातून झाला 
पाहिजे. त्यासाठी फक्‍त प्रतिमा मिथक व भाषा 
यांचीच मदत घेऊन चालत नाही कारण त्यामुळे 
तत्कालिन समाजाच्या मूळ पायाचे ज्ञान होत नाही. 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाजाच्या भौतिक साम- 
थ्यांच्या संदर्भात वापरायचा असतो. मानव समा- 
जाचा विकास हा त्या काळात असलेल्या उत्पादन 
साधनांच्या विकासाच्या आधारावर होत असतो. 
समाजातील परस्पर संबंध याच उत्पादन साध- 
नांच्या विकासावर अवलंबून असतात. डॉ. कोसंबी 
म्हणतात, “ ॥॥0 ]9700ए]81' 800657 18 
७०18180९0188त ४9. एच, 1. 1९१8 
88 116068881४; ७10० ४७63 0! 70" 
त ७685 ॥॥6 ॥॥1128 0४ फा. 1111)16- 
॥शा8, फा० 1४७8 ली 116 ]10११७- 
फठ) ० 0पाझा8, 0 ७४ पएणाव हा 
ता ४1710 07 182४8]- 0018 त ]18ण5 व्ह 
३००8) ७४॥"०१प्रल॑8; झा 0प1॥8 


नवभारत 


विरोधी ठरतो 


नोव्हेंबर १९७७ 


शि 0018, 010 1810 80016 (111608 16 
00१५ छते छ०्पा जी जाढ ७1०१॥१०शः; 
फाण० ००॥0]18 ७ ता] ०७8] ० णार 
उपए]ए8 810 7९1868 तृष81 ४ 970 
जण 0 [0७ ४॥]७७१7. 8०00४ 18 1016 
०४९०७ ७४7 0०1१8 ळज॑ फा०्तपरला0य, 
( &1 7300ता लाला 0 006 80५ ण 
हता फाडला ७ शा ऐएकपी चा 
191756 ) तेव्हा समय परिसरात प्रवेश करण्यासाठी 
त्या समाजाची उत्पादन साधने कोणती होती व तो 
समाज सांस्कृतिक दृष्ट्या कोणत्या अवस्थेत होता 
याचा निर्णय घेणे आवश्यक असते व त्यासाठी 
पुरातत्त्व भाषाशास्त्र वंशश्ास्त्र यांची मदत घ्यावी 
लागते. कोसंबींनीच म्हटल्या प्रमाणे धर्मप्रथा, 
अंधश्रद्धा, तांत्रिक विधी यांच्याच अभ्यासावर लक्ष 
केंद्रित केल्यानंतर इतिहासाकडे दुलंक्ष होते. याचा 
अर्थ त्यांच्याकडे दुलेक्ष करावे असा होत नाही 
कारण त्यांच्या अभ्यासातून समाजाच्या उपसंरचने- 
च्या ( 8प७! ४४एट 1७) काही वैशिष्ट्यांची 
ओळख होते. पण उपसंरचनेच्या मदतीने संरचनेचे 
( ७७४16 ) पुर्ण ज्ञान होऊ शकत नाही. 
त्यासाठी समाजाच्या मूळ संरचनेचे उत्पादन 
साधनांचे ज्ञान होणे आवश्यक असते. 


प्राचीन ग्रंथांचा आजचा चष्मा वापरून अर्थ 
लावणे फारसे बरोबर नसले तरी प्राचीन समाजाच्या 
आचारांचे व विचारांचे आजच्या विचारमूल्यांच्या 
संदर्भात अध्ययन करणे अपरिहार्य ठरते कारण 
प्रत्येक संशोधक स्वत:च्या य॒गातील मंल्यांच्या 
संदर्भातच प्राचीन ग्रंथातील अर्थ ग्रहण करीत असतो. 


शि श्री. जोशी यांचा दृष्टिकोण प्राचीन ग्रंथातील 
थ ह करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो पण 
त यय व्यापक अशा सामाजिक व 
कयी कटीच्या संदर्भात वापरली नाही तर 
याच क दृष्टोने त्यातून फारसे निष्पन्न होणार 
की आ च गीतेतील “गुह्यार्थ ' श्री. जोशी व 

याच्या मतांनुसार वेगळा व परस्पर- 


अशोक चौसाळकर 


सार-संकलळन 


1:11 
जनतेचे राजकारण आणि झुंडीचे राजकारण 


ह्या महिन्यातील सर्वात नाट्यपूर्ण घटना म्हणजे 
श्रीमती इंदिरा गांधी ह्यांना ३ ऑक्टोबरला भ्रष्टा- 
चाराच्या आरोपाखाली करण्यात आलेली अटक 
आणि दुसर्‍याच दिवशी दिल्लीच्या अऑँडिशनल चीफ 
मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटने ताबडतोबीने केलेली त्यांची 
सुटका. इंदिरा गांधींची बिनशर्त मुक्‍तता करताना 
मॅजिस्ट्रेने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की 
:- असा आरोप करायला काही आधार आहे असे 
दाखवून देणारा काहीही पुरावा, दस्तऐवजाच्या 
स्वरूपात किंवा तोंडी, आतांपर्यंत जमविण्यात 
आलेला नाही. ” इंदिरा गांधींना सोडून देण्यात 
आल्यावर काहीच तासांत मॅजिस्ट्रेटच्या ह्या 
हुकूमाला आव्हान देणारा रिट पिटिशन दिल्ली 
हायकोर्टापुढे सादर केला. 

ह्या एकंदर प्रकरणाने राज्यकारभारातील वकूब 
आणि कार्यक्षमता ह्याविषयीच्या जनता सरकारच्या 
लौकिकात भर पडली असे म्हणणे कठीण आहे. 
कायद्यापुढे सवे नागरिक समान आहेत, देशाच्या 
कायद्याप्रमाणे इंदिरा गांधी ह्यांच्यावर फौजदारी 
गुन्ह्यांचा आरोप ठेवून कारवाई करण्यात आली, 
मॅजिस्ट्रेट ह्यांनी समोर ठेवण्यात आलेल्या पुरा- 
व्पाच्या आधारावर आणि त्यानी कायद्याचा जो 
अर्थ लावला त्याळा अनुसरून इंदिरा गांधींना 
सोडन देण्याचा निर्णय दिला आणि हा निर्णय 
अयोग्य वाटल्यावरून सरकारने त्याविरुद्ध अपील 
केळे हे म्हणणे रास्त आहे पण अपुरे आहे. इंदिरा 
गांधी ह्यांचे ह्या देशाच्या राजकीय जीवनात काहो 
स्थान आहे आणि त्या माजी पंतप्रधान आहेत 
एवढ्यांपुरते ते स्थान मर्यादित नाही किवा सर्वस्वी 
त्याच्यावर अवलंबून नाही. आजच्या राजकीय 
जीवनातील काही शक्तींचे प्रतिनिधित्व आणि 


नेतृत्व त्या करतात आणि ह्या शक्‍तोभावता बराच 
मोठा जनसमुदाय गोळा झालेला आहे. अगदी काय- 
द्याला अनुसरून केलेली आणि कायद्यामुळे अनिवाय 
ठरलेली अशी इंदिरा गांधीविरोधी कृतीही ह्या 
शक्‍तीच्या आणि जनसमुदायाच्या दृष्टीने आपल्याला 
मिळालेले एक आव्हान आहे असे वाटणार आणि 
अशा कृतीचे राजकीय पडसाद अपरिहार्यंपणे उमट- 
णार हे प्रथमपासून स्पष्ट होते. ह्या दृष्टीने पाहता 
जनता सरकारने दाखविलेल्या भोंगळपणाला आणि 
वावळटपणाला आधुनिक राज्यश्ञासनाच्या इति- 
हासात तोड नाही असे म्हटले पाहिजे. इंदिरा 
गांधींच्या नेतृत्वाची एक शेली आहे आणि ती 
आता परिचित आहे. त्या नाट्यपूर्ण घटना धडवून 
आणतात किवा घटनांना नाट्यपुर्णे रूप देतात 
आणि जनतेचे लक्ष त्यांच्यावर खिळवून ठेवतात. 
जनता अशा काहीकद्या उत्तेजित, काहीशा संमो- 
हित ( हिप्नोटाइझ्ड ) अवस्थेत असताना तडफदार 
कृती करून राजकारणाला स्वतःला इष्ट असलेली 
दिशा देतात. ह्यावेळीही त्यांनी असेच केले. वास्त- 
विक त्यांना अटक केल्यावर त्यांनी जातमुचलका 
दिला असता तर त्यांची ताबडतोब सुटका झाली 
असती. पण मग त्या आरोपी म्हणून राहिल्या 
असत्या आणि खटल्यात काय होते याकडे लोकांचे 
लक्ष लागून राहिले असते. इंदिरा गांधींनी सूत्रे 
आपल्या हातात घेतली, जातमुचलका देण्याचे 
नाकारले, आपल्याला पकडा, हातकड्या घाला 
असा आग्रह धरला, पोलिसांना तीन तास थोपवून 
धरले आणि कुंठित केले. तोपर्यंत त्यांचे अनुयायी 
मोठ्या संख्येने त्यांच्या घराजवळ गोळा झाले, 
त्यांनी निषेधाच्या घोषणा दिल्या आणि कायद्या- 
खाली म्हणून करण्यात. येणार्‍या ह्या कृतीला 


५४ 


जनतेच्या दृष्टीने पक्के राजकीय रूप प्राप्त झाले. 
इंदिरा गांधींनी ह्या एकंदर प्रकरणात जें राजकीय 
कौशल्य, डावपेचावरील प्रभुत्व आणि कणखरपणा 
दाखविला तो कोतुकास्पद होता. 
पण राजकारण म्हणजे केवळ नाटक नव्हे 
किंवा काही मूठभर राजकोय पुढार्‍यांत काही 
पारितोषिकांसाठी चाललेली स्पर्धा नव्हे. इंदिरा 
गांधींच्या ह्या शहेलीला एक वैचारिक अधिष्ठान 
आहे. भारताच्या राष्ट्रीय जीवनात स्वतःचे एक 
' वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे अशी त्यांची खात्री आहे. 
' राष्ट्रीय जीवनातील स्वतःच्या भूमिकेविषयीचे त्यांचे 
'हे ' दर्शन ! त्यांच्या अनेक वक्‍तव्यांतून आणि कृतींतून 
सुचित होते. हे चित्र असे आहे की समोर दारिद्रयात 
खितपत पडलेली, अन्यायाने, पिळणुकीने गांजलेली 
' विराट जनता आहे आणि इंदिरा गांधी तिच्या 
"एकमेव नेत्या आहेत. जनता आणि इंदिरा गांधी 
ह्यांच्यांत साक्षात्‌ संबंध आहे, ह्यासाठी स्थानिक 
' पुढारी, पक्ष संघटना इ. गोष्टींच्या मध्यस्थीची आव- 
"इग्रकता नाही; किंबहुना हे संभाव्य मध्यस्थ अनेकदा 
ह्या संबंधामधील अडसर बनतात. ह्या जनतेचे 
कल्याण साधणे हे इंदिरा गांधींचे एकमेव उद्दिष्ट 
आहे. ह्यासाठो त्यांना अर्थात्‌ अनेक दुय्यम आणि 
कनिष्ठ साहाय्यक लागतात. जनतेच्या कल्याणा- 
साठी इंदिरा गांधींनी जो कार्यक्रम रचलेला असतो 
“आणि जो शर्थीने पार पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्त चालू 
असतो त्यात एकनिष्ठतेने सहभाग घेणे, म्हणजेच 
इंदिरा गांधींशी एकनिष्ठ असणे ही असे साहाय्यक 
असण्याची एकमेव कसोटी आहे. ह्या निष्ठेत जे 
यत्किंचितही डळमळीतपणा दाखवितात त्यांना 
कठोरपणे दूर सारणे जनतेच्या हितासाठीच आवद्यक' 
असते. पक्ष संघटना किवा सरकार ही जनतेच्या 
कल्याणासाठी इंदिरा गांधींनी वापरायची केवळ 
साधने आहेत आणि ती वापरायचा अधिकार त्यांना 
जनतेकडून साक्षात्‌ लाभलेला आहे. 

पं. जवाहरलाल नेहरू ह्यांचे भारतीय जनतेशी 
असे एक साक्षात्‌ नाते होते. पण सुरवातीला 
नेहरूंच्या वैयक्तिक गुणांवर त्यांची गर्भश्रीमंती 
आणि त्याग, राजविडेपणा आणि - गांधीवादी साधी 
राहणी- हे नाते जितके आधारलेले होते. तितकेच 
राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व करणार्‍या काँग्रेसचा एक 


नवभारत 


व्यवहाराचे नियमन 


नोव्हेंबर १९७७ 


श्रेष्ठ पुढारी ह्या त्यांच्या स्थानावरही आधारलेले 
होते. राष्ट्रीय जीवनात काँग्रेसला अद्वितीय स्थान 
प्राप्त होण्यापूर्वीपासुन ही चळवळ आकार घेत होती, 
अनेक लहान मोठे स्थानिक पुढारी तिच्यातून 
उदयाला येऊन वाढत होते आणि ती पेडून धरीत 
होते. काँग्रेस ही अशा जनतेत पाळेमुळे असलेल्या 
पुढाऱ्यांची संघटना होती. गांधीवादी कार्यकतेही 
देशात सर्वत्र लोकांशी एकरूप होऊन' लोकांचे . वळ 
वाढवीत होते. तेव्हा सुरवातीला काँग्रेस संघटना 
आपले केवळ एक साधन म्हणून वापरण्याची 


. नेहरूंना इच्छा असती तरी ते करणे त्यांना शक्‍य 


झाले नसते आणि तशी त्यांची इच्छा लोकांना दिसली 
असती तरी त्यांचा राजकीय अवतार समाप्त झाला 
असता. आपल्या अखेरच्या दिवसांत कित्येक वेळा 
जनतेशी असलेल्या आपल्या साक्षात्‌ नात्याचा उपयोंग 


'त्यांनी काँग्रेसवर दडपण आणण्यासाठी केला खरा 


पण ज्या राष्ट्रीय चळवळीचा वारसा त्यांना लाभला 
होता तिचा सारा रोख, स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी तरी 
लोकांचे बळ, स्थानिक नेतृत्वाचा आणि संघटनेचा 
कस वाढविण्याकडे असल्यामुळे संघटनेकडे स्वतःचे 
तळ एक साधन म्हणून ते. कधीच पाहू शकले 
नसते. | शिवाय आपल्या वैयक्‍तिक लोकप्रियतेचे 
दडपण ते काँग्रेसवर आणू शकळते ह्याचे महत्त्वाचे 
कारण असे होते की प्रत्यक्ष व्यवहारात काँग्रेसचे जे 


रूप लोकांना दिसत होते त्यामुळे काँग्रेस लोकांच्या 
मनातून उतरत होती. 


| मागासलेल्या देशात राजकीय आणि सामाजिक 
संस्था लोकजीवनात दृढगूल झालेल्या. नसतात, अश्या 
कक व्यवहारात सहभागी .झाल्याने व्यवतींची 
र, आत्मविश्‍वास वाढतो. सावंजनिक 
जानी लोळत. करणारे त नैतिक दंडक 
ह क तून तात. ही कौशल्ये आणि सामा- 
सती ब त व्यापक प्रमाणावर विखुरलेली 
बनाव सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेला 
ता के अर्थ आांहे. अशा स्थितीत * जन- 
ना असंघटित, निराकार, दिशाहीन समूहाचे 
प्राप्त शोत असते आणि त्याचे काही 
क ्् झालेच तर झुंड म्हणूनच तो कृती 
* अशा समूहाला आपल्या हिताचा 


सारऱसंकलन 


ऑओणि आकाक्षाचा रांखॅणेदांर॑ असलेला एक नेता 
लागतों आणि हें स्थान इंदिरा गांधींनी कमांवरे 
होतेः पंडित नेहरूंची जनमानसावंरील पकड आणि 
इंदिरा गांधींची लोकप्रियता ह्यामध्ये एक मूल्भत 
भंद आहे. भारतीय जनतेचे बळ वाढव्‌ पाहणार्‍या 
राष्ट्रीय चळवळीतून. नेहरूंचे नेतृत्व उदयाला आले 
असॅल्यांमुळे त्यांनी अनेंक सांस्कृतिक, सामाजिक 
संस्था रुजविल्या, राष्ट्राच्या जीवनातील 
घटकांच्या - उदा. न्यायसंस्था, विद्यापीठे, अकादमी, 
संसद, . राजकोय पक्ष, कामगार संघटना, इ. - 
स्वायत्ततेची कदर केली. इंदिरा गांधींचे नेतृत्व 
भूल्त: एकाकी आहे, स्वायत्त संस्थांच्या व्यवहारावर 
ते आधारलेले नाही. त्यांना सहकारी असु शकणार 
नाहीत, त्यांना एकनिष्ठ साहाय्यक असू शकतील; 
क्रिवा बेइमान-राष्ट्राशी त्यांच्या स्वतःशी वेइमान- 
असे विरोधक असू शकतील. 

काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांपुढे आज दोन पर्याय आहेत. 
तात्कालिक उद्दिष्टांसाठी इंदिरा गांधींच्या लोक- 
प्रियतेचा फायदा उठवायचा असे त्यांनी ठरविले 
तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाचे स्वरूप ओळखून 
त्याच्यात गरभित असलेले सर्वे परिणाम त्यांनी 
स्वीकारले पाहिजेत. हे परिणाम स्वीकारायचे 
म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसची एक पक्ष 
म्हणून ज्या स्वरूपात वाढ झाली ती प्रक्रिया 
बदलून पक्षाचे एका वेगळ्याच प्रकारच्या संघटनेत 
रूपांतर करायचे. आणीबाणीच्या काळात, किबहुना 
त्या . पूर्वीही ह्या संघटनेचे स्वरूप, उद्दिष्टे व 
कार्यपद्धती कशी असेल हे स्पष्ट झाले आहे. दुसरा 
प्रेयायि .म्हणजे इंदिरा गांधी ज्या प्रकारचे नेतृत्व 
पुरवू, शकतात ; त्याच्याकडे पाठ फिरवून संसदीय 
लोकशाही . राजवटीतील विरोधी पक्ष म्हणून 
आपली भमिका ,पार पाडायची. पण विरोधी पक्ष 
आणि सत्ताधारी पक्ष संसदीय लोकशाहीत जे एकत्र 
नांदू शकतात त्याचा आधार काही प्रमुख राष्ट्रीय 
समस्यांच्या स्वरूपाविषयी आणि त्यांची उकल 
करण्याच्या मार्गाविषयी उभयपक्षी असलेले एकमत 
हा असतो. परराष्ट्रीय धोरणाविषयी .किवा मिश्र 
अर्थव्यवस्थेच्या अपरिहार्यंतेविषयी हे एकदम दिसून 
येते. उभयपक्षांनी संसदीय लोकशाहीचा मंनोमन स्वी- 
कार केलेला असणे आणि दुसऱ्या पक्षाने असा स्वीकार 


५५ 


केला आहे असा दोन्ही पक्षांचा विश्‍वास असणे हा ह्या 
राष्ट्रीय एकमताचा ( कॉन्सेन्सस ) अनिवार्य भाग 
आहे. हे एकमत आणि त्यावर आघारलेली 
संसदीय लोकशाही टिकून रहायची तर आणीवाणीचे 
शस्त्र वापरून आपण ह्या एकमताला तडा दिला 
हे काँग्रेसने मनःपूर्वक मान्य केले पाहिजे. ह्यासाठी 
पशचात्तापदग्ध होऊन प्रायर्चित्त घेण्याचे कारण 
नाही पण काँग्रेसच्या यापुढील धोरणांतून आणि 
कार्यपेद्धतीतून हो कबुली अप्रत्यक्षपणे पण अतिशय 
स्पष्टपणे, संशयाला जागा रहाणार नाही अज्ञा 
रीतीने व्यक्‍त झाली पाहिजे. आज राष्ट्राला आणि 
म्हणून जनतापक्षालाही जबावदार विरोधीपक्षाची 
जरुरी आहे. कदाचित हेच आज काँग्रेसचे बलस्थान. 
असेल. 


परदेश 

पाकिस्तानचे प्रमुख लष्करी प्रशासक ज. झिया- 
उल्‌ू-हक ह्यांनी निवडणुका अनिश्‍चित काळपर्यंत 
पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत असे जे जाहीर केले 
आहे ते अनपेक्षित नव्हते. अगोदरच्या योजनेप्रमाणे 
निवडणुका १८ ऑक्टोबरला व्हायच्या होत्या. 


लष्कर अनेक कारणांसाठी सत्ता हाती घेऊ 
शकते आणि देशाची राजकीय घडणच मोडकळीला 
आली, कायदा आणि. सुव्यवस्था कोसळू लागली 
ह्या कारणासाठी अगतिकपणे, तरणोपाय नाही 
म्हणूनही हे पाऊल उचलण्यात येते. पण लष्कराने 
एकदा कितीही प्रामाणिकपणे, केवळ एक तात्पुरती 
कारवाई म्हणून सत्ता हाती घेतली आणि कायद्याची 
घडी बसविली तरी सत्तेवर न्याय्य अधिकार असले- 
ल्यांच्या हाती ती परत सुपूदे करणे सोपे नसते. 
कारण हा न्याय्य अधिकार कुणाचा आहे हे स्पष्ट 
नसते. हे शोधून काढायचा एक सरळ, सोपा मार्ग 
म्हणजे निवडणुका घेऊन लोकमताचा पाठिंबा 
कुणाला आहे हे पाहणे हा होय असे वाटणे शक्‍य 
आहे. पण एक विशिष्ट राजकोय संस्कृती अंगी 
बाणलेल्या समाजातच निवडणुकोला अर्थ असतो. 
निवडणुका घ्यायच्या तर पुरेसे जागृत, शिक्षित 
लोकमत असावे लागते, ह्यासाठी लोकशिक्षण झाले 
असावे लांगते आणि पारंपरिक समाजात लोकशाही 


" राज्यपद्धती टिकवून धरण्यासाठी लोकांना शिक्षण 


-करखगघरचठजखज, 
करंळगघर 
वड ्यदधन” 


५६ 


देण्याचा एकमेव मार्गे म्हणजे लोकशाही संस्थां 
निर्माण करून सर्वे लोकांना त्यांच्यांत सहभाग घेता 
येईल अशी व्यवस्था करणे हे सत्य असले तरी काही 
काळपर्यंत लोकशाहीवर निष्ठा असलेल्या अल्पसंख्य 
सुशिक्षित वर्गाला सबंध समाजाच्या वतीने लोकशाही 
राबविण्याची जबावदारी पार पाडावी लागते हेही 
सत्य आहे. नाहीतर लोकशाहीला झुंडीच्या राज- 
कारणाचे स्वरूप प्राप्त होते; आणि झुंडीला नाच- 
विणार्‍या नेत्याची हुकूमशाही किवा लष्कराची 
हुकूमशाही एवढे दोनच पर्याय देशापुढे असतात. शा 


१९६० च्या सुमारास पाइचात्य देशातून विकसन- 
शील देशांना उदाहरण घालून देणारे राष्ट्र म्हणून 
पाकिस्तानाचा गौरवाने उल्लेख करण्यात येत असे. 
लोकश्याहीच्या ' बजबजपुरी ला विटलेल्या अनेक 
भारतीयांनाही पाकिस्तानातील शिस्त, खंबीर राज- 
वट इ. गोष्टींमुळे पाकिस्तानातील एकछत्री लष्करी 
अंमलाचा हेवा वाटत असे. आज असे कुणाला 


रयड यया तह 


नवभांरत 


नोव्हेंबर १९५७ 


वाटणार नाही. “* एकचालकानुवतित्वा ' वर विसंबून 
राहणार्‍यांचा तर अतिशय भ्मनिरास झाला आहे. 

पाकिस्तानचे संस्थापक महंमदअली जीना हे 
वैयक्तिक जीवनात अतिशय चोखंदळ होते पण 
पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी त्यांनी झुंडी चे, विधि- 
निषेधशून्य राजकारण केले. परिस्थिती असह्य 
झाली, किवा ह्या झुंडीला आकर्षून घेणार्‍या नेत्याने 
आवाहन केले को ही झुंड रस्त्यावर येते. ही झुंड 
उठवू शकणारे आजचे एकमेव नेते म्हणजे भुट्टो. 
पण त्यांनीही मर्यादा सोडली आणि झुंड त्यांच्यावर 
उलटली. आता ती परत त्यांच्याकडे वळत आहे. 
ह्या स्थितीत निवडणुका घेऊन भूट्टोंकडे सत्ता सुपूर्द 
करायला लष्करी राजवट अतृत्सुक आहे ह्यात 
नवल नाही. 

पाकिस्तानी राजकारणातील ह्या अनिठ्चितते- 


पासून आणि हेलकाव्यांपासुन भारताला बरेच 
शिकण्यासारखे आहे. 


“ हे राष्ट्र ( भारत ) तत्त्वज्ञानशून्य बनण्याची शक्‍यता वाढत आहे. केवळ वौद्धिक विचारसंपत्ती 


म्हणून तत्त्वदशंनाची आवश्यकता नाही; तर अस्तित्वाच्या सर्वे 


भागांवर प्रकाश टाकून मार्गक्रमणास 


उत्साहित करणारे तत्त्वदशन आवश्यक आहे. संस्कृती ही अनुभवांचे आणि विचारांचे संगमस्थान असते. 
वज्ञान अनुभवांच्या आणि विचारांच्या समग्र संकलनाने निर्माण होत असते. (पृ.५००) 


-" वैदिक संस्कृतींचा विकास --- 


त्कतीथं लक्ष्मणज्ञास्त्रो जोक्ो 


प्राज्पाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 
सुधारित दुसरी आवृत्ती, १९७२ 


मूल्य ३० ८पये, 


८0४२८१५ २९५६२९८१% ५८७५२३९१४२ ४ ५८०४२१५२८५ २८0५२१०४४० 

१ फ्राक्फाड्शाळामडळ यथयसयाठला 

9) मराठी ग 

७ (१) वैदिक संस्कृतीचा त्रिकास : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाक्नी जोशी ,.. ३०.०७ र 

र (२) अंद्रेतसिद्वीचे मराठी माषांतर ( पूर्वा ) : ... __... _ ७५:०० (७ 

व ब्र. स्वामी केवलानंद्सरस्वती 

त (३ ) इतिहासाचे तत्तज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले व ,.. _ १०००७ 

ढु (४) क्रोचेचे सौंदर्यशाल्ल : एक भाष्य : डॉ. रा. भा.पाटणकर .... ... १०१००९ 

ह (५) सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती : प्र. रा. देशमुख ..> १०१०९ : 

्् ( ६ ) पुरोहितवरगवचस्च व भारता'चा सामाजिक इतिहास : ल्क 

( डो. पुमंत मुरंजन ी र ८.०० ढ 

धू) (७ ) चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले इ ह ६.०० 

र (८ ) मानवाचा आदर ) ले. मानवेंद्रनाथ रॉय ० व्य ६.०० 

ळू (९ ) नवमानवतावाद अनु. गोवधन पारीख न चा ५०० 

9४ (१०) गीता-प्रवेश गो. वि. देवस्थळी व वि ०७००० 

र (११) लोकशाहीचे धोके : पन्नाळाळ सुराणा ... र ४.०० 
(१२) भारतीय श्नीवर्माचा आदश : सौ. कमल पाध्ये वा वा ४.०० र्‍ 

! (१३) हिंदी साहित्यव्रिचार : प्रा. प्यारेलाळ गोहेल वडा दा ३.०० | 
(१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ त्र त्यावरील उपाययोजना र 

चा. अ. दाभोलक ति २.०० 

(१५) श्री. यठावंतराव चव्हाण- अभिनंदनप्रेथ ,.. ... २०.० 
(१६) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी व ... १२-०० 
(१७) ज्ञानदेव चिंतन (संपादित) : डॉ, वसंत स. जोशी ... ... २०.०७ 
(१८) आनंदाचा डोह : प्रा. रा. ग. जाधव नम त ८.०० 
(१९) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) बालकांड : ... १२.०० 
(२०) तरंगयामिक व पुंजयामिक : मा. ग. टोळे ... _... __ ५.०० 
तम्शा छू 

व) प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) क) 

(र ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्के कमिदान. ल 

& ८५५२१ ४६५- ५४५८२५८ ५८२ ४७-५९ ५८ २९.४- रर 9£ > १५ १९ ४७२९ ०-९ 9८२०05 ठं 


हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्ञपाठज्याळा मंडळ वाई यांचे करिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


उड 
व र र 2) ण 


"करगघरचिऊज-तज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत २1१९३1). ४९9, ७५५ ७ 


- "क्काम ४०242०4 


त्यारपेठाात घरभर | 


हेका जवा जनार्दना तुमची कहाणी. 
एक होता राजा. आणिं त्याची होतीं प्रजा, प्रजा सुखी होती' म्हणूत राजाही सुखी' होता. 
कष्ट करुत उदरबिंबहि करणारीं प्रजा मोठ्या समाधानाने नांदत होती. 
भरवूर काम करावे, पोटशर जेवावे, सुळाबाळाव रमावे, भजनात, संगीतात, जत्रेत मत्त रिज्ञवाबे. 
असे हे साधे सोये सरळ जींवत. त्यांचा राजाही मोठा बुद्धिमान, गुळहो शी, रसिक आणिं 
प्रजेच्या सुखदु:खात सहश्रागीं होणारा. एकदा त्याच्या मनांत आळे.कीं प्रजेच्या 
बुहिंमत्तेचीं, कल्पनाशकितिचीं परीक्षा पहावी. 
राजाच तो, तात्काळ दवंडी पिंटळीं गेळीं. ऐका हो ऐका, समस्त प्रजाजतास कळविण्या८ 
येते की जो कोणीं माणूस राजेसाहेबांना पंधरा दिवसाच्या आत, अवय्या चार कैशात 
परकर वसन रहाणारी बरतू शेट करीळ त्यास सरधोस बत्चिसी दिठी जाईळ, 
भबबब हे कसं £ प्रजा बुचकळ्यात पडळीं. अशीं कुठठी वस्तू बुवा£ नाता नरके ग्हायळा 
ळागळे. एकमेकांची डोकीं खाजवूतहीं उत्तर सुचेता. प्रकांड पंडितांनी जुने पुराणे 
या ग्रंथ पाळथें घातळे. पण उत्तर काहीं मिळेना. 
गोरगरशींबही विचार करु ळागळे. इतकी चार पैशात मिळणारी स्वस्त वस्तू कुठळीं बुवा? 
| एका साध्यासुध्या गरीब बापड्या धत्तगराते पैजेचा विंडा उचळळा, एक पैशाच्या 


चार पणत्या, एक पैशाचे तेळ, एक पैशाच्या कापसाच्या वाती व एक पैशाची काडेपेटी दुतक्या 
गोग्टी आधल्या पैरणींत लववून धनगर पोचळा राजवाड्यावर. राजाळा म्हणाळा 
दिवे बंद करा. दिंबे बंद झाळे. पडदे ओटूत व्या, तसे झाळे. 
डोळे बंद करा. अरं बुवा, पुढे काय ? धगराने चार पणत्या ओळीत पेटवल्या भतू 
भरडला, राजा राजा बघ माझी मजा. राजा बघवच राहळा. अवव्या घार 
री पैशात राजवाडाभर प्रकाश पसरळा. राजवाडा उजळून गेळा. 
। राजा आतंदळा. धतगर हरखूृत गेळ. 


६ 
“१ 
&-३ 
ज्र 
न 
ऱ्ञ 
र ०>.' 
६.1 
ल्य्फ 
7) 
१? 


र एज्ता0ता १ र 


री 1.0१“. य शि शिणाचा प्त ॥ीत एहावा. म्हणजे जो 
भर "11 | न्न री र्भा अगैतांच्या राजा | । 
प्रजा आणि धनार संतु झे दसत» शग आगेतांच्या| जसे राजा त्य 


र ११ लाह इतुअरूस नशव अण ह. 2 ऑप इंडिया 


“आळ. 


